मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


९ वी ज र 
यर्व १ वे | सप्टेंबर १९६४. | अंक १२ 


राजकवि तांबे ; नवे आकलन (उत्तरार्ध ) प्रा. द, मि. कुल्कर्णी 
काठळिदासनिषयक बादरायणी संशोधन : २: डौ. वा. वि. मिराशी 
ज्ञानेश्वरी ३ ऱ्या अध्यायासीळ 

काही अर्थाचे सप्रमाण परीक्षण श्री. द, वे. केतकर 
हिंदी साहित्यातील संतमताचे 

आद्य प्रबर्तक- संत नामदेव प्रा. राजनारायण मो अनु.एम्‌.बी. शहा 


माणसाची पेये डॉ. सौ. इंदुमती पारीख 
काऊ्यस्फूर्ति आणि काड्यप्रतिमा प्रा, सदा कऱ्हाडे 
: परेसाची कळा डॉ. ग, ना. जोशी 


बाचकांचा पत्नरभयवह्दार -- १. राजक्रवि तंबि : नवे आकलन, २. श्री. दुर्गा 
भागवतांचा खुळासा, ३. भारतीय संस्कृति कोश, ४, अड्वेत वेदान्त, 
५. नारायणरावाचा खुन की आत्महत्या १ 

पुस्तक-परिचय - न 

सार-संकळन- अण्यस्त्र चांचणी-बंदी कराराची पाश्वंभूमि, कराराजाजतच्या प्रतिक्रिया, 
द गोळबी प्रतिक्रिया, पश्चिम जर्मनीतील प्रतिक्रिया, मळादययाच्या 
स्थापनेची तहकुबी, 


72: 2222” /2//-2//2272////2:2//2”7”2”<-. 


.825408:42222424294.“220244ॉ444/0ौ 424 222:-ॅ-ौ252.22.34222:8666 6९७१ तळे ७७७७७ ७७% ७49958 54ककक जर कक रकेकतका७ १४७१४४९७१४ २३६६ ६४. “5442244: 4भ3.:2:42..“: 40.1, 


वार्षिक थगंणी ९७ ] [ क्रिरकाळ अंक १ रु. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेर्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्ञषपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


6 २ ३ ७ 
बर्ष सोळावे सप्टेंबर 
अंक वारावा १९६३ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
आचाय स. ज. भागवत--- प्रा. वि. म.' वेडेकर-- प्रा, गोबधघेन पार्णीख का. संपादक 


ल्ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककॉककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककाकककनी 


राजकवि तांबे : नवे आकलन ( उत्तराध ) प्रा. द. मि. कुलकर्णी १-८ 
हालिदासविषयक वाद्रायणी संशोधन : २: डॉ. वा. वि. मिराशी .  ९-१६ 
ज्ञानेश्वरी ३ ऱ्या अध्यायातील | 
काही अथाचे सप्रमाण परीक्षण श्री. द. वें. केतकर १७-२३ 

हिंदी साहित्यातील संतमताचे 

'आद्य प्रवर्तक- संत नामदेव प्रा, राजनारायण मोर्य अनु. एम्‌. वी. शहा २४-३६ 
माणसाची पेये डॉ. सो. इंदुमती पारीख ३७-४३ 
काव्यस्फूति आणि काव्यप्रतिभा प्रा, सदा कऱ्हाडे ४४-४९ 
: प्रेमाची कळा ? डॉ, ग. ना. जोशी पुळ-पुहे 


बाचकांचा पत्नव्यबहार -- १. राजकवि तांवे : नवे आकलन, २. श्री, दुर्गा 

भागवतांचा खुलासा, ३. भारतीय संस्कृति कोश, ४. अद्वेत वेदान्त, 

५, नारायणरावाचा खून की आत्महत्या ? ५७-५९ 
पुस्तक-परिचय - ६० | 
सार-संकळन- अण्वस्त्र चांचणी-बंदी कराराची पाश्वभूमि, करारावाबतच्या प्रतिक्रिया, द गॉलची 

प्रतिक्रिया, पश्चिम जमेनीतीळ प्रतिक्रिया, मलाशयाच्या स्थापनेची तहकुबी. ६१-६५ 
वार्षिक रु.९ : सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मासिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, घाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 

यांनी प्राज्ञषपाठशाळामंडळ वाइ यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत? मासिक, 
“ गणेश भुवन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत? स्वासिक, 
९, प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि० सातारा ) 
३ चोकशी : श्री. वा. बि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराववाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 
॥ मराठी साहित्य महामंडळाने ठराकलेले तुद्धलेखन अनुसरण्याचे ठरावेले 
असून त्याप्रमाणे शुद्धलखंनफ्ट्याते अनुसरली आहे. का. सं. ] 


या 


>; 


क 


जा ककलाजावंसता 


०७०? क्ल €्काध्का>्ध््र 


बौद्डागमार्थसंग्रहः 


पाली ब संस्कृत ] [ मूल्य रु. २० 


संपादक $ डॉ. पी. एल्‌. वैद्य एम्‌. ए., डी. लिट. ( पॅरिस ). 

अखिल भारतीय कीर्तीचे पंडित श्री. वैद्य यांनीं पाली व 'संस्छत अक्ष 
समशग्र बौद्ध साहित्याचे मंथन करून बुद्धचरित्रासंबंधीं ब बुद्धाचे उपदेशपर 
संदभे यांत ग्रथित केळे आहेत. या ग्रंथाच्या परिशीलनानें बौद्ध धमीचें बा 
हीनयान ब महायान या दोन्ही वौद्ध संभ्रदायांचें सर्वांगीण दशन होईल.  विद्ठान 
व विद्यार्थी या दोघांना संग्राह्य. असा हा संदर्भ ग्रंथ आहे. मूळ पाठी व मळ 
संस्कृत अ्ा बुद्धोक्तींचा हा संप्रह्‌ आहे 


याचा मराठी अलुबाद महाराष्ट राज्य, साहित्य ब संस्कृति मंडळ लब- 
करच प्रसिद्ध करणार आहे 


बुद्धवंस, चरियापिटक, निदानकथा, ललितविस्तर, सुत्तनिपात, महावग्ग 


चुलवग्ग, सुमंगलविलासिनी, महापरिनिव्वाण, समन्तपासादिका, दीघनिकाय 


संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, मज्झिमनिकाय, विसुद्धिमग्ग, बोधिचर्यावतार 

मिलिन्दपञ्ह, थेरगाथा, थेरीगाथा, मध्यमकदास्त्र, शालिस्तंबसूत्र समाधिराजसूत्र 
लक्कावतारसूत्र, सद्धमपुण्डरीक या ग्रंथांतील बुद्धचरित्र, भिक्षुभिक्षुणीशिक्षण, धर्म 
कीर्णक व संगीति अशा पांच विषयावरील संदर्भ यांत घेतले आहेत. 


मिळण्याचें ठिकाण -- 
प्राज्ञपाठशाळा मडळ, वाईं (सातारा) 


2 


रै 
अ. 
ऱ 
भ 
भ 
भ 
ऱ 


:०९जू<०९:४-००७००यूर०९ू<०९००६० 6 


2 
| 


प्रा, द. भि. कुलकर्णी 


राजकवि तांबे : नवे आकलन (उत्तरार्ध ) 


जीवनाबरोबर कवितेची वाढ 

तांब्यांची कविता वाचायला घेतली की हे चटकन 
जाणवते की हो भावकविता नाही; आणि अभिव्यक्तीची 
वाड्मयीन जाणीवही या कविमथ्ये तुलनेने फार 
कमी आहे. “ सुमारे चाळीस वषषापूर्वी पोरखेळ 
म्हणून अगदी निरपेक्षपणे, निष्क्राम बुद्धीने ज्या देवी 
सरस्वतीची पूजा आरंभिळी ती आज माझ्या आप- 
त्काळी माझ्या साहाय्याथ धावून आल असे 
उद्गार १९३६ साली तांव्यांनी काढळे. ते त्यांच्या 
काव्याला नेहमीकरिता लागू पडतात. चांगल्या आणि 
फार चांगल्या अर्थाने काव्यनिर्मिति म्हणजे 
त्यांचा “ पोरखेळ ? होता. सदोदित स्वतःच्याच 
व्यक्तित्वाचा शोध घेणाऱ्या कवीला असा पोरखेळ 
साधत नाही, स्वतःला विसरून-विलोपून-जगात रंगून 
जाणाऱ्या कवीलाच ते राक्य आहे, तांब्रे असे कवि होतेः 
५६ गृ 18 8 _1'610191120018 16९8(ए!8 00 शो 
०९७४१ पा 10 1188 टा"०फ0 फाणि पाऱ 
1118” हे तांब्यांचे प्रसिद्ध उद्गार; पण ते त्यांच्या 
आत्मनिष्ठेचे प्रतीक नसून वस्तुनिप्ठेचेच प्रतीक आहेत. 
त्यांचे मन बदलले म्हणून त्यांची कविता बदलली 
असे नाही तर मनामुळे अभिरुचीचे विष्रय बदलले 


व त्या विषयांबरोवर कविता बदलली, केशवसुतांना 


बाल्याचा किंवा बालकवींना कोमार्याचा जसा शोष 
लागला होता तसा कुठल्याही मानसिक अवस्थेचा 
दोष तांव्यांना लागला नाही. कारण कुठल्याही काल: 
खंडात त्यांची मनोगते गुंतून पडली नाहीत. 
गीतिकाव्याची निर्मिती 

आपले वेगळेपण वाढवीत जावे व या वेगळे- 
पणाचाच आविष्कार करीत राहावा असे कधी त्याना 
वाटले नाही. उलट या अवतीभोवतीच्या जीवनाशी 
समरस होत जावे व हे जीवन व आपले व्यक्तित्व 
यांच्यातील जो समान घटक आहे त्याचाच आवि- 
घ्कार करावा, अशी त्यांची वृत्ति होती. या त्यांच्या 
वृत्तीमुळेच त्यांच्याकडून गीतिकाव्य लिहिले. गेले, 


गीतिकाव्याची परंपरा भारतात फार जुनी आहे. 
वेदोपनिषदात तिचे दर्शन आपणास घडते. प्राकृतातील 
: सिद्ध ? कवींनी अगदी रागदारीसह ती सादर केली 
आहे. क्षेमंद्र व त्याच्यापासून स्फूर्ति घेऊन जयदेवाने 
गीतिकाव्य र्चळे आहे. संतकवि, पदकार व शाहीर 
यांनीही लिहिले आहे. 

संगीत हे गीतिकाव्यांचे एक अपरिहाय अंग असते. 
“ गरायनाताठी रचलेली स्फुट कविता? अश्शी गीति- 
काव्याची सुटसुटीत व्याख्या करता येईल, सूकम आत्म- 
निष्ठ भावना वा गंभीर वैचारिक आशय गी तिकाव्यांत 
बसत नाही, गायनाने खुळून दिसणारा व गायनाला 
खुठविणारा ठसठशीत सवेपरिचित भावानुभवच गीति- 
काव्यात अपेक्षित असतो, प्राचीन काळी धमप्रचार व 
जनरंजन या दोन हेतूंसाठी मुख्यतः गरीतिकाव्य लिहिले 
गेले, । 

पण तांब्यांच्या काळात या प्रकाराचे कोव्यंगत 
महत्त्व लोपले होते, नाटकातील पदे फार लोकप्रिय होती, 
पण त्यांच्याकडे * काव्य ) म्हणून क्वचितच पाहिले 
जाइ; व त्या पदकारांना कवीचा दर्जाही कचितच मिळे 


* भावगीते व चित्रपटसंगीत यांचा. जमाना अजून दूर 


होता. सांप्रदायिक धार्मिक कविता, मेळ्यातील रंजक व 
प्रचारी पदे व शब्दांच्याही चिंध्या करणारे संगीतातील 
ख्याल यांच्या रूपाने गीतिकाव्य निर्माण होत होते, 
पण त्यांचा दर्जा सामान्य पद्यापेक्षां वस्चा नव्हता. 
म्हणूनच कवि म्हणून मान्यता मिळविणारी व्यक्ति 
पद्रचनेकडे गंभीर नजरेने सहसा पहात नव्हेती. 

अशा परिस्थितीत तांब्यानी मुख्यतः गीतेच लिहिली 
व त्यांना व स्वतःला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, 

नाटकातील पदे, जयंदेवाचे काव्य, रहस्यवादी 
कवींच्या कविता, टागोरांचे मागदर्शन, यामुळे तांब्यांची 
पद्रचनेची आवड वाढली असेल, पण ती मळचीच 
त्यांची प्रवृत्ति होती. १८९१ च्या आसपास म्हणजे 
काव्यरचनेच्या अगदी प्रारंभकाळी “ डोळे हे जुलमि 
गडे |! ?, ' वेणूत नादसम? अश्शी पदे त्यांनी लिहिली 


१, राजकवि तांत्रे यांचा साहित्यविषयक पत्रव्यवहार, ए, क्र, ८२. 


न, भा, १ 


अनुक्रमणिका 


उदड, 


"करखगघरचठजसञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


राजकवि तांबे ; नवे आकठन 


आहेत. परंतु १९१८ पर्यंत तांब्यांना आपल्या या 
वैशिष्ट्याची नीट कल्पना आली नव्हती, त्यामुळे १८९१ 
ते १९१८ या काळात गीतिकाव्य व ॒गीतिकाव्यितर 
अश्या दोनही प्रकारच्या कविता त्यांनी साधारण 
समप्रमाणातच लिहिल्या. परंतु १९१८ पासून 
परिस्थिति एकदम बदलली. तांव्यांना जणू आपल्या 
माध्यमाचा साक्षात्कार झाला. १९१८ ते १९४२१ 
या काळातील त्यांच्या १६० कविता उपल्ळ्ध आहेत. 
त्यापैकी १४६ कविता गीतिकाव्यप्रकारातील आहेत ! 
सुनीतरचना सोडली 

केशवसुतांच्या खालोखाल सुनीतांच्या क्षेत्रात 
आपण तांब्यांचे नाव घेतो. पण १९२० च्या पुढे- 
एक अपवाद सोडून- तांब्यांनी सुनीतस्चना केली 
नाहो. आपल्या आयुष्याच्या अखेरीस “काळा कुट्टचि 
रंग? हे एक सुनीत त्यांनी लिहिले, पण तेही अगदी 
सामान्य. त्यांनी १३ सुनीते लिहिली आहेत पण ती 


सर्वे १९०२ ते १९२० च्या काळातच. म्हणजे 


आपल्या नेमक्या माध्यमाचा साक्षात्कार झाल्यावर 
तांब्यांनी सुनीतरचना सोडली आणि पुढे एका भाष- 
णात केशावसुंत सुनीतादि पाश्चात्य कात्यस्चनाप्रकार 
हाताळतात म्हणून त्यांच्यावर  दासवृत्ती) चा आरोपही 
त्यांनी केला |* तांब्यांनी सुनीताचा नाद सोडला हे बरेच 
केळे. कारण प्रा. रा. श्री, जोग म्हणतात त्याप्रमाणे 
त्यांच्या ' खळखळणाऱ्या भावनापरिवाही प्रतिमेस २3 
सुनीतर्चना अनुकूळ नव्हती. ' काळेभोर विशाळ केस? 
व “ गेली ज्योत विझोनिया'ही त्यांची त्यातल्या त्यात 
बरी सुनीते. मुद्दा हा की मराठी सुनीताच्या इतिहासात 
तांब्यांच्यां सुनीतांना महत्त्वाचे स्थान असले तरी 
त्यांच्या स्वतःच्या काव्यात त्यांना महत्त्वाचे स्थान 
नाही. गीतरचना हेच आपले क्षेत्र हे त्यांनी १९२० च्या 
सुमारास अचूक हेरले. - 
भारतात, व भारताबाहेर अध्यात्मनिष्ठ पुनरु- 
व्जीवनाचा तो काळ होता - तांव्यांना परिस्थिती अनु- 
कूल होती. शिवाय आत्मविश्वासाने आपला स्वतंत्र 
मार्ग शोधण्याच्या दृष्टीने त्यांची मनःस्थितिही 
चांगली होती; १९२० सालीच प्रा. वा. गो. 


२, तांब्रे व्यक्ति आणि कला, खंड २ प्र, क्र, २२, 


मायदेवानी तांब्यांच्या ७५ कवितांचा पहिला संग्रह 
प्रकाशित केला, महाराष्ट्राने या संग्रहाचे उत्साहाने 
स्वागत केळे, आणि आपली कोणती कविता रसिकांना 
आवडते आणि नवी वाटते हे कवीच्या आता नीट 
टक्षात आळे, “ आपण महाराष्ट्रापासून इतक्रे दूर 
असलो तरी आपल्याबद्दल, आपल्या कवितांवद्दळ, व 
त्यांच्या निर्मितीबद्दळ, इतरत्र ओत्सुक्य आहे हे 
पाहून ... त्यांची प्रतिमा पुन्हा जागी होऊ लागली. . . 
या सुमारास त्यांनी संगीताचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास सुरू 
केला होता, व त्यामुळे संगीतानुकूळ रचना करण्याकडे 
त्यांचे लक्ष वेधले, प्रदीध नसलेली व रागदारीतील 
जातीची बांधेसूद भावगीते ते या वेळेपासून ल्हू्‌ 
च अस उट्गार प्रा, मायंदेबानी काढले 
काव्यक्षेत्राला प्राप्त झालेला रितेपणा 


चालळकवि, गोविंदाम्रेज, यांच्या मृत्यूमुळे १९२० च्या 
आसपास मराठी काव्यक्षेत्रात रितेपणा आला होता 
अस्त म्हटले जाते ते खरे आहे. पण त्यांच्या काव्यामुळे 
आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली, केशवसुती 
संप्रदायाचा विकास करीत करीत गोविंदाग्रज, बालकाबि 
यांनी एक टोक गाठले होते, केशवसुतांच्या आत्मनिं्ठेळा 
समाजप्रेमाचे अंग होते. त्यामुळे त्यांची कविता एकाच 
वेळी आत्मनिष्ठ व सामाजिक झाली, तिची भाषाही 
काव्याची म्हणून वेगळी न होता व्यावहा रिकच राहिळी 
उलट वालकवि आत्यंतिक आत्मनिउ-या आत्मनिठेने 
निसर्गाचा आधार घेतठेला-त्यांतही निसर्गाला आपल्या- 
सारखे करून घेतलेठे-त्यामुळे सामाजिक सुखदुःखा- 
पासून त्यांची कविता वेगळी पडली, गोविंदाग्रजानी 
तर आत्मनिठ्ठचे आत्मकेंद्रिततेत रूपांतर केलेले 
समाज, निसगे असा कुठलाच आधार त्यांना नव्हता 
त्यामुळे त्यांचे काब्य कधी भावोत्कट, 'कधी विकारवश 
व नेहमीच व्यक्तिनिष्ठ राहिले, केशवसुतांनी स्वीकार- 
डं | व्यक्तिवादाचे, वाड्मयाच्या क्षेत्रात, असे 
व्यक्तींच्या बडिवारात ? रूपांतर होत होते ब त 
तत्वतः अपरिहायही होते. या चमर न 
तून व्यक्‍तीच्या भावजीवनाचे मोठे वेधन दशन 


३. तांत्रे यांची समग्र कविता ( आ. चो. ) प्रस्तावना, प. क्र, २५. 
४. तोंबे यांची समग्र कविता ( आ, ति, ) पस्चिय, प्र, क्र, ७, 


अनुक्रमणिका 


शर 


डळ 
डी गु. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


राजकवि तांबे : 


घडत होते. त्यातील भावोत्कटता विलक्षण होती. 
पण त्याचबरोबर या कवितामागील व्यक्तित्व एकाकी 
व संचितहीन होते. या व्यक्तित्वाने समाज, निसर्ग 
वा प्रेम यांच्याशी जोडलेळे नातेही परंपरेचे किंवा मूत 
नसून सृजनशील कल्पकतेच्या विलासाने निर्माण 
केळेले होते म्हणून त्यांच्या कविता व त्यातून व्यक्त 
झालेला जीवनानुभव यांच्याबद्दळ “ जीवनातील एक 
अर्थपूर्ण महत्त्वपूर्ण घटना ?या संदर्भात आत्मीवता वाटत 
नाही. वस्तुसंग्रहाळयातीळ नवलाईच्या वस्तु किंवा 
प्राणीसंग्रहाळयातील देखणे प्राणी यांच्याबद्दल वाटावे 
तसे आकर्प्रेण वाटते. या कबींच्या कोरीव भाषेसुळे 
या वाटण्यात भरच पडत होती. 


व्यक्तिनिष्ठ कवितेच्या उतरणीला सुरुबात 


वास्तविक प्रकार उलटा होता. त्यांचे अनुभव 
वास्तव व अराख्रीच होते. आपले अनुभव पूर्णीद्याने 
व्यक्त व्हावे म्हणूनच हे कवी आपली सृजनशील कल्प- 
कता, कमावलेली भाषा, यांचा साधन म्हणून उपयोग 
करीत होते. परंतु या कवींनी गाठलेल्या एका टोकामुळे व 
मराठी कवितेला वाड्मयीन आत्मनिष्ठ कवितेची परंपरा 
नसल्यामुळे त्या वेळी तरी ही कविता संपूर्ण जीवनाचे 
प्रतिनिधित्व न करता आपल्या अस्तित्वाने जीवनात 
एका सुंदराची भर घालणारी ठरली ! व्यक्तिनिष्ठ 
कवितेच्या उतरणीची ही सुरवात होती. पुढे निर्माण 
झालेली यदावन्तांचो अत्यंत यशस्वी कविता आणि 
अन्रे काणेकर यांचे अयशस्वी प्रयत्न या उतरणीचीच 
साक्ष देतात. 


या उतरणीच्या काळात तांब्यांनी अगदी वेगळ्या 
प्रकारचे काव्य लिहिले. केशवसुती परंपरेतील काही 
वेरिष्ट्ये आत्मसात करून त्यांनी मराठी कवितेला नवे 
वळण लावले, 


केशवसुत, बालकवि, गोविंदाम्रज यांच्या कवितेप्रमाणे 
तांबे यांची कविता आत्मनिष्ठ नाही, तसेच चंद्रशेखर, 
बी; कुसुमाग्रज यांच्या कवितेप्रमाणे ती वस्तुनिष्ठही 
नाही. फार काय माधवजूलियन्‌_, करंदीकर यांच्या 
कवितांप्रमाणे तांब्यांच्या कवितेत आत्मनिठ्ठा आणि 
वस्तुनिष्ठा या दोन वृत्ति एथकही नाहीत. व्यक्ति आणि 
विश्व असे दोन घटकच ज्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात 


नवे आकलन 


नाहीत त्याच्या काव्यात आत्मनिष्ठा ब वस्तुनिष्ठा या 
दोन गोष्टी वेगळ्या उराव्या कक्षा म्हणूनच तांब्यांच्या 
आत्मनिठ्ठेला खऱ्या अर्थाने आत्मनिष्ठा म्हणता येत 
नाही. कारण आत्मनिठ्ठेतीळ व्यक्तिसापेक्षता , त्यात 
नसते. तसेच त्यांच्या वस्तुनिष्ठेला वस्तुनिष्ठाही म्हणता 
येत नाही. कारण वस्तुनिष्ठेतील व्यक्तिनिरपेक्षताही 
त्यात नसंत. 


आत्मनिष्ठा व वस्तुनिष्ठा याचा. समन्वय 


आत्मनिष्ठा ब वस्तुनिष्ठा यांचे हे ऐक्य तांब्यांनी 
सामान्य माणसाच्या पातळीवर साधलेले आहे. त्यांच्या- 
तील सामान्य माणसाला भारतीय अंद्वेत तत्त्वज्ञान 
परंपरेने लाभलेले आहे;ते त्यांच्या भावनेत मुरलेळे आहे. 
त्याच्यातील विचाखंताने या..मावनिष्ठला' अनुकूल असे 
तत्वविचार व कलाविचार स्वीकारले. या विचारांनी 
भावनेला कणा दिला व भावनेने विचारांना सजीव 
केळे, यात चुकले काही नाही. सुसंगत व्यक्तित्वाचीच 
ती एक खूण आहे. संतकवींनीही असेच केले होते. 


ग. 


पण ते येथेच थांबले नव्हते. ही पूणे सुसंगति 
नाही असे त्याना वाटले होते. म्हणून त्यानी आपल्या 
श्रद्धा ब आपली तत्त्वे स्वतःच्या आचरणाशी ताडून 
पाहिली. हा संत्रंध तपासताना श्रद्धा व तत्ते यांचा 
आचरणाक्षी नेहमीच मेळ जमत नाही असे त्यांना 
दिसले. एवढेच नव्हे तर श्रद्धा व तच्वे याचा जो 
मानसिक मेळ आपण घातला होता तोही अपुरा आहे 
असे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणजे सवच जीवनानु- 
भवाचा त्यांनी वेगळ्या पातळीवर भेळ घालण्याचा 
प्रयत्न केळा. क्रिया, विचार किंवा भावना अक्ा 
कुठल्या तरी एखाददुसऱ्या पायरीवरून त्यांनी जीव- 
नाचा वेध घेतला नाही, तर आपल्या समग्र व्यक्ति 
त्वाने त्यांनी जीवन तोळून पाहिले. संतकवि “बोळे तेसा 
चाळे? या कोटीतील होते म्हणून त्यांचे काव्य श्रेष्ठ आहे 
असे कोणी म्हणणार नाही; पण एखाद्या अनुभवाला 
जितकी म्हणून परिमाणे लागू शकतील तितकी 
सवे लावून पाहण्याचे धाडस त्यांच्या हातून घडले 
म्हणून त्यांचे काव्य श्रेष्ठ झाळे असे आपण जरूर म्हण 
सव संत " स्वरूपी मिळाळे ? असले तरी कवि म्हणून 
वेगळाळे ? असतात तेही याच. निकब्रावर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


श्रद्धा, तत्त्वे व कृती 

तांब्यांनी आपली श्रद्धा व आपली तत्वे कृतीच्या 
पातळीवर जोखून घेती का १ त्यांच्या चरित्रावरून 
त्यांचे व्यावहारिक जीवन पुष्कळच आत्मतृत्त होते असे 
वाटते. त्यांची श्रद्धातस्वे व त्यांचे आचरण यांच्यात 
काही तीत्न विसंगति असल्याचे दिसत नाही. म्हणजे 
त्यांच्यात सुसंगतीच होती. पण ती कुठल्या प्रकारची ? 
ज्ञानेश्वर, तुकाराम, निळोबा या तिघांच्याही व्यक्तित्वात 
सुसंगति आहे असे आपण म्हणू. पण ज्ञानेश्वरांची 
सहजप्रात्त सुसंगति, तुकारामाची जिहीने मिळविलेली 
सुसंगति ब निळोवाची गृहीत सुसंगति यांच्यात अंतर 
नाही का १ तांव्यांच्या जीवनातील सुसंगति ग्रहीत 
स्वरूपाची आहे, ती जागरूक नाही, भावनिक व 
वेचारिक सुसंगतीशी टक्कर घेऊन त्यांच्या व्यक्तित्वाला 
नवा आकार देणारी नाही. खरे म्हणजे त्यांच्या 
व्यक्तित्वातील हे सर्वेच घटक एकमेकांची सोय पाहणारे 
आहेत. एकमेकांना आव्हान देऊन परस्परातील 
हीण दूर करावे व एका नवर्या पातळीवर सर्वांचा 
मिळून एक नवा आविष्कार व्हावा-असे त्यांच्या 
व्यक्‍्तित्वात घडत नाही, त्यामुळेच केशवसुतांची भाव- 
सघनता, कुसुमाग्रजांची कृतिसूचकता .व मरढेकरांची 
चिंतनद्यीलता याचे उत्कट दर्शन तांब्यांच्या काव्यात 
सहसा होत नाही. 

असे आहे तरी त्यांची कविता ही काही सामान्य 
कविता नाही, पारंपरिक अनुभवावर कविता लिहिणारे 
कितीतरी कवी आपण पाहतो. विशेषतः वेगवेगळ्या 
धार्मिक संप्रदायांशी निगडित असलेले कितीतरी भाविक 
कवि आजही परंपरानिष्ठ कविता लिहितात, पण त्यांची 
ती पत्चे अगदी वाचवत नाहीत. त्याचा भाविकपणा 
खरा असतो. पण त्याच्या व्यक्तित्वात चैतन्य नसते; 
त्याच्या व्यक्तित्वात सुसंर्गात असते पण ती तपासून 
पाहणारा कुठलाही घटक त्याच्याजवळ नसतो, म्हणजे 
ती सुसंगति स्थिर, सोयिस्कर, काल्पनिक किंबा ग्रहीत 
असते. शिवाय त्यांच्याजवळ सोंदर्यदष्टि ब काव्य- 
विषयक दृष्टि नसते हे वेगळेच, त्यामुळे त्यांची कविता 
म्हणजे निव्वळ कुठल्यातरी विचाराचे किंवा भावनेचे 
उथळ वणेन असते, 

तांब्यांचे व्यक्तित्व जागत नाही असे आपण जेव्हा 
म्हणतो तेव्हा ते तुकाराम किंवा मढेकर यांच्याइतके 


अनुक्रमणिका 


जाणत नाही असे आपणास म्हणावयाचे असते; 
भाविक पद्यकारांइतके ते आंधळे आहे असे आपण 
कधीही म्हणणार नाही, उंठट या पद्यकारांमच्वे व 
तांव्यांमध्ये नुसता प्रमाणाचाच नव्हे तर प्रकारांचासुद्धा 
मूलभूत भद आहे हेही ध्यानात ठेवे पाहिजे. तांग्यांची 
सादयहष्टठे, काव्यकळाविष्रयक दृष्टि, नवीन विचार सम- 
जावून घेऊन त्यांना आपल्या विचारूयवस्थेत योग्य ते 
स्थान देण्याची लांच्या मनाची तयारी या साऱ्या गोष्टी 
कुठल्याही श्रेष्ठ कवीला शोभतील अश्या आहेत. 
भावकाव्य लिहू हकळे नाहीत 

परंतु पुनरुज्ीवनवादाचा अंगीकार आणि अधैजागत 
व्यक्तित्व यामुळे तांवे विशुद्ध भावकाव्य कधीही ल्हू 
शकले नाहीत. गीतिकाव्य हाच त्यांच्या व्यक्तित्वाला 
अनुकूल काव्यप्रकार होता ब तोच त्यांनी स्वीकारला, 
त्यात मोठा विक्रम आधुनिक काळात त्यांनी करून 
दाखविला, व 

भावक्राव्य ब गीतिकाब्य यांच्यात महत्त्वाचा फरक 
आहे : भावकाब्यातील अनुमब आत्मनिष्ठ आणि 
उत्कट "म्हणजे विलक्षण सजीव - असतो. या सजीवते- 
मुळेच त्याचे स्वरूप निश्चयाने संकेषणपर व संद्रिय 
असते. जिवंत प्राणी म्हटला कौ त्याच्या नाडीचा 
अललड ठेका सुरू असणारच, भावकाव्यातीळ सजीव- 
तेतूनच त्यातील ल्य निर्माण होते, ही लय इतकी केंट्र- 
निगडित व नाजुक असते दो तिच्याऐवजी गॉकन 
कुठलीही ल्य त्या भावकाव्याला मारक टरते. म्हणू ण न 
द तुतारी र, 1 फुलराणी ? प मुक्त पक्षी! टे किन क डो 
जयजयकार ?, “अंभ्राचा ये कुंद अफने १ त्व गज 
जगताना '; ' निशागीत? या कवितांना इतर व ी 
जादा चाल लावणे अगदी गेर आहे. उलट गीतिक ता 
हे आभासात्मक आत्मनिठ्ठेतून - म्हणजे सतना 
अनुभवाकडे नार्यात्म भूमिकेतून किंवा इतरांच्या अनु- 
भवाकरड सहेतुक आत्मभाबातून पाहिल्याने निर्माण होत 
असते. म्हणूनच त्यातील अनुभव हा स्वलेला अर्थात 
वि-छेषणपर - असतो. ते एक सुंदर शिल्य असते, पण 
शिंल्पाला नाडी नसते- भावका्याप्रमाणे गीतिकाव्यात 
आंतरिक लय किंवा संगीत नसते. पण म्हणूनच नव्या 
ल्यीची जोड त्याला सहज देता येते, नव्हेती आवड्य- 
कच असते. अश्या जादा संगीताशिवाय गीतिकाव्य 
पूणच होत नाही, आपण गीतिकाव्याला * सचना? ब 


ह. 
हि 2) पाश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


रॉजकवि तांबे : नवे आकलन 


“वि-छेषणवर? म्हटले, पण ते पूर्णार्थाने खरे नाही. कारण 
जेव्हा एखाद्या गीतिकांव्याला अनुकूल संगीताची जोड 
दिली जाते तेव्हा ते गीतिकाव्य नव्या संन्छेप्रित स्वरू- 
पात प्रकटते. त्याची जणू पुनर्निमिति होते, भावकाव्य 
स्वतःचे संगीत निर्माण करते. गीतिकाव्य संगीतात 
स्वतःची निर्मिति साधते. एखाद्या गीतिकाव्याचे निव्वळ 
वा'चून परीक्षण करा असे कोणी आपणास म्हटले तर ती 
कविता विर्‍छेप्रपर आहे, ती निव्बळ स्वना आहे, 
तिच्यात ल्य नाही, तिच्यातील आत्मनिष्ठा आभा- 
सात्मक आहे, असे आपण स्पष्ट दाब्दात सांगू. परंतु असे 
परीक्षण गेर ठरेळ, गीतिकाव्याचे मूल्यमापन करावयाचे 
ते गीतिकाव्य ऐकून, मग आपण असे प्रश्न विचारू की 
या गीतिकाव्यात व्यक्त झालेला अनुभव संगीताशी 
किती एकरूप होणारा आहे ? दिलेले संगीत त्याला 
कितपत अनुकूळ आहे १ मूळ कविता -- संगीत > 
गीतिकाव्य असे इथे नुसते समीकरण तयार झाले आहे 
की यां प्रक्रियेतून प्रत्यक्ष निर्मित झाली आहे! या 
साऱ्या प्रश्नांच्या अनुकूल-प्रतिकूळ उत्तरांवर एखाद्या 
गीतिकाव्याची योग्यता आपणास ठखावी लागेल, 


गीतिकावठ्य आणि भावकाव्य 

पण इंथ शांका अशी उपस्थित होते की एक उत्कृष्ट 
भावकांब्य आहे व एक उत्कृष्ट गीतिकाव्य आहे; मग 
त्या दोहोत सरसनीरस कोण ? या प्रश्नाचे निर्णायक उत्तर 
देगे कठीण आहे. पण एवढे म्हणंता येईल की भाव- 
काव्य म्हणजे काव्यातील काव्यत्व निरूपाधिक स्वरूपात 
प्रगट होऊ पाहणे. आणि गीतिकाव्य. म्हणजे काव्याने 
संगीतकलेशी साधलेटी जास्तीत जास्त समरसता. 
पहिल्या प्रकारात एक कला आपल्या निखळ रूपात 


प्रकट होऊ पाहत आहे, दुसऱ्यात तीच इतर कलेचे 


सहकार्य घेत आहे. अर्थात्‌ काव्य या दृष्टीने * भाव- 
काव्य” हा “ गीतिकाव्या ? पेक्षा अधिक ' शुद्ध 
प्रकार आहे व त्यापासून मिळणारा आनंद हा पूणतः 
काब्यानंद अंसतो. या दृष्टीने भावकाव्य गीतिकाव्या- 
पेक्षा भ्रेष्ठ आहे असे म्हणता येईल. 


तांब्यांच्या कवितेला ज्या मर्यादा आहेत त्या त्यांच्या 
काव्यदृष्टीमुळे पडलेल्या किंवा क्षीण प्रतिभेमुळे पड- 
लेल्या नाहीत, हे नीट लक्षात ठेवले पाहिजे. या कारणा- 
मुळे पडलेल्या मर्यादा आपल्याला अनुक्रमे सावरकर 


व य. द. भावे यांच्या काब्यात दिसतात. तांव्यांच्या 
कवितेला ज्या मर्यादा पडल्या त्या गीतिकाव्य या 
काव्यप्रकाराच्या मर्यादांमुळे, अर्थात्‌ आपल्याला असे 
म्हणता येईल की गीतिकाव्य हा प्रकार निवडण्यातच 
त्यांच्या प्रतिभेची विशिष्ट प्रत निश्चित होते; आणि ते 
स्वोटे नाही. पण याचाच दुसरा अर्थ तांत्रे हे अस्सल 
गीतिकवि आहेत असा होत नाही का ? खरोखरच तांबे 
हे आधुनिक मराठीतील सवंश्रे्ठ ब आद्य गीतकार 
आहेत. इतकी विपुळ, इतकी विविध व मुख्य म्हणजे 
इतकी सरस गीते, आधुनिकात दुसर्‍या कोणीही लिहिली 
नाहीत. 

तांव्यांच्या गीतिकाव्यांचे दोन गट पडतात. बाल- 
गीते व विधवागीते ही नार्यपूर्ण गीतिकाब्ये होत. 
आणि मृत्युगीते व इंश्वरगीते ही भावपूण गी तिकाव्ये 
होत. याचा अथ पहिल्यात भावना नाही व दुसऱ्यात 
नाट्य नाही असा नव्हे. कारण भावनाठ्य हे तर 
तांब्यांच्या सवेच कवितांचे एक खास वैदिष्ट्य आहे. 
तांबे अनुभवाचे हटकून नाट्यीकरण करतात व ते भाव- 
प्रेरित असते. प्रत्येक कवीची अशी काही लकत्र असते 
आणि त्याचे व्यक्तित्व, त्याचे अनुभव, त्याची काव्य- 
विप्रयक कल्पना या सार्‍यांशी ती निगडित असते. 
आपल्या अनुभवाला विशोब रूप देण्यापेक्षा त्याचे 


' अधिकाधिक साधारणीकरण करावे, दुसऱ्याच्या भूमिकेशी 


भावनेने समरस होऊन त्याची मनोगते प्रकट करावी 
आणि अशा रीतीने आपण आणि जग यांच्यामध्ये 
दुवा सांधावा हे तांब्यांच्या विचारविश्वाशीं सुसूत्नच 
आहे. 
डोळे हे जुलमि गडे 

: डोळे हे जुलमि गडे! हे तांब्यांचे पाहिळे आणि 
आतिशय गाजलेळे पद्‌. पण त्यातील अनुभव उत्कट 
आहे असे काही आपण म्हणू शकत नाही, पण तो 
निजींव आहे असेही आपल्याला म्हणता येणार नाही, 
त्या गीताला जें सैंदय लाभळेळे आहे ते तिच्यातील 
अनुभवाचे नाऱ्यीकरण झाल्यामुळे, अनुभवात नास्य 
येते ते त्यातील सुख्य घटकाशी विरोधसंबंधाने निगडित 
असलेले घटक उभे केल्याने आणि या दोन घटकातील 
तरतमभाव नकळत बदलवून ठेवल्याने-निदान तांब्यांची 
नाख्यीकरण रीत ही अक्ी आहे. 


ह... 
| तुक. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी 


नवभारत 


* डोळे हे जुढामि गडे ! ! या गीतात एका तरुणीची 
प्रययभावना हा मुख्य अनुभवघटक आहे. नुसती 
त्याचीच कसदार अभित्र्यक्ति झाडी असती तर ते 
भावकाव्य झाले असते, ' प्रेयसी? ही पात्र न राहाता 
ती प्रतिमा झाली असती. पण येथे या मुख्य अनुभव- 
घटकाचाच शोध न घेता त्याच्याशी संत्रेधित अक्ा 
इतर घटकांवरही कवीने आपले लक्ष केंद्रित केळे 
आहे. कविता वाचताना तरुणीइतकेच तरुणाचे चित्रही 
आपल्या. डोळ्यापुढे उभे राहतेः त्याच्या नजरेत ज्ञाटू 
आहे. त्यामुळेच तर हिला आपली कामे धड करता 
येत नाहीत. भरतकाम करंताना टाके चुकतात, सुई 
टोचते. नेमक्या याच ब्रेळी हिच्या मेत्रिणी इकडे 
येताहेत. *त्या हसतील, चेष्टा करतीळ, आता त्याने 
इथे उभे राहू नये हे वेरे. 

पहिल्या वाचनात ही कविता ' जुलमी डोळ्या*संबे- 
धीच वाटते. पण या कवितेत “ एका तरुणाचे एका 
तरुणीवरील प्रेम ? हा मध्यवती घटक नाही हे नीट 
लक्षात घेतले पाहिजे. तो रोखन पाहतो आहे, त्याच्या 
नजरेत जाटुगिरी आहे त्यामुळेच हिच्या कामात व्यत्यय 
येतो आहे हे खरे. पण हिचे टाके का चुकतात ? हिला 
सुई का बोचते १ खरे तर हिने लक्षच देऊ नवे. हिने 
आपले काम करीत रहावे. पण तसे नाही. हिलाही ते 


हवेच आहे. नव्हे हिचे हे चोरटे प्रेम हाच मुळी कवि-. 


तेतील मुख्य अनुभवघटक आहे. आणि त्याला उठाव 
मिळाला आहे. तो प्रियकर आणि मैत्रिणी यांच्यामुळे, 
तो तर सरळ रोखूनच पाहत आहे. पण ही काय कमी 
वेळा कशिदा काढताना मान वर करते ! मैत्रिणी 
फाजिलच आहेत पण करिद्याचे निमित्त करून 
दुसऱ्याला चाळविणारी ही नायिका काय कमी 
फाजिळ आंहे ! कवितेचे नाट्यीकरण झाले आहे 
ते नेमके इथे. नायक, नायिका व सख्या सारे 
एकाच माळेचे मगी आहेत. गंमत अक्ीी की जी 
इतरांबद्दल तक्रार करते तीच या माळेतील मोठ्ठा मणी 
आहे- यात नाट्य आहे. नायकाचे रोखून पाहणे व 
सख्यांचे हसणे आपल्या चटकन लक्षात येते. पण नंतर 
हेही जाणवते की हा सारा प्रकार निब्बळ नायिकेच्या 
वागण्यावरची प्रतिक्रिया आहे. अक्षी सहज व तात्काळ 
जाणीव झाली को कवितेच्या आस्वादात एक दाब्दातीत 
भर पडते. ही भर कल्पनाचमत्कृतीसारखी नसते, दोन 


अनुक्रमणिका 


विचारातील सूक्ष्म संत्रंध जाणवल्यासारखीही नसते. दोन 
शब्दातील साम्याविरोधामुळेही ती साधलेली नसते. ही 
भर पूर्णत: भावनिक असते. म्हणूनच तांव्यांच्या या 
किमवेळा ' अनुभवाचे भावनाट्यीकरण ? असे म्हणावेसे 
वाटत. 

हृद्य सांग चोरिळे कक्मास ? 

“ हृद्य सांग चोरिळे कशास सुंदरी १? ही कविता 
नेमकी या कवितेच्या उलट आहे. इथे प्रियकर तक्रार 
करीत आहे : सखे, माझं मन तू चोरलंस ते परत कर 
पाहूं. किंबा त्या वदल्यात तुझं तरी मन मला दे. माझ्या 
डोळ्यात तू चांगलीच घूळ फेकलीस, मी सहज तुझ्या 
सुंदर केसांकडे पाहिळे, अन्‌ माझं मन तिथेच गुंतून 
पडले, तिथून ते निघून जाईल की काय या भर्याने 
आता तूं ते आपल्याच हूदयात दडवून ठेवलंस, 
अग; प्रत्यक्ष तुझ्या डोळ्यात मदनराजा बसळा आहे. 
त्यालाच विचार अशी चोरी बरी का? इकडे त्या 
मदनाचा संहागार चंद्र आहे. त्याच्या वतीने मी तुळा 
शिक्षा करीन, ' अनलधार ओतवीन मी तया करी. 
असं समजू, नकोस की राजा काय आपल्या डोळ्यातच 
आहे-आपल्याच पक्षाचा आहे, त्याचा मंत्री तो चंद्र 
तिकडे लांब आहे, आपलं काय वाकडं करणार | 

वसंत कोतवाल हा 
सज्जञ गे उभा पहा ! 

का डदमिशेगे सोडवीन मी तुझ्या उरी 

स्या उरात तिने आपल्या प्रियकराचे 
हदय चोरून ठेवळे आहे त्या उरी | प्रियकराची तक्रार 
हा या गीताचा केवळ उल्बटा आहे. गीतकाराला काही 
वेगळच सांगायचे आहे; दुसऱ्याचे 
सुंद्री-सुंदर केसांची, 


उठाव देणारा. तो 
मन कात्रीज्‌ कर- 
आपले मन गमाव- 
मदन-चंद्र-बसंत हे 


डुय्यम घटक आहे, प्रियकराचे 
णारी ही तरुणी आता लवकरच 
णार आहे, कारण आतबाहेर 
अधिकारी न्यायप्रिय लोक आहेत, “ हे कवीला सांगा- 
यचे आहे. आणि कवीने ते विलक्षण यशाने सांगितळे 
आहे. हृदय गमावून बसलेला तरुण फिर्यादी, स्वतः- 
जवळ बेदरकारपणे दोन हृदये बाळगणारी आरोपी 
तरुणी, तिच्याच डोळ्यात वसलेला न्यायनिष्ठुर 


"करखगघर चित, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


राजकवि तांबे 


मद्‌न- रप, विरहामीचे वासत्र आपल्यापाशी बाळगणारा 
कांतिमान्‌ मंत्री चंद्र व हातात कुसुमत्राण घेऊन सज्ज 
असलेला वसंत कोतवाल -हे चित्र नजरेसमोर आणले 
की.जीविताच्या रंगभूमीवर सतत घडणाऱ्या नाटका- 
तीळ अत्यंत स्फोटक खटला येथे स्थिर झाला आहे 
याविषयी शंका राहत नाही. 

* दृष्ट हिला ठागळी ?, ' घट तिचा रिकामा झऱया- 
वरी >, सांगु तुम्हाला किती दयाळा ?, ' हरि, अर्पावे 
काय तुला मी £ ' इत्यादि गीतांमध्ये अनुभवाच्या 
नास्यीकरणाची हीच पद्धति तांब्यानी वापरली आहे. 

ही तांब्यांची आवडती पद्धति असली तरी इतरही 
नाट्यीकरणाच्या खुव्या ते वापरीत असतात. कधी 
ते आजच्या काळात दुर्मिळ असलेली पण हवी- 
हवीशी पार्थवभूमि निवडतात व मग “ ब्रिजली जद्ली 
चमके स्वारी ! ?, ' मु्ाफिर आम्ही ? अशी त्यांची 
गीते अवतरतात, कधी भारतीयाच्या अवोध मनात 
नित्य वावरणाऱ्या धार्मिक मनोगंडाना ते स्पर्ष करतात 
व त्यातून ' प्रथुतुज कवणेपरि ध्याऊं १), ' निशिदिनि 
तुज हरि, ध्याइन का मी ११, ' चरणि तुझ्या मज 
देई रे वास ह्री! ', ' चरण कधी का पाहिन आई !:, 
“ हारे, अर्पावे काय तुला मी १? इत्यादि त्यांची 
पदे लिहिली जातात. याचा अर्थ आपल्याप्रमाणेच 
तांब्यांच्या अंतमॅनात परंपराप्रास्त सांस्कृतिक धन आहे 
पण आपल्याजवळ नसलेली त्या परंपरेला प्रमाण 
मानणारी बुद्धीही त्यांच्याजवळ आहे. ” 
केशवसुत आणि तांवे 

यावरून केदावसुत व तांत्रे यांचे संप्रदाय मूलतःच 
किती वेगळे होते हें लक्षात येईल, तांबे अमिजातवादी 
कवि आहेत. आपल्या सस्कृतीवर त्यांची श्रद्धा आहे, 
आपल्या भाषेतीळ पूवकाव्याला आपले मानणारे 
आहेत. त्यापासून प्रेरणा घेगारे आहेत. आपल्या 
व्यक्तित्वातील केवळ साधारण, सावजनिक घटकाला 
जोपासणारे व आविष्कृत करणारे आहेत. उत्कट 
भावनेपेक्षा संयमित ब सूचक भावनेकडे त्यांचे अधिक 
लक्ष आहे. केशवसुतांमध्ये यापैकी एकही वैशिष्ट्य 
आपल्याला दिसणार नाही. अक्या स्थितीत जव्हा 


७५, डॉ. रा. शं. वाळिंबे, साहित्यातील संप्रदाय, 


! नवे आकलन 


केशवसुत व तांत्रे यांचा संप्रदाय एक आहे" असे 
सांगितळे जाते तेव्हा ते मत नाकारण्याशिवाय आपण 
दुसरे काहीच करू दकत नाही. 

आज आपणा सवोवस्च स्वघ्छंदवादाचे गहिरे 
संस्कार झाळे आहेत. पण इथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे 
की तत्त्वतः स्वच्छंदवादापेक्षा अमिजातवाद कुठल्याही 
अर्थाने कमअस्सल नसतो. अर्थात्‌ स्वच्छंदवादाची 
परिणती जक्षी आत्मकेंद्रितता, दुर्बोंधता, विफलता, 
किरटेपणा यांत होऊ शकते तशीच अभिजातवादाची 
परिणती समूहाच्या अनुनवात, उथळ आदायात, 
ठोकळेबाजपणात, बाळत्रोध लिखाणात, ब पाल्हाळात 
संभवते. तांब्यांच्या कवितेमध्ये अभिजातवादाची 
वेशिष्ट्ये आणि वैगुण्ये दोन्हीही आपल्याला पहावयास 
मिळतात. “ डोळे हे जुलमि गडे !?, ' हृद्य सांग 
चोरिळे कल्ास सुंदरी १?, विजली जशि चमके स्वारी? , 
* तर मग गट्टी कोणाशी १ , ' प्रभु, तुज कवणेपरि 
घ्या १?, “ जन खुळे म्हणति तर अपण खुळे ? :, 
“ संसार-सतारीवरि तारा ?, “ घट मेरे प्रवाहीं वुड- 
वुडुनी ?, ' तं दूध तुझ्या त्या घटांतळे *, “ या प्रकारा- 
रिखरीं कुणिकडुनी ,, “या वेळी माझ्या ये रमणा ?, 
“कळा ज्या लागल्या जीवा, ' दृष्ट हिला लागली ', 
“* घट. तिचा रिकामा झऱ्यावरी?, ' निशिदिनि तुज हरि, 
ध्याइन कामी १? या कवितांमध्ये अभिजातवादाची 
वैशिष्टये जशी स्पष्ट दिसतात तक्षी : कळ्याकळ्यात 
विहार *, “ ललितलताकुंजी स्मरमंजरि?, “ बघुनि तया 
मज होय कसेसे ! ?, “ पोषाख नवनवा मळा दिला, 
“ प्रवाहपतिता काष्ठांसम हो , ' रतले परपुरुषाशीं रे ?, 
“ पहा हो कसा हा कारागीर ! ?, ' तृणाचें पाते :, 
€ फस्त करी भक्षनिया ? या कवितातून त्याच्या मर्या- 
दाही स्पष्ट होतात. पण वैदिष्ट्ये हवी म्हटल्यानंतर 
मर्यादाही पत्करल्याच पाहिजेत. त्याला इलाज नाही. 

अभिजात कवि स्वभावतःच दीध र्चनेकडे झुक 
णारा असतो. तांब्यांनी विद्यार्थीददोत ' वियोगिनी ? 
नावाचे खंडकाव्य लिहिळे होते व पुढे * पुंगीवाला? ही 
अनुवादित दीघे कविताही त्यानी लिहिली, परंतु अभि- 
जातवादी चेद्रदोखरांप्रमाणे तांबे दीथ रचनेला चिकटून 


पू. क, ९१९-ररक, 


प्रा. श्री, के, क्षीरसागर, वाद-संवाद, ए. क्र, १३०, 


अनुक्रमणिका 


छु 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाड 


नवभारत 


राहिळे नाहीत, त्यांचा अभिजातवाद जिवंत होता. 
महाजनी, केशवसुत, बालकवि, गोविंदाग्रज यांनी स्फुट 
कविता लिहिली होती. अभिजातवादाल्ग परंपरेचा 
अभिमान असतो तर हीही एक परंपराच नव्हती का? 
निदान तांब्यांनी तरी ती परंपराच मानली, म्हणजेच 
* परंपरा ? या शब्दाचा अर्थ त्यांनी कालानुसार व्यापक 
केळा, आणि स्फुट काव्यातून अभिजातवाद आविष्कृत 
केला, त्यांची बालगीते, विधवागीते, मृत्युगीते व 
ईश्वरगीते यांचा गटशः अभ्यास केला म्हणज ही गोष्ट 
चटकन लक्षात वेते. स्फुट काव्याला जर त्यांनी परंपरा 
मानली नसती तर या प्रत्येक गटावर एक एक दीध कवि 
ताच त्यानी लिहिळी असती ! पण मग अभिजातवादात 
प्राण भरण्याचे व आधुनिक कवितेला वळण लावण्याचे 
महत्त्वाचे कार्य त्यांच्या हातून घडले नसते; रे ० टिळक, 
विनायक, गिरीश, यांच्यापेक्षा आपण त्यांना फारसे 
जास्त महत्त्व दिळे नसते. 


राजक्रवि तांत्रे यांचे काये एवढे महत्त्वाचे असू- 
नही प्रा. रा, श्री, जोग गंभीर मिस्किल्पणे प्रश्न करतात 
की, “तांबे यांनी मराठी कवितेकरता काय केले १ » 
आणि हळूच उत्तर देतात, *“ जाणीवपूर्वक 
काही नाही. ” त्यांची प्रश्नोत्तरे न आवडून 
की काय श्री रा. अ, काळेळे सांगतात, “ अर्वो- 
चीन मराठी काव्याला सूर देणारे राजकवि तांबे हे 
महाराष्ट्राचे पहिळे भावसंगीतकार होत. ७ डॉ. 
अ. ना. देदापांडे तर याच्यापुढे जाऊन * उदात्त पली. 
प्रेमाची गीते ,, ' सरस, उत्कट आणि परिणामकारक 
नाट्यगीते १, “ मराठी कवितिळा गेयनेच्या मनोहर 
माधुरीची जोड हक श्‍ थोडीशीच पण निर्दोष सनीतें र 
* विश्रांतर्गत अंतःसत्त्वाच्या उत्कट, उदंड आणि जिर्वत 


६, तांबे यांची समग्र कविता, ( आ. चो. ), 
७, तांबे : एक अध्ययन, पर, क्र, १७८, 


८. आधुनिक मराठी वाड्मयाचा इतिहास, भाग इुसरा, प्र. क, ३ 


९, साहित्य-संवाद, ए. क्र, र्ट, 


भ्रद्धेवर आधारलेल्या केवळ कळावादाची ध्वजा डौळाने 
व दिमाखाने फडकत ठेवणे ८ अशी तांब्यांच्या 
कामगिरीची मोठ्या हिरीरीने यादीच सादर करतात. 
पा. रा. भि. जोशीही, तांब्यांवाबत त्यांची प्रतिक्रिया 
किंचित्‌ प्रतिकूल असूनही “ मराठी भावगीतांना 
तांब्यांनी रेखीवपणा, सफाई, आटोप्लीरपणा, शब्द- 
लालित्य, गेयता, प्रात करून दिली, हे त्यांचे कार्य 
फार मोठे आहे, प्रीतीच्या एकाच भावनेची अस्फुट, 
अधस्फुट, प्रोढ, मिडिकल, उत्तान, उत्कट, वत्सल 
आणि सोज्वळ अक्षी विविध आणि रमणीय ख्पे त्यांनी 
रंगविली, ही त्यांची कामगिरी थोर्च आहे?" असे 
कवूल करतात, 


"रु प्रा, लोगांना उत्तर द्यावयाचेच असेलतर ते 


व गोविंदाग्रज यानी केला. आता त्याला टाळू पाहणे 
म्हणजे ' चटशेखर ! होणे. त्याच्याशी तडजोड करणे 
म्हणजे माधव ज्यूलियन ? बनणे त्याच वाटेने जाऊन 
म्हणजे ' यशवन्त * होणे, तांब्यांनी 


| ही, याहून अधिक चांगली 
गोष्ट केली: आधुनिक मराठी कवितेला भारतीय संस्क्र- 


यशाने के 
न विविध विरोधी घटकांचा समन्वय, पुनरुज्जीवनवाद, 
व गीतरचना हे त्यांच्या कवितेतील 


घटक नीट लक्षात ३ 
*३ र आता ञ्झ ण ग य 
थोरवी मान्य केळी पाहिजे. पण तांब्यांची 


प्रस्तावना, प, क्र, २२, 


८७, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सेय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


डॉ. वा. वि. मिराशी 


कालिदासविषयक बादरायणी संशोधन : २! 


मागील लेखांकात सांगितल्याप्रमाणे डॉ. टी. जी, 
माईणकर यांनी आपल्या ए ७10589 : प्रा8 
७00 ग'७०पष्टा७ ( कालिदास-त्याची कला आणि 
विचार) या अलीकडे प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात 
कालिदासाचे व्यक्तित्व, त्याचा काल, त्याचे ग्रंथ, त्याची 
कला आणि विचार यावर नवीन प्रकाश टाकण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या संशोधनाचे सार असे :- 
माईणकरांच्या संशोधनाचे सार 

“ कालिदास आणि सांख्यकारिकाकार इंश्वरकृष्ण हे 
एकच होत. त्यांचे मतृमीढ असे दुसरेही एक नाव 
होते हे भवभूतीच्या उत्तररमचरितावरील घनऱ्यामाच्या 
टीकेतील खालीळ सात उताऱ्यावरून दिसून येईल, 
( पृष्ठांचे संदर्भ प्रो. काणे यांच्या उत्तररामचरिताच्या 
आवृत्तीतील आहेत, ) 

१ अत एव * गद्भाप्रपातान्ताविरूढशष्पम्‌ ? इति 
ईश्वरक्ृष्णमिश्रः । ( प्र. ६८) 

२ ' शेत्ये हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य ? इति इंश्वर- 
कृष्णमिश्र: | ( पृ. ७६ ) 

३ ' तस्मिन्वप्रकृताः 
मिश्र: | ( प. १२९) 

४ अत्र * दीर्य ) इति .कवेः प्रमादः * न विदीये 
कठिनाः खलु त्त्रियः ? इति कुमारसंभवे ईश्वरक्रष्णामि श्र- 
स्येव न दयनीयः | (प्र, १४१ ) 

५“ शैत्यं हि यत्सा प्रक्षातिर्जलस्य ? इति भतरेमीढः । 


काले ? इति इंश्वरकृष्ण- 


(ए. २०). 

६ “ अनुष्ठितानन्तरजा ? इति भतरमीढप्रयोगवत्‌ 
क्षन्तव्य: । (प. ८) त 

७ “ शक्‍यमरविन्दसुरमिः ' इति भतृमीढश्व । 
(प्र.२) 


हे उतारे कालिदासाच्या खघुवंग, कुमारसंभव, व 
शाकतळ या काव्यनाटकातून घेतळे आहेत. यापैकी 
दुसरा आणि पाचवा हे उतारे एकच असून त्यापैकी 
पहिल्याच्या कर्त्याचे नाव इंश्वरकृष्णामिश्र आणि 
दुसऱ्याच्या कर्त्याचे नाव भतृंमीढ असे दिले आहे 
वस्तुतः हा उतारा कालिदासाच्या रघुवं्यातीलळ ( सर्ग, 


न, भा२ 


५, छो. ५४) आहे. तेव्हा कालिदास, इंश्वरकृष्ण 
आणि भतुमीढ हां सवे एकाच व्यक्तीची नावे होत. 
“ सांख्यसार? ग्रंथातही स्वप्नेश्वराने इंश्वरकृष्ण हे कालि- 
दासाचे दुसरे नाव होते असे स्पष्ट म्हटले आहे. 
( इंश्वरकृष्णनाम्ना कालिदासेन कृता; कारिकाः | ) 
( हॉलने संपादेठेही आवृत्ति, प. २९ पाहा) 
प्रो, कीथ हे विन्ध्यवास ह्याने सांख्यकारिका रचल्या 
असे म्हणतात. तेव्हा कालिदास, ईश्वरकुष्ण, भतुमीढ 
आणि विन्ध्यवास हे सवे एकच. 

कालिदास गुप्तकालात होऊन गेला असे सामान्यतः 
समजण्यात येते. या मताला वरील ऐक्याने बाघ येत 
नाही. ईंश्वरुष्ण हा वसुन्धूचा समकालीन होता 
कारण वसुबन्धूने आपल्या * परमाथेसप्तति नामक 
ग्रेथात इंश्ररकुष्णाच्या * सांख्यकारिका ? किंवा * सांख्य- 
सप्तति . या ग्रेथातील सिद्धांतांचे खंडन केले आहे. 
वसुबन्धु हा समुद्रगुप्ताचा सचिव होता हे वामनाच्या 

काव्यालंकारसूत्रवृत्ती । तील खालील उताऱ्यावरून 
स्प होईल 

सोये सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन्द्रप्रकाशो युवा । 

जाते भूपतिरा श्रयः कृतघियां दिष्ट्या कृताथश्रमः ॥ 
आश्रयः कृतघियामित्यस्य वसुबन्धुसाचिव्योपक्षेपपरत्वा- 
त्साभिप्रायत्वम्‌? ( अधिकरण ३, अध्याय २ ). 

यात उछेखिलेला ( प्रथम ) चन्दरगुस्ताचा पुत्र हा 
समुद्रगुतत होय, त्याचा सचिव वसुबन्ध होता ही 
महत्त्वाची माहिती वामनाने दिली आहे 

दिड्नाग हा वसुबन्थूचा शिष्य होता असे तिबेटी 
ग्रंथकार सांगतात. वसुबन्धूने इश्वरकृष्ण ( कालिदास ) 
याच्या सांख्यसिद्धान्ताचे खण्डन केले होते. दिड्नागही 
आपल्या गुरूचे अनुकरण करून कालिदासाच्या ग्रेथां- 
तील दोष हातवारे करून दाखवीत असे, म्हणून कालि- 
दासाने -- 

“ दिड्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूल्हस्तावलेपान्‌ ? 

-या छोकपादात रामगिरीहून अलकेला जाताना 
मेघाने गर्विष्ठ दिड्नागाच्या स्थूळ हाताना दूर सारून 
पुढे जाण्याविषयी "छेषाने सुचविले आहे 


नवभारत 


कालिदासाने मेघटूतात विन्थ्यपर्वताचे सूक्ष्म ब 
यथातथ्य वर्णन केळे आहे. म्हणून विन्ध्याच्या परिसरात 
तो रहात असावा. तेव्हा त्याचे ' विन्ध्यवास ? असे 
दुसरे नाव असावे हे योग्यच आहे. 

इश्वरक्रष्णाने सांख्यकारिकेच्या उत्तरभागात आपली 
काव्यप्रतिभा दाखविली आहे. या भागातील काही 
वर्णनाचे कालिदासाच्या ग्रंथातील प्रसंगांशी व उक्तोशी 
विलक्षण साम्य आहे. उदाहरणार्थ ५९ व्या कारिकेत- 

* रड्गस्य दुर्शयित्वा निवतेते नतकी यथा नृत्यात ? 


( ज्याप्रमाणे नतकी रंगभूमीवर काही काळ नृत्य करून ' 


नंतर नित्ठत्त होते ) असे म्हटळे आहे. कालिदासाच्या 
“मालविकाशिमित्रारत मालविकेच्या राजासमोर नृत्याचा 
प्ररंग आला आहे. ६९१ व्या कारिकेत ' प्रकृतेः सुकुमार- 
तरं,न किश्चिदस्तीति मे मतिः ? असे म्हटले आहे. 
यांतील सुकुमार शब्द कालिदासाच्या विक्रमोबशीया व 
तीळ ( अंक १) खालील वाक्यात आला आहे - 

“ उदशी सुकुमार प्रहरणे महेन्द्रस्य | ! याप्रमाणेच 
“एकान्त? शब्दाचा उपयोग मेघदूतात ( कस्येकान्त सुख- 

सुपनतम्‌ ) आणि पहिल्या सांख्यकारिकेत ( नेकान्ता- 

' त्यन्ततो भावात्‌ ) आला आहे. तसेच शाकुंतलातील 
सहाव्या अंकात * विध्युद्ध इदानीमाजीवः ? या उक्तीत 
विद्युद्ध शब्दाचा प्रयोग आहे. तसाच ' अविध्ुद्धि 
शब्द “स ह्मविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः ? ( कारिका २) 
मध्ये आला आहे. 

सांख्यकारिकांवर गोडपादांची टीका आहे तीत 
त्यांनी कारिकाकाराचा आशय व्यक्त केला आहे. 
त्यांच्या शब्दात आणि कालिदासाच्या उक्तीत साम्य 
आहे, खालील उदाहरणे पाहा- 


(१) गोडपाद- यथा शेत्यं विना नापो भवन्ति । 

( कारिका ४१ वरील भाष्य ) 

कालिदास- शेत्यंहि यत्सा प्रकृतिरजलस्य । 

( खुवंश, ५, ५४) 

(२) गोडपाद- यथाकाकशादेकरसं सलिळं पतित 
नानास्पात्संछेषात्‌ मिद्यते तद्रसान्तेरेरेव प्रधानम्‌ । 

( कारिका १६ वरील भाष्य )) 

कालिदास- रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्य पयो 5ऱनुते। 

देशे देर गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रिय: ॥ 

( खुवरा, १०, १७ 3 


१० 


अनुक्रमणिका 


कालिदास आणि इश्वरकृष्ण यांच्या तादात्म्यावर 
एक असा आक्षेप संभवतो की कालिदास हा त्याच्या 
ग्रंथांवरून शिबोपासक होता असते दिसते, पण सांख्य- 
कारिकाकार इंश्वरकृष्ण हा नास्तिक होता. पण या 
आक्षेपात तथ्य नाही; कारण महाभारतावरून आरंभीचे 
सांख्यमत इंश्वरवादीच होते असे दिसते, इश्वस्कृष्ण हा 
सांख्यकारिकेत सांख्यमत संक्षेपाने सांगता असल्याने 
त्याने त्यात इंश्वराचा व योगाचाही उल्लेख गाळला 
आहे. वरील आक्षेपाचे दुसरेही उत्तर संभवते. कालिदास 
प्रथम सांख्यवादी ( नास्तिक) होता, पण तो शेवटी 
शिवोपासक झाला. अशी मतपरिवतनाची अनेक उदा- 
हरणे प्राचीन भारतीय इतिहासातून देता येतील, उदा- 
हरणाथ - पाश्र, नागाजुन, अश्वधोष इत्त्यादिकांनी 
ब्रक्माणधर्माचा त्याग करून बोद्ध धम स्वीकारला 
होता. असो. 


इश्वरकृष्ण-कालिदास वसुबन्धूचा समकालीन होता 
हे मागे दाखविले आहे. वसुनन्धूचा काल इ. स. 
२८०-३६० हा आहे. तोच कालिदासाचा काळ, हाच 
फाळ अलीकडे विजापूरच्या श्री. द, वें. केतकरांनी 
रथुवंश (सर्ग १४, "छो. ४३-७८ ) यातील वर्णनावरून 
ठरविला आहे, त्याने या मताला पुष्टीच मिळते. 


कालिदास समुट्रगुत्ताचा आश्रित होता 
शुत्ताची विक्रमबरिरुदांकित न 
त्यावरून त्याला विक्रमादित्याचा आश्रय होता या 
परंपरागत समजुतीचा उलगडा होतो. कालिदासाने 
आपल्या आश्रयदात्याचा । आसमुद्रक्षितीशानाम्‌ ? 
( उ. ९५) उळेल केळ आहे. : कुमारसंभवां*्त 
ज्या कुमाराचा उल्लेख अभिप्रेत आहे तो समुद्रगुप्त 
होय, कारण तो राजकुमार होता म 
कुमारंदेवी नामक महाराणी 
याचा * महिमा ? असाही अथ होतो. कारि 
प्रमाणे समुट्रगुप्तानेही बालपणातच विजय केले 
होते. कारण त्याच्या प्रयाग येथील पशस्तीत “ अच्युत 
नागसेन वगेरे शजूंचा उच्छेद केल्यावर तो पुष्प 
पुरात [ पाटलिपुत्रात ] खेळत होता ? असे वो 
आहे. तेव्हा तो त्यावेळी ल्हान असावा. 


काल्याचे. असे सात ग्रंथ निश्चितपणे म्हणता 
यतात, ते त्याने तीन काढखंडात स्चले असावे, 


.- £ 


"करंखग 


समुद्र- 
[णी सापडली आहेत. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कालिदासविषयक बादरायणी संशोधन 


पहिल्या कालखंडात त्याचे लक्ष मुख्यतः तंत्रावर होते. 
त्याला य्शाविषयी खात्री नव्हती. या कालखंडात त्याने 
सांख्यकारिकेदिवाय माळविकाभिमित्र आणि त्रतुसंहार 
हे ग्रंथ लिंहिळे असावे. मालविकाभिमित्रांत तो नृत्यगीत- 
विषयक ग्रंथातील तंत्रास अनुसरत होता. त्याला अद्यापि 
आत्मविश्वास नव्हता. ( * प्रयोगसिद्धि पृच्छ' हे शब्द 
पाहा, ) तइतुसंहारात तो त्तुचक्राचा मानवी जीवनावर 
काय परिणाम होतो हे वर्णित आहे. अद्यापि त्याच्या 
कृतीत सृष्टि आणि मानवी जीवन यांचे ऐक्य 
साधले नाही, दुसऱ्या किंवा मध्यम कालखंडात कुमार- 
संभव, विक्रमोबेश्ीय आणि रघुवंश हे ग्रंथ स्वले 
असावे. या ग्रंथात तो विचारसोंदर्याकडे वळलेला 
दिसतो. त्यात त्याला देवी शक्तीचा प्रत्यय आलेला 
होता. कुमारसंभवात सांख्यमतवादी इंश्रस्कृष्णाचे शिवो- 
पासकात परिवतन झालेले आढळते. रघुवंदात रघुकुलो- 
त्प्न आदश राजांचे वर्णन करताना त्याला आपल्या 
आश्रयदात्या गुत्तरपतींचे स्तुतिखोत्र गावयाचे होते. 
तिसर्‍या किंवा शेवटच्या कालखंडांत मेघदूत ब शाकुं- 
तल हे ग्रंथ येतात. यांत उदात्त विचार आणि उत्कृष्ट 
अभिव्यक्ति यांचे ऐक्य साधले आहे 


कालिदासाच्या ग्रंथात 
आणि आश्रयदात्याच्या जीवनाचे अप्रत्यक्ष 
उछेख आले आहेत. त्याचा आश्रयदाता समुद्रगुप्त 
होता, द्वितीय चन्द्रगुस्त नव्हता. समुद्रगुप्ताने अनेक 
नागराजांचा उच्छेद केला होता, पण चन्द्रगसाने 
नाग घराण्याशी वेवाहिक संत्रंध जोडला होता. 
त्याची एक राणी कुबरनागा ही नाग वंश्शांतील होती. 
तेव्हा विक्रमोवेशीयातील (अंक १, “छहोक १५) 
: वसुधाधरकंद्रामिसपीं प्रतिशव्दोपि हरेभिनत्ति 
नागान्‌? हे वर्णन ( नांगान्‌ या दाब्दावरीळ रेष 
घ्यानात घेता ) समद्रगुप्ताला लागू पडते, द्वितीय चंद्र- 
गुप्ताला नाही. समुद्रगुप्ताने ब्राह्मणांना अनेक लाख गाई 
दान दिलेल्या होत्या म्हणून ' विक्रमोर्वशीया'तीळ * एप 
खण्डंमोदकस'धीक उदितो राजा द्विजातीनाम्‌? हे वर्णन 
त्यालाच विशेषेकरून लागू पडते, भरतवाक्यातील - 


त्याच्या स्वतःच्या 


परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुळभम्‌ । 
संगतं श्रीसरस्वत्योभूतये5स्तु सदा सताम्‌ ।। 
उल्लेखिळेळे दुर्मिळ अंस लक्ष्मी ब सरस्वती याचे साह- 


११ 


अनुक्रमणिका 


च्य समट्रगुत्ताच्या ठिकाणी होते. अनेक काब्यनिर्मिति- 
मुळे त्याला * कविराज ? ही पदवी प्राप्त झाली होती 
द्वितीय चन्ट्रगुस्त हा विद्वानांचा आश्रयदाता होता, पण 
तो स्वतः विद्वान्‌ द्वान्‌ नव्हता उपरिनिर्दिष्ट भरतवाक्यात 
समुद्रगुपताचेच वर्णन अभिप्रेत आहे. 

रधुवंद्टात रघु हाच मुख्य राजा, कालिदासाने 
समुद्रगुसाचे रघुरूपाने वर्णन केळे आहे. द्वितीयचन्द्रगुप्त 
हा गुत्त वं्यातील तिसरा राजा. त्याचे खुवंशातील 
तिसरा राजा अज याच्याशी साम्य आहे. कालिदासाने 
खघुराजाला ' भास्वान्‌ , ' सूर्य, 'सविता? असे म्हटले 
आहे. तेव्हा त्याचे वर्णन करताना त्याच्या डोळ्यापुढे 
सव राजोच्छेत्ता हिंडु नेपालियन्‌ समुद्रगुप्त हाच 
असावा. दिलीप व अज याना ऱय्याने चंद्राची उपमा 
दिली आहे. समुट्रगृताच्या मानाने द्वितीय चन्द्रगस 
हा सोम्यच ! तेव्हा अज हे त्याचे प्रतीक होय 


खुवंश हे वेष्णव काव्य लिहिताना दोव कालि- 
दासाचा उद्देदा वेष्णव नैतिक आदर्शावर टीका कर- 
ण्याचा होता, रामाची सीतेवर खरोखरीच प्रीति होती 
काय आणि सीतेचा त्याग करण्यास त्याने राजा आणि 
न्यायाधीश या नात्याने आपले कर्तव्य केळे काय, 
याविषयी कालिदासाच्या मनात संशय होता. 

मेघदूतात मेघाला “ मधोनः प्रकृतिपुरुषः असे 
वर्णिळे आहे. यक्ष हा राजराजाचा - ( कुबेराचा ) 
अनुचर होता. यातील “ मघवन्‌ ? आणि “* राजराज? 
या शाब्दांनी कालिदासाचा आश्रयदाता युपतनरपति 
विवक्षित असावा. कालिदास हा गत्त गृपतीचा 
(1४०0एंप३2टा 4-0109899१017 ) * भटक्या दूत? 
असावा. तो उज्जयिनी या प्रांतिक राजधानीत राहत 
होता. वरील शब्दांवरून पाटलिपुत्र या मुख्य राज- 
घानीत जाऊन सम्राटाच्या मन्त्रिमंडळात प्रवेश मिळ- 
वावा अशी कालिदासाची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त होते ! 


कालिदासाचे यक्ष व मेघ या दोहोशी साम्य आहे, 
या दोहोत त्याचे व्यक्तित्व विभागळे आहे. मेघाचे 
नयनसुभगं ', ' श्याम वपुः?, ' स्निग्धवेणीसबण ! 
दाझरिंण: वणेचोरे' इत्यादि वर्णन करीत असता 
कालिदास अत्यंत कोशल्याने स्वतःच्या सावळ्या 
वर्णाचा निदेश करीत होता ! “ अन्तःशुद्धस्त्वमसि 
भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ' (मेघ. ५१) यात तर 


अळू 


"करखगघर चिछ्नसज) 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेबंभारेत. 


बलराम, मेघ व स्वतः कालिदास . या तिघांचे वर्णन 
अभिप्रेत आहे ! ”? 
या संशोधनाचे परीक्षण 

येथवर डॉ. माईंणकरांच्या संशोधनाचे सार शक्‍य 
तो त्याच्या शब्दात दिळे आहे. त्यावरून त्याच्या 
संशोधनाची पद्धत करंदीकरांच्या प्रमागे * बादरायणी ? 
आहे हे वाचकाच्या ध्यानात येईल, ' मागधी ?, ' सर- 
स्वती ? इत्यादि खुवंशयातील शब्द वाचल्याबरोवर 
करंदीकरांना कालकाचार्याच्या सरस्वती नामक भगि- 
नीची आठवण होऊन त्यांची कल्पना भराऱ्या मारू 
लागते. डॉ. माईणकरही “ नाग?, ' राजराज?, 'प्रकृति- 
पुरुष? इत्यादि दाब्द रघुवंदा-मेघदूतात आलेले पाहिल्या 
बरोबर त्यावरून कालिदासाचा जीवनपट कल्पनेने विणू 
लागतात ! दोघांच्याही संद्योधनाळा हृढ पुराव्याचा 
आधार नाही. त्यामुळे त्यांचे तक हवेत तरंगत राहतात, 
त्यांना इतरांची मान्यता मिळणे सुतराम अशक्य आहे, 


घनऱ्यामाचा काल 

डॉ. माईणकरांचा मुख्य सिद्धांत * इश्वरकृष्ण आणि 
कालिदास हे एकच आणि त्यांचे भतृमीढ असे दुसरेही 
एक नाव होते ? हा घनद्याम टीकाकाराच्या ज्या 
वचनावर अधिष्ठित आहे ती आज अनेकवर्षे विद्वानांस 
माहीत आहेत, पण सकृद्दशनीच हे. मत इतके विलक्षण व 
असंभवनीय वाटत होते की कोणाही विद्वानाने आता. 
पर्यंत त्याच्याकडे लक्ष दिले नव्हते. अनेक वर्षापूर्वी म.म. 
डॉ. पां. वा. काणे यानी भवभूतीच्या उत्तररामचरिताची 
प्रथमा्वत्त काढली तिला घनऱ्यामाची टीका जोडली 
होती. त्यानी हा घनश्याम महाराष्ट्रीय (देदास्थ ) 
ब्राह्मण असून तो तंजावर येथे सन १७२८ ते १७३८ 
पर्यत राज्य़ करणाऱ्या तुकोजीचा मंत्री होता असे 
दाखविळे होते, हा धनद्याम मोठा बिद्वान्‌ ग्हस्थ 
होता, आपण ६४ ग्रंथ लिहिले असे तो सांगतो. त्याने 
अनेक ग्रंथकारांच्या व कोषकारांच्या ग्रंथांतून उदा- 
हरणे आपल्या टीकेत घेतली आहेत. डॉ. माईणकरांनी 
त्याच्या टीकेतून इंश्ररकृष्णमिश्र व भटुमीढ यांच्या 
नावावर दिलेळी खघुवं्यादि ग्रंथातील वचने ह्रौ. 
काणे यांनी पूर्वीच दिली होती, पण त्यांचे विवर 
चन करण्याचे हे स्थळ नव्हे असे म्हणून त्यानी त्यांची 
चर्चा केली नाही. 


३ 


अनुक्रमणिका 


वर सांगितल्याप्रमाणे घनश्याम हा खिस्तीत्तर अठ- 
राब्या शतकातील टीकाकार, त्याने दाखविलेले ईश्वर- 
कुष्ण- भतमीढ- कालिदास यांचे ऐक्य खरे असते तर 
सठदरगुताचा आश्रित असलेल्या कालिदासानंतर आज 
दीड हजार वर्षापर्यंत त्याचा कोणाही अन्य ग्रेथकाराने 
निदेश कसा केला नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. 
कालिदास हा सामान्य कवि नव्हता. अनेक कवींनी 
त्याची प्रशंसा केटी आहे, कित्येक आलंकरारिकांनी 
त्याच्या रहोकांची चर्चा केळी आहे, पुष्कळांनी त्याचे 

*होक आपल्या संग्रहात घेतळे आहेत; अनेकांनी 
त्याच्या ग्रंथावर टीका लिहिल्या आहेत पण त्यापैकी 
एकानेही त्याच्या ईंश्वरकृष्ण व भतृमीढ या इतर 
नांवाचा किंवा त्याच्या सांख्यकारिकेच्या कतृत्वाचा 
सत्यक्षाप्रत्यक्ष उछेख केला नाही. याला अपवाद 
एकच- सांख्यसारकर्त्या स्वमेश्वराचा. तेव्हा इंश्वरकृष्ण 
व कालिदास यांचे ऐक्य मानणे कठीण आहे. 


संस्कृत शब्दांच्या प्रयोगाचा 


कोणाला मक्ता दिळा नाही 

_ हे ऐक्य सिद्ध करण्याकरिता माईणकरांनी या 
दोघांच्या ग्रंथातील समान शब्दांचा व प्रसंगांचा पुरावा 
सादर केला आहे ! पण तो अगदीच पोकळ आहे. 
सांख्यकारिकेत प्रकृतीचे नतंकीरूपाने वर्णन आहे. 
€* मालविकामिमित्रांभत मालविकेच्या नृत्याचा प्रसंग 
आहे म्हणून हे दोघे ग्रंथकार एक हे प्रमाण हास्यास्पद 
आहे. रत्याचा प्रसंग माढविकार्भिमित्रातच आला नाही, 
तो करपूरमंजरीतही आहे, पण म्हणून काय कालिदास 
, नावयाचे १ तीच गोष्ट समान 
शब्दांच्या प्रयोगांची. संकृत भाषेतील शब्दांच्या प्रयो- 
गाचा मक्ता कोणा एका कवीला दिलेला. नाही. 
त्वासुळ त्या शब्दांचा समानाथी उपयोग करणारे 
अ्रथकार एकच असे म्हणता यावयाचे नाही, वास्तविक 
हता समान शब्दप्रयोगाची काही उदाहरणे देण्यात 


माईणकरांची फसगत झाली आहे. सांख्यकारिकेतील- 


प्रकृतेः सुकुमारतरं न किश्चिद्स्तीति मे मतिर्भवति | 
या दृष्टास्मीति पुनने दीन 


च्य 

ला, मुपेति पुरुषस्य || ? 

या कारिकेत आणि ' उवैशी सुकुमार प्रह्रणं महेन्द्रस्य ? 
> 0 रि 

या ' विक्रमोर्वशीया *तील उद्गारात एकाच सुकुमार 

शब्दाचा उपयोग केला आहे खरा, पण तो एकार्थी 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कालिंदांसविषयक बोंद्रायणी संशोधन 


नाही. पूर्वौक्त कारिकेच्या उत्तरार्घांचा विचार केला 
असता पूर्वार्धातीळ ' सुकुमार? दाब्दाचा अथ 
* लाजाळू ? असा केला पाहिजे ( प्रकृतीपेक्षा जास्त 
लाजाळू कोणी नसेल असे मला वाटते. कारण आपणास 
पुरुषाने पाहिळे असे समजल्यावर ती त्याचे दरीन 
टाळते. असा अर्थ येथे विवक्षित आहे. ) विक्रमोरव- 
द्ीयातील उक्तीत ' सुकुमार? याचा अर्थ “नाजुक * हा 
आहे. हे दोन अर्थ भिन्न असल्यामुळे केवळ ' सुकु- 
मार? दाब्दाच्या प्रयोगाने इंश्वरकृष्ण- कालिदासाचे 
ऐक्य साधगे शक्‍य नाही. 


गोडपादांच्या टीकेतून व कालिदासाच्या ग्रेथांतून 
समान आठदायाची अक्यी जी उदाहरणे मागे देण्यात 
आली त्यातील कल्पना इतक्या सामान्य आहेत की 
ऐक्यसाधनाथे त्यांचा पुरवा अगदीच ढिसळ ठरणारा 
आहे, 


ईश्वरकृष्ण द्वेती ब नास्तिक 


पण इंश्वरकृण्ण व कालिदास यांच्या ऐक्याविरुद्ध 
बलवत्तर आक्षेप हा की ईश्वरकृष्ण हा द्वेती व अनीश्वर- 
वादी होता, तर कालिदास अंद्वेती व एकेश्वखादी होता. 
महाभारतातील आरंभीचे सांख्यमत सेश्वर होते असे 
स्वमतसमथनाथ माईणकर म्हणतात. पण ते मत इंश्वर- 
कृष्णास संमत नव्हते. लोकमान्य टिळकांनी गोडपादा- 
चार्यांच्या टीकेचे सूक्ष्म अध्ययन करून खालील 
कारिका सांख्यसस्ततीतून गळली असल्याचे दाखविले 
आहे- 

- कारणमीश्वरधेके घ्रुवते काळं परे.स्वभावं वा । 

प्रजाः कथं निरुणतो व्यक्तः काल: स्वभावश्र ॥। 
यात इंश्वरक्ृष्णाने ईश्वर जगताचा कर्ता आहे 
या मताचे निराकरण केळे आहे. याच्या उलट कालि- 
दास “तिसुमिस्त्वमवस्थाभिमंहिमानमुदीरयन्‌ । प्रलय- 
स्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः || (कुमार०, २, 
६, ) या 'छोकात एकच परमेश्वर सृष्टि, स्थिति व 
संहार यांचा कर्ता आहे असे सांगत आहे. तो स्वतः 
शिवोपासकं असला तरी ब्रह्मा, विष्णु आणि शिव ही 
एकाच परमेश्वरांची कार्यभेदाने झालेली भिन्न भिन्न 
ख्पे आहेत असे मानत होता. ( कुमार? ७, ४४ ), 
ईश्वरकृष्ण द्वैतवादी होता. त्याच्या उलट कालिदास 


अनुक्रमणिका 


प्रकृति व पुरूष ही दोन्ही रूपे पुकाच परमेश्वराची 
नाहेत असे स्पष्ट म्हणतो. पुढील “छोक पाहा- 
त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथेप्रव्तिनीम्‌ । 
तदह्दा्दिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषे विदुः ।॥ 
(कुमार०, २, १३) 
कालिदास आरंमी देती होता, तो शबटी शिवो- 
पासक आणि एकेश्वखादी झाला, असे म्हणणेही शक्‍य 
नाही. कारण माईणकरांनीही कालीदासाचे पहिले नाटक 
म्हणून मान्य केलेल्या € माळविकाथिमित्रा'च्या नान्दी- 
छोकात भगवान्‌ शंकराचे “ अष्टामियस्य कृत्स्नं जगद- 
पि तनुमिर्विश्रतो नाभिमानः ! असे शेवटच्या ' शाकुं- 
तळ ? नाटकातल्याप्रमाणेच वर्णन आहे. तेव्हा 
त्याच्या धार्मिक मतात किंवा तत्त्वज्ञानात शेवटच्या 
काळात बदल झाला असे मानण्यास जागा नाही. 
इंश्वरकृष्ण वसुत्रंधूचा समकालीन होता, वसुबंधु 
समुद्रगुप्ताचा सचिव होता, म्हणून इंश्वरकृष्ण समुद्र- 
गुत्ताचा समकालीन, कालिदासही याच. काळात होऊन 
गेला असे विजापूरच्या द. वें. केतकरांनी सिद्ध केले 
आहे, म्हणून कालिदास व इंश्वरकृष्ण हे एक होत, 
असे एंक प्रमाण माईणकरांनी पुढे मांडळे आहे. 
त्याचा आता विचार करू. 


केतकरानी ठरविलेला काल 
या मताला उपोटूळक नाही 


श्री. केतकरांचे प्रमाण ज्योतिषविषयक आहे. रखघु- 
वंदा ( १६,४४) मधील - 
अगस्त्यचिह्ांदयनात्समीपं दिगुत्तरा भास्वति संनिवृत्ते । 
आनन्दशीतामिव बाष्पवृष्टि हिमखुतिं हेमवतीं ससज ॥। 

या :छोकात अगस्त्य तारा हे दक्षिणायनाचे स्थान 
म्हणून सांगितले आहे. ही परिस्थिति खिस्तोत्तर २८० 
या वर्षीं होती. कालिदास या “छोकात स्वकालीन 
दक्षिणायनाचे वर्णन करीत आहे असे मानल्यास तो 
खिस्तोत्तर तिसर्‍या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेला 
असावा, असे केतकरांचे मत आहे. 

या मताचीं छाननी आम्ही आपल्या * कालिदास ? 
ग्रंथात ( द्वितीयाबृत्ति, ए. २२-२३ ) केली आहे 
तिची पुनरुक्ति येथे करत नाही. केतकरांचे मत मान्य 
केळे तरी त्या योगे माईणकरास हवा असलेला कालि- 
दासाचा काळ सिद्ध होत नाही, वर्रीळ -छोंक खुवश्यात 


१३ 


०-2 
न या गण 


"करगघर चघजचञ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


आला आहे. रघुवरा हा कालिदासाने दुसऱ्या काल 
खंडात लिहिलेला ग्रंथ असे माईंगकर मानतात अर्था- 
तच त्याच्या जीवनाचा बराचसा भाग त्यापूर्वी 
( म्हणजे इ. स. २८१ पूर्वी ) होऊन गेला होता. 
तेव्हा तो त्यानंतर सुमारे साठ वर्षांनी (सन ३४० 
च्या सुमारास ) गादीवर आलेल्या समुद्रगुप्ताचा सम- 
कालीन असेल हे संभवनीय नाही. माईणकर. तर 
रथुवंशाचा काळ इ. स. ३६० मानतात (प. १०७). 
तेव्हा इ, स. २८० या वर्षी लागू होणारे दक्षिणायनाचे 
वर्णन त्यानंतर ८० वर्षानी लिहिलेल्या रघुवंश्यात कसे 
येणार १ 


समुद्रगुप्ताने विक्रमादित्य पदवी 
धारण केली नव्हती 

कालिदास कोणा विक्रमाच्या आश्रयास होता अशी 
परंपरागत समजूत आहे. विक्रमोबश्यीयातील ' अनुत्सेकः 
खलु विक्रमाळंकारः '  विक्रममहिम्ना वधते भवान ? 
ही वाक्ये द्ृथर्थी असून त्याचा एक अर्थ कालि- 
दासाच्या आश्रवदात्यास अनुलक्षून मानण्यात येतो. 
कालिदास समुद्रगुप्ताच्या काळी होऊन गेल्यास त्याला 
ही वाक्ये कशी लावावयाची १ कारण त्याचे बिरुद 
: पराक्रमांक * असे असून ते त्याच्या प्रयाग येथील प्रदा- 
स्तीत व नाण्यावरील ळेखात आले आहे. ही एक 
अडचण माईण$रांच्या पुढे होती, पण सुदेवाने त्याना 
त्यावर एक तोड सापडली |! सन १९४० मध्ये पूर्वीच्या 
इंदूर संस्थानच्या नेमाड जिल्ह्यातील बमनाला या गावी 
गुत्तांची २१ सोन्याची नाणी सापडली होती. ती. के. 
डिसकळकर यानी नाणक परिषदेच्या. जरनल ( पु. ५, 
पृ. १२५ इ. ) मध्ये प्रसिद्ध केळी, या नाण्यांमध्ये 
एका नाण्याच्या पुढील बाजूवर समुद्रगुत्ताच्या इतर 
नाण्यांप्रमाणे आकृति असून ' समरशतवित-? असा 
लेखही आहे. पण त्या नाण्याच्या मागील बाजूवर 
€ श्रीविक्रमः ? असे ब्रिरुद उमटविले आहे. त्यावरून 
समुद्रगुत्ताने विक्रमादित्य ही पदवी धारण केली होती 
असे अनुमान माईंगकरांनी स्वमतसिद्धथर्थ केळे आहे ! 
पण बिख्यात नाणकविश्ारदांचे मत निराळे आहे. के. 
डिसकळकर आणि के, अ. स. अळतेकर यांनी या 
प्रश्नाची चर्चा करून असा निणय केटा आहे की नाणे 
पाडणाऱ्याच्या चुकीमुळे चंद्रगुप्ताची नाणी पाडत असता 


१४ 


समुद्रगुतताच्या नाण्यांच्या पुढील भागाचा ठसा घेतला 
गेला. म्हणून त्या नाण्यांच्या पुढील भागावर समुद्र- 
गुत्ताची आकृति व अपूर्ण लेख आणि मागील भागावर 
द्वितीय चंद्रगुप्ताचे श्रीविक्रम हे बिरुद उमटविले गेले, 
अशा चुका कित्येकदा होतात, समुद्रगुप्ताने विक्रमादित्य 
त्रिरुद॒ धारण केळे असते तर ते त्याच्या इतर काही 
नाण्यावर तरी दिसले असते. पण हे एकच नाणे तसे 
आहे. इतरत्र कोठेही असते नाणे मिळाले नाही. त्या- 
वरून डो, माइणकरांचे हे प्रमाण लटके पडत आहे. 


द्वितीय चंद्रगुप्तही विद्ठान्‌ होता 

“ समुद्रगुप्त “ कविराज ? होता त्यामुळे त्याच्या 
वाबतीत  परस्परविरोधिन्योः ' इत्यादि वर्णन लागू 
पडत. चंद्रयुत विद्वानांचा आश्रयदाता होता पण 
स्वतः विद्वान्‌ नव्हता ” असे एक प्रमाण माईणकरांनी 
स्वमतप्रतिष्ठापना्थ दिळे आहे पण त्यात तथ्य नाही. 
( द्वितीय ) चेद्रगुप्ताने विशाळ नगरीत (उननयिनी ) 
येथे विद्वत्समेसमोर काव्यनिर्मितीची' परीक्षा दिली होती 
अशा अर्थाचा एक छोक राजशेखराने काव्यमीमांसेत 
द्वि आहे ( कालिदास? , पु. ३६). अनेक 
उुमाषितसंग्रहात विक्रमादित्याच्या नावावर 'छोक दिलेले 
आढळतात ते या चेद्रगु्तविक्रमादित्याचेच असावेत, 
उपमांचे प्रमाण गैरलागू 


होय. त्याला कालि- 
आहे, त्याचा मुलगा 


र: ' आ] एक लेवेपेचे प्रमाण माईण- 
करांनी दिळे आहे. पण त्यात काही राम ? नाही. 
कालिदास समुद्रगुत्ताच्या काळी होऊन गेला असल्यास तो 
हाच्या मुळाच्या “सौम्य” राजवटीचे बर्णन' कवे 
करील १ शिवाय कालिदास स्थूळा सूर्य हेच*.उपमान 
सववत्र योजतो असे नाही. पुपोष वृद्धि हरिदश्वदी धिते- 
रुप्रनद्या दिव बालचन्द्रमा: | ( रघु० ३, २२) या 
झोकात रघूळा बालचन्द्राची, तर तस्मादपावर्तत 
कुण्डिनेशाः पर्वात्यये सोम इवोष्णरइ्मे: | ? ( रघु, ७- 
३३) यात अजाला सूर्याची उपमा दिळी “आहे. 


तेव्हा अज्ा उपमांच्या प्र 
र च्या प्रयोगावरून काही अनुमान 
काढणे योग्य होणार नाही. क 


मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


राज्यम 


कालिदासविषयक बादरायणी संशोधन 


कालिदासाचा उद्देश वेष्णवमतावर 
र टीका करण्याचा नव्हता 
रघुवंश लिहिण्यात कालिदासाचा उद्देश वैष्णव 
नेतिक आदर््ावर टीका करण्याचा होता असे एक 
विलक्षण विधान माईणकरांनी केळे आहे ! पण याच्या 
उलट कालिदासाची वृत्ति होती हे रघुवंशाच्या पहिल्या 
सर्गातील * सो5हमाजन्मशुद्धानाम्‌ ? इत्यादि छोकां- 
वरून दिसून येईल. सीतेवर रामाची खरोखर प्रीति 
होती काय याविप्रयी कालिदासाच्या मनात संशय 
होता हे विधानही असेच मिथ्या आहे ! त्याला उत्तर 
रघुवंशाच्या खालील 'छोकात ( रघु. ९४, ८४) 
सापडेल, लक्ष्मणाने रामाला सीतात्यागाचा वृत्तान्त 
सांगितल्यावर रामाची काय अवस्था झाली याचे वर्णन 
कालिदासाने खालील “छोकात केले आहे ते पाहा-- 
बभूव रामः सहसा सत्राष्पस्तुषारव्षींव सहस्यचन्द्रः । 
कोलीनभीतेन गृहान्निरस्ता न तेन बैदेहसुता, मनस्तः | 
कालिदासाचे सव ग्रंथ पूर्णपणे काळजीपूर्वक न 
वाचता एखाद्याच छोकाचे पिष्टपेषण करून अनुमान 
काढण्यात त्या कविश्रेष्ठाला अन्याय होतो. 


प्राचीन टीकाकारांचे बादरायणी संशोधन 


बादरायण संत्रंध जोडून कालिदासाचे जावन व 
ग्रेथ याविषयी अनुमाने करण्याची प्रवृत्ति आजकालची 
नाही. काही प्राचीन टीकाकारानीही तिचा अवलंब 
केल्यामुळे अनेक वादग्रस्त प्रश्न उत्पन्न झाळे आहेत. 
उदाहरणाथ मेघदूतारतील- 

: स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदड्मुखः खं । 
दिड्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥ 
या “छोकाधात शापित यक्ष मघास दिड्नागांच्या 
स्थूल शुंडादंडास दूर सारून उत्तरेकडे उड्डाण करण्यास 
सांगत आहे. या छोकार्धात दिड्नागाचा उल्लेख 
वाचल्यावर दक्षिणावर्तनाथ या टीकाकारास बौद्ध नैया 
यिक दिड्नाग याची आठवण झाली आणि त्याने त्याचा 
संत्रंध येथे जोडून कालिदास मेघाला आपला प्रति- 
स्पर्धी गर्विष्ठ दिड्नाग याच्या स्थूळ हस्तांना दूर सारून 
उत्तरेकडे जाण्याविषयी सांगत आहे असा अथे केला ! 
त्याचीच री मछिनाथाने ओढली आहे. पण या आख्या- 
यिकेस काहीच आवार नाही, दिड्नाग हा एक नेया- 
यिक.होता. काव्यशास्त्राचा ऱ्याचा व्यासंग होता असा 


85२5५२4 


“ प (0०५८७7८७८७ ॥॥000-0 


गप 01/0७/५7२१ 5(10&1]र ॥॥11.9 
1101101), 


-- --*_“ष्मग््£-स 


: का १ध०ण १ दात '5 : 


६, उ. 5ण्याघाशच & 8015 2११1८९ 1.0. 
ए'8७७10109 301111४, ॥४७]॥७॥719 (3७1001 18090, 
| 130109४ 1. ” 


१५ 


नवभारत 


उल्लेख नाही. तेव्हा तो कालिदासाच्या काव्यांतील दोष 
दाखविण्याची उठाठेव करीलसे वाटत नाही. शिवाय 
कालिदासाला आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा उछेख कराव- 
याचा असता तर तो खचित त्याच्या वाबतीत बहु- 
वचनाचा ( दिड्नागानाम्‌ ) उपयोग करता ना. 
वरील -छोकार्धात दिड्ागाचा उलेख आहे असे 
मानळे तरी त्यायोगे डा. माइणकरांच्या मतास पुष्टी 
मिळत नाही, दिड्यागाचा गुरु वसुत्रंधु हा समुद्र- 
गुस्ताचा समकाठीन असल्यास दिड्नाग हा द्वितीय 
चन्द्रगुप्ताच्या काळी होऊन गेला असावा. तेव्हा हे 
अनुमान माईंणकरांच्या विरुद्धच जाते. 
कालिदासाचे स्वतःविषयी मोन 
कालिदासाच्या ग्रंथांवरून त्याच्या व्यक्तित्वाविषयी 
अनुमाने काढण्यात माइंणकरांनी काही ठिकाणी कल्प- 
नेंचा अतिरेक केला आहे. यक्षाला दिसलेला मेघ 
वर्षाकालाच्या आरंभीचा म्हणून त्याचे वर्णन मेघदूतात 
€ स्निग्धवेणीसवणे ', * शाक्रंगः वर्णचोरे ? इत्यादि 
शब्दानी केळे आहे. पण त्यावरून डॉ. माइगकर कालि- 
दास स्वतः काळासावळा होता असे अनुमान करतात !! 
कालिदासाचे रूप कसे होते, त्याचा वणे कसा होता हे 
जाणण्याची आपणास उत्सुकता असावी हे साहजिक 
आहे. पण कालिदासाच्या ग्रंथांवरून ती पूर्ण होणे 
अराक्य आहे. त्याने स्वतःविषयी कोठे एक शब्दही 
लिहिला नाही. मॅथ्यु अर्नाल्डूने शेक्स्पीयरच्या बाब- 
तीत काढलेळे उद्गार कालिदासासही तितकेच लागू 
पडतात -- अ 
९ 88 500 डार, 
गृ)ठपषट्टा) 8011650 810 81'९ 8111], 
0प(-क०७०७०्ट 0०)]1९१20 | 
मेघ सरस्वती नदीवर जाईल तेव्हा त्याने त्या 
नदीच्या पाण्याला स्पर्श केल्यास तो अन्तर्यामी शुद्ध 
होऊन केवळ वर्णाने काळा राहील असे यक्ष खालील 
-छोकात म्हणतो-- 
कृत्वा तासाममिगममपां सोम्य सारस्वतीनाम्‌ 
अन्तः थुद्धस्त्वमापे भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ॥ 
यावर माईणकर म्हणतात की या <छोकात बलराम, 
मेघ व स्वतः कालिदास या तिघांचे वर्णन आहे! 


त्यास माहीत नसावे की बलराम हा वर्णाने काळा- 
सावळा नसून गोरा होता ! वराहमिहिराच्या बृहत्संहिते- 
तील त्याचे वर्णन पाहा- 
बलदेवो हल्पाणिमंदविभ्रमळोचनश्र कर्तयः । 
बिभ्रत्कुण्डलमेकं शक्चेन्दुस्र्णाळगोरवपु: ॥ 

| येथवर घनद्यामाच्या विधानामुळे उत्पन्न शालेल्या 
इश्वरकृष्ण-भतृंमीढ-कालिदास यांच्या ऐक्याभासाची 
चिकित्सक चर्चा केळी. आमचे प्राचीन टीकाकार 
हे विद्वान्‌ होते, पण त्यांना चिकित्सक इष्टि नव्हती. 
म्हणून त्यांची बिधाने पारखून मग स्वीकारली 
पाहेजेत 

प्राचीन टीकाकारांनी- 

भवभूतीच्या बाबतीत केलेला गोंधळ 

/ स्ठृत प्रकरणावरून आम्हास भवभूति व उम्बेक 
याच्या एक्याविषयीच्या वादाची आठवण झाली, 
संस्कृत ग्रंथकार व टीकाकार यांची विधाने खरी मान- 
ल्यास मंडनमिश्र, सुरेश्वर, विश्वरूप, उसम्ब्रेक व भवभूति 
हे सवे एक मानावे लागतील, पण त्याला यत्किचित्‌ही 
प्रमाण नाही, भवभूति व उम्बेक हे एक नसून भिन्न 
होते हे संशोधनमुक्‍्तावलि, सर २३ यातील ठछेखात 
( पृ. ४३-६१) सविस्तर सिद्ध केले आहे. जिज्ञासूंनी 
तो लेण पहावा. च 


पुस्तक नि:संशय विचारप्रवर्वक 

याप्रमाणे डॉ. माईणकरांशी आमचा मुख्य सिद्धां- 
ताच्या बाबतीत तीव्र मतभेद असला तरी त्यांनी 
आपल्या पुस्तकात अनेक ठिकाणी कालिदासाच्या 
टाकला आहे यात 
नाथ टागोरांचे दुष्यन्तविषयक 
यी रीतीने खोडून काढले आहे. 
र आम्हीही ते कालदास ? ग्रंथात केळे आहे. ) मात्र 
त्यांनी शकुन्तळेला पूण न्याय दिला नाही. 

समध पुस्तक सुंद्र इंग्रजी भाषेत लिहिळे आहे. 
त्यात प्रतिपक्षाची हेटाळणी, त्याला कोपरखळ्या, 
त्याच्यावर अनिष्ट हेतूचा आरोप हे अ, ज. करंदी- 
लटक ढल़ाणात सर्व आढळणारे दोष दिसत 
नाहीत हे अभिनन्दनीय होय. सर्वच पुस्तक वबिचार- 
प्रवतक झाळे आहे यात संदाय नाही. 


शश 
द 2-2. जड 
-कखगघचिघनज? 
प्दा विधी 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


प्रा. संगळूरकर स॑पादित-- 


श्री. द. वें. केतकर 


ज्ञानेश्वरी-- ३ऱ>या अध्यायातील 


( १ ) श्री. मंगळूरकर हे, विद्याप्रेम, नाना- 
विषय व्यासंग व उत्साह या गुणांनी' संपन्न असे 
प्रांथ्यापक आहेत. त्यामुळे ते आम्हाला अत्यंत जव- 
ळचे वाटतात, त्यांचाही आमच्यावर विशेत्र लोभ 
आहे. म्हणूनचं त्यानी संपादित केलेल्या या अध्या- 
याचे परीक्षण करण्याचे योजिले आहे, श० ७1१४ 
ग 107७6 025861. 1९88 0७४1 1070९. 80016 
101९ या न्यायाने आम्ही केलेल्या प्राध्यापकीय 
अर्थाच्या परीक्षणात, ज्ञानेश्वरविषयक आद्राधिक्या- 
मुळे, कोठे कोठे कडक शब्द आले असले तरी ते- 
“ स्नेह ऐसें कठिण कोंवळेंपणें ?!- आहेत, हे 
प्राध्यापकांच्या सहज ब्यानी येईल. 

(२) आगस्ट १९६३ च्या नवभारत मासि- 
कात २२ व्या ओवीच्या अर्थातील अनर्थ दाखविला, 


आता ८ व्या ओव्यर्थाचे परीक्षण करीत आहो., 


विद्यार्थ्याकरिता हे करणे गळी पडत आहे, 
(३ ) स्थळ २ रे-ओवी ८ वी. 
ओवी ५. वी- 
हांगा तूंचि कमे अरोष | निराकरिसी नि;रोष | 
आणि मनकरवीं हिंसक । करविसी कां ॥। 
ओवी ८ वी- ( राजबाडे प्रत ) 
वेद्य पथ्यु वारोनि जाये । 
मग विष आपणचि सूये । 
गोपाळाश्रमपाठ- 
वेद्यु अपथ्यु वारोनि जाये । 


न, भा. रै 


काही अर्थाचे सप्रमाण पर्रक्षण 


( ४ ) राजवाडेपाठ- पथ्यु; गोपाळाश्रमपाठ- 
अपथ्यु, असे दोन पाठ अहित, पैकी ज्ञानदेवाभिप्रेत 
पाठ कोणता १ 


उत्तर:- अपथ्यु हाच पाठ. अधिकृत. ( शाने- 
श्वर, तुकोबा, गोपाळाश्रमू. ) 


( ५ ) ओवबीतील रुग्ण संदर्भात, -- '“ वेद्य, 
रुग्ण, पथ्य, विष.वारौनि ? -- या प्रत्यक्ष पारि- 
भाषिक शब्दांवरून, त्या. त्या शब्दांचे. पारिभाषिक 
अर्थच घेतले पाहिजेत-याकडे दुलेक्ष करून प्राध्या- 
पकानी-पथ्य - आरोग्यावह आहार,- अता हा 
सर्वसामान्य धोपटमार्गी अथे दिला आहे तो विसंगत 
आहे. प्रस्तुत वैद्यकीय क्षेत्रातल्या रुग्ण संदर्भात 
त्यांच्या अर्थाला स्थान नाही, तो त्याज्य आहे, शञाने- 


' ख्वरांनीही क्र. १० मध्ये तो त्याज्य मानिला आहे. 


(६ ) शब्दांचे पारिभाषिक अथे, 

भ-औषध > रोगनाशक. 

ब-पथ्ये  वैद्यनियंत्रित रोगस्तंमक आहार. 
रुग्णाच्या परिस्थित्यनुसार, औष- 
घाला आनुकूल्याने पूरक असा खतः 
वैद्याने आवर्जून नियेत्रित केलेला 
रोगस्तंमक आहार ( 01२6०11566 
2००५१, ) 

क-अपधथ्य > रोगवर्धक आहार. विहार, 

ड-विष > परम हिंसक अपथ्य, 


नवभारत 


(७) त्यांचे नियमन व व्यवस्था-- 
अ-औषध > रुग्णाची परीक्षा करून खतः 
: <वेद्य सुरू करतो. 
व-पथ्य > चिकित्सापूर्वक विचाराने खत: 
वेद्य नेमून देतो. 
क-अपथ्य - खतः वैद्य कटाक्षाने वर्ज्य 
करावयास सांगतो. 
(- ८!) वरील क्र. ६,७ मधील शास्त्रीय अर्था- 
धोरें ८ व्या ओवीचे परीक्षणे करू. जसे- 
(च) “ अपथ्यु ” या गोपाळश्रम पाठा- 
_ नुसार वेद्य रुग्णाला बजावून सांगतो 
की--- आरोग्य इष्ट असेळ तर 
“: अपथ्य ” कटाक्षाने वर्ज्य कर. 
(छं) “ पथ्यु ” या राजवाडेपाठानुसार 
वैद्य रुग्णाला बजावून सांगतो की- 
:आरोग्य इष्ट असेल तर “ पथ्य 
कटाक्षाने वज्ये कर, 
२! (९:)वरील च, छ, वरून सहज निर्णय-- 
च: मधील विधान वैद्याला शोभेळ असेच आहे, 
परंतु (छं )- मधील विधान वैद्याचे वैद्वत्व माती. 
मोळ करणारे आहे, शुद्धीवर असलेला वैद्य, आपण 
खतःचः. नेमून दिलेले “ पथ्य कटाक्षाने वर्ज्य 
करा असले. बावळट विधान करणे दाक्‍्य नाही. 
निर्णय-. “अपथ्य ” हाच पाठ सुसंगत, ग्राह्य 
होय.,“ पथ्य ? हा राजवाडेपाठ-- त्याज्य, 
( १०) अपथ्य वर्ज्य- स्वत: ज्ञानेश्वर, 
हां गा.साखर आणि दूध । हें गोल्य कीर प्रसिद्ध । 
परी कमिदोषरीं विरुद्ध । घेपे केंबी ॥ ३.-२२६ 
जें तें परिणामी पथ्य नव्हैल | धनुर्धरा || ३ -२२७ 
ज्ञानेश्वर म्हणतात- दूध व साखर यांचे माधुर्य 
प्रसिद्ध "असले . तरी कृमिदोष असताना तीच 
* विरुद्ध २, “ परिणामी पथ्य नव्हेळ !-_ म्हणजे 
“ अपथ्य होईल. तर मग ती कशी घ्यावयाची १ 
अर्थात्‌ हे अपथ्य घ्यायचे नाही-- ते वर्ज्य करा- 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


बयाचे- असा शञानदेवांचा बरीळ ओवीतील कटाक्ष 
स्पष्ट आहे, तर मग ८ व्या ओवीत हेच ज्ञानदेव- 
“ पथ्य ” “ वर्ज्य करा ” असे कसे सांगतील ? 
निर्णय- अर्थात्‌ ज्ञानदेवांच्या मतेच- अपथ्यु- 
हा पाठ ग्राह्य ठरतो, राजवाडेपाठ त्याज्य, 
(११) पुन; सत: ज्ञानेश्वर 
म्हणौनि आणिकासी जें विहित । 
आणि आपणपेयां जे अनुचित | 
तें नाचरावें जरि हित | 
विचारिजे | ३-२२८ . 
ओबीचा सारांश-आरोग्यावह आहार इतरांना 
विहित ( पथ्य ) परंतु स्वतः रुग्णाला परिणामी 
अनुचित ( अपथ्य ) असेल तर ते नाचरावे- 
ते अपथ्य करू नये- ते अपथ्य वरज्ये करावे- हेच 
शानेश्वरांनी पुन: सांगितले आहे. 
टीप- प्राथ्यापकांचा “ पथ्य !7 - इतरांना विहित 
असा - आरोग्यावह आहार, क॒मिदोषाच्या 
संदर्भात ज्याअर्थी परिणामी अपथ्य * .असतो 
त्याअर्थीच शानेश्वरांनी वर पुनः “: अपथ्य 
वर्ज्य ” सांगितले आहे. श 
(१२) तुकोबांचे प्रमाण- ( अर्थ उघड आहे )- 
भोजना न द्यावें अन्न | | 
जेणें चुके अनुपान |] 
निर्णय-अपथ्य वर्जावे ; पथ्य सेवन 
7 असा दुहेरी अथे स्पष्ट आहे 
(१३) अंतिम निर्णय 
वरून, शानेश्वरसंमत, 
“ अपथ्यु ? हाच पाठ ग्राह्म होय. 


( १४) आता पुढे झाध्यापकांच्या विधानांचा 
विचार करावयाचा आहे त्याकरिता थोडी पूर्व 
तयारी अशी- ज्ञानेश्वर म्हणतात- 


सपथ्य औषध लाहे | तरी रोगे. दाटलाही जिये । 


करावे, (तुकोबा) 
क. ९,१०,११,१२ 
गोपाळाश्रमांनी नोंदलेला 


ही दोन्ही चरणे सोपी असल्याने त्यांचे अंतिम सार- 


(अ) 


र पथ्य सेवावे क्र, १४; (ब) अपथ्य 


"कडगष्रनिकळूमन) 
पन ४यरळनड 


चपळ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ज्ञानेश्वरी ३ ऱ्या अध्यायातीळ काही अर्थांचे सप्रमाण परीक्षण 


वर्जावे. क्र. १०-११ यांच्या जोडीला (क) पथ्य 
सेवावे: ( ड ) अपथ्य वर्जावे - हे तुकोबांचे निण- 
यही वरील क्र. १२ वरून स्पष्ट आहेत. 

(१५) आता प्राध्यापकांची विधाने- 

विधान १ ले - “' वेद्याने येथे मूळ ओवीतील 
: पथ्य? या शब्दाने आरोग्यावह आहाराचाच 
मूलत: निषेध केला आहे-हे आवजंन लक्षात 
ठेवावे, ?? 

उत्तर-शञानेश्वरांनी तर .( क्र, १४ ) -ओऔओषध 
सपथ्य सेवावे-असे स्पष्ट सागितले आहे, तको 
बांनी देखीलळ-ओऔष्रधाला अनुकूल पथ्य सेवावे- 
असेच सागितले ( क्र. १४, अ, ब ) आहे. तेच 
ज्ञानेश्वर “ पथ्याचा ” निषेध करितील तरी कसे ! 
* अपथ्याचा ! मात्र त्यानी निषेध (क्र, १४. अ 
ब. ) केला आहे. म्हणून प्राच्यापक ज्याला पथ्याचा 
निषेध म्हणतात तो अपथ्याचाच निष्रध आहे 
याला प्रत्यक्ष ज्ञानदेवांचाच आधार आहे. अर्थात्‌ 
प्राथ्यापकांचा . .पहिल्या विधानातील “' पथ्याचा' 
निंष्रध उडून जातो, व त्याचे ऐवजी- “ वैद्य 
अंपथ्यु वारोनि जाये '- असा ज्ञानदेवाभिप्रेत पाठ 
सिद्ध होतो. हे मात्र प्राध्यापकानीच लक्षात ठेवावे. 

( १६) विधान २ रे- अर्थात्‌ या पथ्या- 
हाराच्या निषेधात अपथ्याहाराचांही निषेध आपो- 
आपच अंतर्भूत होतो, 

उत्तरः- पथ्याहाराचा निषेधच उड्डून गेल्यावर 
या दुसऱ्या विधानाला अवसरच राहत नाही. तेही 
कोलमडते, 

( १७ ) विधान ३. रेः- किंबहुना सर्वच 
आहाराचा निषेध करून वैद्याने जणू असे सुचविले 
की केवळ औषधाच्याच बळावर आपण रोग्याळा 
बरें करू, 

' उत्तर:- या विधानात स्वकपोलकल्पनेचा उच्चांक 
गाठला आहे. इतके निःसार, निर्मूल, वेलगामी 
विधान क्वचितच दृष्टीस पडते. यापेक्षा “ अपथ्यु ” 
हा पाठ स्वीकारणे श्रेयस्कर नाही का ? 


( १८) विधान ४ थे- “ या आमंच्या 
अर्थाने दृष्टांतदा्शातिकाच्या राशींची संगति 'लागते. - 
उत्तर:- प्राध्यापकांच्या एकंद्र. सहा ' जोड्यां- 
पेकी- ४ थी निर्मल, ३ री अयथार्थ, ६ वी. अपूर्ण 
आहे. संगति लागत नाही. दृष्टांत चूक. .प्रामाणिक 
जोड्या- ( १ ) रुग्ण-अजेन, (२१). वैद्य- 
श्रीकृष्ण, ( ३ ) सर्वे अपथ्य वर्ज्ये-निःरोष .कमे 
वर्ज्य, (४) विषापेथ्य . सेव्य-संग्रामकर्म, सेव्य 
अश्या आमच्या चार प्रामाणिक जोड्या आहेत. 
त्या ज्ञानेश्वरसंमत आहेत 
( १९ ) विधान ५ घे - अजीर्णाच्या रोग्याला 
सात्त्विकही आहाराचा जर निषेध केला तर. त्यात 
राजस-तामस आहाराचाही निषेध ओघत:च येतो, 
उत्तर :-या विधानात दुराग्रहाचा उच्चांक आहे; 
तो असा- वरिष्ठ अधिकारी कारकुनाला. म्हणतो, 
५“: तुम्ही रेशीमकाठी धोतर नेसून ऑफीसला .प्रेऊ 
नका. ?? दुसरे दिवशी कारकून साघे धोतर. नेसून 
आला. त्याला पाहून अधिकारी म्हणाला, ““ अहो 
कारकून, रेशीमकाठी धोतराचा मी .निप्रेध केल्य. 
त्यातच साधे धोतर व पंचा-याचाही निप्रेच ओघ- 
तःच येतो-हे*कसे तुमच्या लक्षात आले नाही ? 
कारकन उत्तरला-मग ओफीसला )उद्या...कप्ता 


यंऊ ? 
- यासारखेच वरील विधान हास्यास्पद आहे 


(२२) विधान ६ वे- अ्थमेळ, दृष्टांत इत्यादि 
दृष्टीने.आम्ही सुचविलेला अर्थ चपखल वसतो, 
उत्तर ;:- “' पथ्य ” याचा पारिभाषिक अर्थ 


टाकून, गैरलागू असा धोपटमा्गी, संदभभबाह्य अथे 
(क्र. ५) त्यांनी स्वीकारिला, हाच-प्रथमम्रासे 
मक्षिकापात झाला, या पहिल्या पायरीवरच ते जे 
घसरले ते पुढे सावरूच दाकले नाहीत. त्यायोगे सर्वत्र 
गेरमेळ कसा व्यापून राहिला आहे हे वरील प्रदीर्घ 
विवेचनात स्पष्ट दिसते. त्यांचे प्रत्येक विधान, ज्ञाने- 
श्वर, तुकोबा, किंवा दिष्ट व्यवहार यांच्याशी विसं- 
वादी आहे, अशी प्राथ्यापकांचींही खातरी होईल, 


१९ 


उड 


"करखगघन च्जञ” 


॥ठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास गस 


सगणकीकृत 


नवभारत 


(२१) बिधान ७ वे-गोपाळाश्रमस्वामींचा 
५ अपथ्य? हा पाठ खीकारळा तर * अपथ्य? आणि 
“अशेष कर्म? या राशि जुळत नाहीत- हे स्पष्ट आहे. 

उत्तर :- स्पष्ट कसे.? या महत्त्वाच्या संदर्भाचे 
थोडे देखील विवेचन का केले नाही ? का केले 
नाही याचे खरे कारण असे की “ त्या रांशि जुळत 
नाहीत ? हे दाखविणे कोणीही आवजून टाळीळ 
इतक्या त्या राशि जुळत्या आहेत व हेच आमच्या 
खाळील प्रामाणिक विधानावरून वाचकांना व प्राध्या- 
पकांनाही दिसून येईल. जसे- अर्जुन म्हणतो- 
कृष्णा तूच सांगतोस की- आत्मवोध (आरोग्य) 
इष्ट असेळ तर अदोषकर्म ( अशेष अपथ्य, 
क्र,१०,११) कराक्षाने निराकरणीय (वजेनीय) 
आहे. आणि पुनः इकडे आता- वरील वर्ज्य अश्ा 
अशेष कर्माच्या ( अशेष अपथ्याच्या ) गटापैकीच 
संग्रामकमे ( विष-अपथ्य ) सेवनीय आहे--असे 
तःच सांगत आहेस, या तुझ्या बद्तोब्याघाताचा 
( आत्मविरोधी विधानांचा ) अर्थ काय ! जे वर्ज्य 
म्हणून निक्षून बजावितोस तेच सेव्य-असे कसे 
म्हणतोस १ 

( २२ ) आता पहा- ( १) आतमगरोध- 
आरोग्य. ( २ .) अशेष कर्म-अशोष अपथ्य 
( ३ ) निराकरणीय-वर्जनीय, ( ४ ) संग्राम-कर्म 


-विष-अपथ्य- या चारही जोड्यांमध्ये उत्कृष्ट . 


मेळ आहे. कारण त्याच जोड्या ज्ञानदेवांना अभि, 
मत आहेत. उलट प्राध्यापकांच्या जोड्याच अत्यंत 
विस्कळत आहेत, कारण त्या ज्ञानदेवापासून फार 
दूर आहेत, 

(२३ ) बिधान ८ वे-- “ पथ्य बंद 


करोनि ?, हे कसे अशी शंका फक्त' गोपाळा. 


श्रमांनाच आलेली आहे, त्यामुळे त्यानी '* अपथ्यु !” 
असा पाठ घेऊन समाधान करून घेतले आहे. 
उत्तरः-प्राध्यापकांनी असले अक्षम्य विधान 

करावयास नको होते, आमच्यासारख्यांना गोपाळा- 
श्रमांची योग्यता ठाभण्यास बरेच जन्म घ्यावे लाग- 
तीळ. अशा अभ्यासकांची एकनिष्ठ, व्यासंगधारा 
कोणीकडे व नाना छंदव्याप्रत सांसारिकांची छिन्न- 
मिन्न व्यासंगवृत्ति कोणीकडे 1! गोपाळाश्रमांना 
अनेक पारायणानंतरच प्रस्तुत स्थळीही दोका आली 
आहे, अशी असंख्य स्थळे त्याना. गोचर झाली. 
म्हणूनच ते. लिहितात-_- | 

ग्रंथ आधीच बहु चांगला | 

परी लिहिणारीं भिन्न केला | 

तो प्रति मेळवूनि शोधिला । 

पाठ घातला पूर्वीचा | | 
- हा अधिकार त्यानी किती श्रमांनी कमाविला 


असेळ. विचार करा. त्यानी अनेक.प्रति मेळविल्या, 
काशीला गेले, तेथे गंगामाईच्या काठी संशोधन 


केले, व पूर्वीचा पाठ घाळून शाद्ध ज्ञानदेवी सिद्ध 
केळी, उपरिनिर्दिष्ट सोज्ज्वळ 'प्रतिशापूर्वक ज्यानी 
कार्य. प्रारंमिलळे त्या महान्‌ संशोधकाच्या प्रतीत 
“ अपथ्यु ” असा “ पूर्वीचा पाठ ? घात- 
लेला आहे. हा जुना पाठ त्यानी आम्हाला दिला 
तर तयाना आम्ही धन्यवाद द्यायचे की त्याना झिड- 
कारायचे ! | 

(२४ ) “ पथ्यु ” या चुकीच्या पाठाने अर्थ 
संगति साघेना म्हणूनच त्यानी जुना पाठ शोधून 


काढला ब तो काळाने आमच्यापर्यंत पोचविला 
“ अपथ्यु 7 हा ज्ञानदेवाभिप्रेत पाठ (क्र ९-१४) 
गोपाळश्रमांच्या कृपेनेच उपलब्ध झालेला आहे. 
ज्याअर्थी तो पाठ (अपथ्यु) 


प्रत्यक्ष शञान- 


ज्ञानेश्वरी ३:या अंध्यायातीळ कांही अर्थाचे सप्रमाण परीक्षण 


देवामिंम्रेत आहे त्याअर्थी तोच मूळ पाठ “ पूर्वीचा ? 
म्हणून गोपाळानी नोंदिला आहे हे उघड पसून 
'देखीळ, “' त्यानी सुचलेला पाठ घेतला आहे ?- 
असे वाकडे विधान प्राध्यापकांनी का करावे १ सुच- 
लेला पाठ घ्यावयाचा तर त्याकरिता काशीला जावे 
लागत नाही ! 

(२५ ) आमच्यासारख्या ज्ञानदेवीच्या उंब- 
रठख्याजवळ उभे राहिलेल्या बाचकांनी गोपाळा श्रमा- 
सारख्या अंतःप्रविष्ट अतृतीय संशोधकाचा असा 
पाणउतारा करणे उचित नाही, काही असले तरी 
तुमच्या 'आमच्यापेक्षां त्यांचे स्थान व ज्ञानेथ्वरीविषयक 
ज्ञान फार फारे उच्च आहे. उदाहरणार्थ, साखरे, 
बंकट. मिडेप्रभ्रति तज श्रेष्ठदेखील सारे सांप्रदायिक 
असतील, बऱ्याच ठिकाणी त्यांचे अर्थ चुकलेही 
असतील, त्यानी चिकित्सा केली नसेल, पाठभेदां- 
कडे दुलक्ष केले असेल, तरीदेखील ज्ञानेश्वरी 
परिसराच्या भिंतीवर त्यांचे अंग किती खरचटले 
असेल, ओव्यांच्या प्रस्तरांवर त्यांचे मस्तक किती 
वेंळा फुटले असेल, गुरुनिर्दिष्ट प्रगल्भ अर्थाच्या 
चिंतनात किती निनिंद्र रात्री खर्ची-पडल्या असतील 
व त्या योगे त्यांच्या अध्ययन -अध्यापन-निरू- 
पणात जे ““ सगुणपणाचे बीकऊ चढले असेल ?- 
त्याच्या सहखांश देखील आमच्या वाटणीला आले 
नसेल- ही गोष्ट अहंमन्यता, अभिनिवेश, बाजूस 


सारून प्रांजळपणे, नम्रतेने मान्य केली तरच ज्ञाने- 


श्वरोवर टिप्पणी करण्याची किंवा आमच्यासारख्यांना 


परीक्षण करण्याची पात्रता येईल अन्यथा कदापि 
येणार नाही. ही उपयुक्त विचारसरणि लक्षात घेतली 
असंता, गोपाळाश्रमांनी “ अपथ्यु,” असा पाठ 
घेऊन आपले समाधान करून घेतले आहे- हा 
प्राथ्यापकांचा शोरा लहान तोंडी मोठा घास होतो- 
याची जाणीव होईल. 

(२६ ) विधान ८ वे- “' शिवाय अपथ्यु 
असा पाठ अन्य कोणत्याही प्रतीत नाही. एकाच 
प्रतीत आहे. ?? 

सडेतोड उत्तर-अन्य प्रतीत नाही कशावरून १ 
प्राथ्यापकांनी कितीसा शोध केला आहे ? त्यानी 
जुन्या इस्तलिख्वित प्रति किती मिळविल्या १ पाउ- 


" एशे शांभर प्रति मिळविल्याशिवाय असली किचकट 


कामे कधीतरी फलडूप होतील काय ! श्रीगोपाळांनी 
मिळविलेल्यापैकी काही प्रतीत “ अपथ्यु ? हा पाठ 
होता म्हणूनच त्यानी तो नोंदला ना ! मग पूर्वीच्या 
काही प्रतीत जर तो पाठ होता तर- अन्य कोणत्याही 
प्रतीत नाही हे.विधान निमूल नव्हे काय '? आज 
उपलब्ध अश्या अन्य प्रतीत तो पाठ नाही- म्हणून 
राजवाडे पाठ शुद्ध कसा ठरतो १ व, गोपाळपाठ 
अशुद्ध कसा ठरतो ? शुद्धायुद्धतेचा आणि अनेक 
प्रतीत किंवा एकाच प्रतीत असणे याचा परस्पर 
संबंध तरी काय आहे ? सच्चिदानंदबांबांनी लिहि- 
लेल्या ज्ञानेश्वरीच्या एकाच प्रतीत- अपथ्यु- हा 
पाठ आहे- हे विधान जितके हास्यास्पद तितकेच- 
गोपाळा श्रमांच्या- एकाच प्रतीत- अपथ्यु हा पाठ 
आहे- हें विधानही हास्यास्पद आहे. 


२. आढंदी येथे श्री, साखरे महाराजांच्या जवळ दीध॑ काळ शानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव- 
पासष्टी-यांचा अभ्यास करून परतलेले दाढीवाळे श्री. केशवराव खरे यांचेपाशी आमचे ज्ञानेश्वरीचे 
अध्ययन, चर्चा, प्रवचनादि चाळू असता आम्हाला जो अनुभव आला त्याचेच हुबेहूब चित्र वर आम्ही 
रेखाटले आहे. इतर ओव्यांचा त्यांचा अर्थ पटण्याजोगाच होता. परंतु विवाद्य ओबी आली की-.आम्ही 
दाखविलेल्या अर्थाचे ममे ओळखून ते लागलीच त्यात आपली नवीन परंतु प्रौढ भर घाळून शाबासकी 
देत, समबळ झाले तर बाद स्थगित होई, असे अनेक गमतीचे प्रसंग येत, काही प्रसंगी त्यांची विवेचने 
उच्चपातळीवरची असल्याने, आम्ही “ अद्याप समजले नाही - अद्याप समजे नाही ?? असे छेडून विषय 
सुबोध झाल्यावर त्याचा आम्हीही नम्रतेने स्वीकार करीत असू . असो, 


अनुक्रमणिका 


अ 


-करखगघरचिघजपजा* 
वहिविव 5 १” 
-चफन१ र्‌ 


2 ॥ ८० 


नवंभारतं 


(२७) तसेच- एकाच प्रतीत आहे- या 
विधानाधारे प्राध्यापकांनी स्वीकारलेला पाठ उचित 
आहे असे मुळीच ठरत नाही. शक्‍य तो उत्तरोक्त 
(क्र. ३२ ) निकषपंचकाला उतरेल, त्यातल्या 
त्यात ४ थ्या व ५ व्या कसोटीला उतरेल तोच पाठ 
ग्राह्म ठरतो. 

(२८ ) एकाच प्रतीत आहे- याचा दोष 
कोणाकडे ! श्रीगोपाळा श्रमांच्या पाठोपाठ आणखी 
पाचशे संशोधेक का निघाळे नाहीत १ संक्ोधक 
निर्माण झाळे असते. तर तो पाठ पाचशे प्रतीत 
उपलब्ध झाला असता. संद्योधकच निर्माण झाले 
नाहीत त्याळा गोपाळाश्रम काय करणार | | त्यानी 
ज्ञानदेवीच्या सेवेचा संशोधन!ःत्मक पुरुषार्थ साधला - 
व॒ प्राध्यापकांसारख्या तरुण अभ्यासकांना मार्ग घाळून 
दिला. त्या मार्गाचा अवलंत्र कोणीच केला नाही- 
करण्याची. इच्छा नाही- करण्याची ताकद नाही- 
त्याला गोपाळाश्रम काय करतील ? 

(२९) अद्याप वेळे गेली नाही. तरुण नवे 
संशोधक तयार होतील तर पुष्कळ काम होण्या. 
सारखें आहे. परंतु- “संशोधनाचें अपथ्य वारोनि? 
घरबसल्या वेळकटीळा टेकून, संकुचित, अप्रगल्म 
कल्पनांचा काथ्याकूट करिताना, अभिनंदनपात्र संशो- 
धकावर शिंतोडे उडविण्याने कोणतेही पाठ शुद्ध 
ठरत नाहीत हे आवजून लक्षात ब्राळगिले पाहिजे. 

( ३० ) गेल्या सातशे वर्षात श्री एकनाथ व 
श्री गोपाळाश्रम हे दोघेच, या प्रस्तुत क्षत्रात, संशो- 
धक निर्माण झाले-हे लांछनास्पद नाही काय १ है 
इतरांचे माहिष औदासीन्य कोण क्षम्य मानील १ 
त्या दोघांनी उऊ्ञ्वल कार्य केले. त्यानंतर संशोधकच 
न निघाल्यामुळे इतर पोथ्या नष्ट झाल्या, त्यांच्या 
नकलळाच झाल्या नाहीत, त्याला श्री एकनाथ किंवा 
गोपाळाश्रम काय करणार || अश्या प्रसंगी एकच प्रत 


मिळाली तरी ती शंभर प्रती बरोबर आहे, हे जाणले 
पाहिजे. 
(३१) आज ' पथ्यु ' व'* अपथ्य? असे 
दोन पाठ उपल्ब्ध आहेत. त्यांची शुद्धाय्युद्धता स्वतंत्र- 
.! 


पणे ठरविण्याची कोणी खटपट केली आहे काय? 
प्रस्तुत प्राव्यापकांनी देखीळ तिकडे अक्षम्य काना- 
डोळाच केला आहे. म्हणूनच आम्ही प्रत्यक्ष ज्ञान- 
देवांना “: वाट पुसठतु 2 , त्या दोन्ही पाठांची 
सविस्तर चर्चा करून ज्ञानदेवांच्या निरूपणप्रवाहा- 
तील पूर्वापरसमन्वय संरक्षिणाऱ्या प्रस्तुतविषयकच 
इतर ओव्यांशी पूर्ण संवादी अश्शा-अपथ्यु या 
पाठाची ग्राह्यता प्रस्थापित केली आहे. प्राध्यापकांनी 
मात्र “ पथ्यु » या प्रामादिक पाठाचे औचित्य व 
थुद्धता अगोदर 'ग्रहीत घरूनच पुढील वाटचाल 
केली आहे. का-तर राजवाडेप्रत ही प्राचीनतम 
पाठावृत्ति आहे म्हणे !! या मुद्यांचे चर्चात्मक विवेचन 
आम्ही नवभारत-आक्टोबर अंकात करणार आहो, 
खरी कसोटी 

( ३२ ) दोन पाठ उपल्न्ध झेले असता शुद्धा- 


झुद्धता ठरविण्याचे काम फारच दुष्कर होऊन बसते. 
अश्या वेळी-- त | 


(२१) ज्ञानेश्वरीचा एकनिष्ठ, दीर्घ, अखंड व्यासंग. 
(२ ) ज्ञानेश्वरांच्या भूमिकेशी त्या वेळेपुरती 
तरी तादात्म्यवृत्ति. व | 
(३ ) अनुभूतिजन्य विवेकाविष्ट तारतम्य. 
(४ ) पूर्वापरसंवादित्वादि साधकसद्भाव, 
2. ) बाधकाभाव, 
1नकषपचक फार उपयुक्त आहे उं 
प चुक्त आहे, अशी बहुतांची 
कसाचा प्रत्यक्ष प्रयोग 
प्राथ्यापकांचा “ पथ्यु वारोनि !? हा पाठ कसाला 
ढावला तर शानेश्वरांच्या तिसऱ्या अध्यायातीलच 
२२६, २२७, २२८ या तीन ओव्या बाधक 
ठरून ५ वा कस भंग पावतो. तसेच, त्याच 
ओव्यामुळे, पूर्वापर विरोध येऊन ४ था कसही 


भग पावतो, व ज्ञानदेवांवर पूर्वापरविंरोध किंवा 
बदतोब्याघाताचाही आरोप येतो. 


पण तेच “' अपथ्यु वारोनि ” हा पांठ घेतला 
तर तो पाठ ज्या अंथी निकषपंचकाला. तंतोतंत 


ररे 


अनुक्रमणिका 


"करखगघनचिघछनतञ, 


घडा ल - |, 


आ त प्न 
>); चेघरज्वसुञा) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
> विकास अडा संस्थे थेटारे 
राज्य मराठा विकास सर्थंद्वार 


संगणकीकृत 


ज्ञानेश्वरी ३5या अध्यायातील काही अर्थांचे सप्रमाण परीक्षण 


उतरतो- त्या अर्थी आठव्या ओवीतही “ अपथ्यु 
हाच ग्राह्य ठरतो व राजवाडे पाठ त्याज्य ठरतो, 
ज्ञानदेवही वदतोव्याघाताच्या दोषातून सुटतात. 
(३४) याप्रमाणे या निकषपंचकाच्या साहा- 
य्याने शुद्धाद्युद्धीच्या निर्णयात सोलभ्य येते. म्हणून 
गोपाळाश्रम, वरील पंचकाचा खरा उपयोग व्हावा 
म्हणून काशीला गेळे ब तेथे संशोधनाचे कार्य 
त्यानी केले; अक्ा प्रकारच्या प्रामाणिक संशो- 
धकाच्या  स्वयंलिखित एकाच ज्ञानदेवीप्रतीत 
“ अपथ्यु. ? हा पाठ उपल्ब्ध झाला आहे त्या 
पाठाने.ज्ञानदेवांना वदतोब्याघाताच्या दोषापासून मुक्त 
केळे आहे, तो जुना पाठ सापडला म्हणूनच, ज्ञाने ० 
३-२२६, २२७, २२८ या ओव्यातील संवादी 


मर्माधारे त्या पाठाची ग्राह्मता आम्हाला प्रस्थापित 
करिता आली, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच तो पाठ 
( श्री. मंगळूरकरांना क्षुद्र वाटला तरी ) आदरणीय 
आहे, व तो आम्हाला अधिक आदरणीय वाटतो, 
(३५ ) सांप्रतच्या हजारो प्रतीत “ पथ्यु ” हा 
पाठ आहे म्हणून तो ग्राह्य ठरत नाही. कारण तो 
कसाला उतरत नाही. परंतु 'गोपाळाश्रमांचा पाठ 


, एकच असला तरी तो कसाला (क्र. ३३.) उतर- 


लेला आहे. म्हणूनच- 

एकश्चंद्रस्तमो हन्ति. 

नच तारागणो5पि च | 
हा अर्थान्तरन्यास संवादकांच्या डोळ्यात चांगले 
अंजन घालील. र 


"०४ २८% २0% १९0५ २८6$ २८0५२८७ २३८0५ २८% ३८% ३८0$>;८0$ २५८0०५२ 
् पप य | क 
२11&1,1'..॥ ७(()& २ ७/01१४६5 1.11), 

[ ४४४८७7८७॥/४८ 9868 ] र 
११. पार (प ारागार& (07 7०8" (१0. .1'च 

05 ३४पाप') 80 (> उर & २१७ & (9. र 
प७५1॥) 07007 
296, 887812 318९४, 


8811 381] 3ण1त02., 401 1००7. 
000 : 8686176 8871] ० 1118, ए'००॥ 800108४ 


-व्चट1.01$ ७ 


टि 
5व्चताचा"७*चता - 0४. 5च्याचिा्चि 
२ ॥१८)॥ (४७८)) 1: 
| ॥|७ ॥५४३॥1.॥७., 801६ & ॥४७[१॥॥1.॥1, 18., त 
ठे 296, 39291४98 81९९, 3व्ाष्टा 3811 उपाव, 
0) : ३९७९१७९ 39017 ० ते, "० 13010089. 1, क 


र 1८7८७7०११८ 4714742170) डी 

258889. ५ ऐ181पक$एपे ” 8०90. क 

८५८२४८५८२८ ५८२५६२ ५८२५८१९५८२ ५८२५८२५५६२ ९५८२९ ५८२5९५८२ 
ररे 


स्टडय व््डि पा 
'इडरःड४ऊएअ 


सदी गध चियमुना, 


| 


हिंदी साहित्यातील संतमताचे आद्य प्रवतैक--संत नामदेव 


( प्रा. राजनारायण मौर्य, पुणे विद्यापीठ यांच्या मूळ लेखाचा श्री. एम्‌. वी. शहा, 


पुणे विद्यापीठ यांनी केलेला अनुबाद ). 


हिंदी साहित्याच्या बहुतेक सर्व इतिहासलेखकांनी 
आणि विद्वानांनी “* संत कत्रीर ? हेच संत-मताचे 
आदि प्रवर्तक होत, असे मान्य केळे आहे. पण त्याच- 
बरोबर “ संत नामदेव ? हे ह्याच संतमताच्या परंपरेत 
“ कब्रीरा * पूर्वी होऊन गेले, हेसुद्धा ते मान्य करतात. 
डॉ. इयामसुंदरदासांनी लिहिले आहे की, “ "कबीर?, 
निरुणमक्तिमार्गाचे प्रवतंक आहेत, परंतु भक्‍त नाम- 
देव हे त्यांच्याही अगोदर होऊन गेले, ” ' नाम- 
देवा'चा नामोळे “ कत्रीराःने शुक, उद्धव, शंकरादि 
ज्ञानी लोकांबरोबर केला आहे, 
“ जागे सुक उद्धव अक्रूर, हणवंत जागे ले लंगूर । 
संकर जागे चरनसेव, कलि जागे नामा जेदेव || 
म्हणजे “ रामाची भक्ति केल्याने शुकदेव, उद्धव, 
अक्रूर, हनुमान ह्यांचादेखीळ उद्धार झाला, शांकरसुद्धा 
रामचरणाची सेवा केल्याने तरळे, आणि या 
कलियुगात तर नामदेव व जयदेव यांचा सुद्धा उद्धार 
झाला,” 
अक्रूर, हनुमान आणि जयदेवाची गणना शान्यां- 
मध्ये कशी झाली हे सांगणे कठीण आहे. “ नामदेव 
जातीने दिंपी होते. दक्षिणेत सातारा जिल्ह्यातील 
“ नरसीबमनी ” गावी त्यांचा जन्म झाला होता. 
पंढरपुरच्या विठोबाचे ते अनन्य भक्त होते, प्रथमतः 
सगुणोपासक असूनही त्यांचा कळ निर्गृणभक्तीकडे 
जाऊ लागला, ”-[ “ कबीर ग्रंथावठी'ची भूमिका ], 
डॉ, बडथ्वालांचे म्हणगे आहे, “ निरुण संत- 
मताला परिपूर्णता कत्ीरामुळे प्रास झाली असली तरी 
त्याची जडणघडण आधीपासूनच होऊ लागली 
होती, -[ * हिंदी काव्यमे निजुण संप्रदाय ? ग, 
तरीही त्यांच्या मते, “ निरुंणपंथ प्रारंभ करण्याचे 
श्रेय ' कबीरा'लाच देणे योग्य होईल, 7-- 
1. हिंदी काब्यमे निरुंण संप्रदाय ? रे 


ऱ्ऱ 


आचार्य रामचंद्र शक्ांनी आपल्या “ हिंदी साहि- 
त्यका इतिहास? या ग्रंथामध्ये म्हटले आहे की, 
€ निरुणमार्गांचे निर्दिष्ट प्रवर्तक * कत्रीरदास'च होते. ? 
इसऱ्या जागी ते म्हणतात, “ नामदेवाच्या साहित्या- 
वरून हे सांगता येईल की निररुणपंथाचा मार्ग काढणारे 
नाथपंथाचे योगी आणि भक्त, नामंदेवच होते. ” 
7[. ' हिंदी साहित्यका इतिहास  ]. 
वरील उदाहरणांवरून संत * कन्नीराःला संतमताचे 
प्रवतक म्हणून मान्यता मिळत असली तरीदेर्खाढ 
त्याबाबत अनेक शंका घेता येतात. ह्या सगळ्या 
विद्वानांनी कगीराला . संतमताचा प्रवतैक म्हणून 
मान्यता दिली असली तरी नामंदेवापासून त्या परंपरेचा 
प्रारंम झाला आहे, हे सुद्धा ते स्वीकारतात. तरी- 
देखील संतमताचे प्रवतक म्हणून मात्र त्याना मानीत 
नाहीत !! आचार्य विनयमोहन शर्मांनी हा सारा 
पकार बघून आपल्या ग्रंथांत प्रतिपादन केळे की, “ कत्री- 
राला निश्‍चितपणे नामदेवामुळेच प्रेरणा मिळाली 
असेल, कारण नामदेव कत्रीराआधी होऊन गेले. असे 
असून देखी हिंदीचे मख्यात समीक्षक मात्र नाम- 
देवांना निगुंण मताचे प्रवतैक मानीत नाहीत १ ” 
7. हिन्दीको मराठी संतोकी देन ] 
नामदेबाचा काल 
येथे काही प्रश्न आपोआपच निर्माण होतात- 
(१) नामदेव कनीराआधी झाले होते काय १ अस- 
तीळ तर किती आधी ? (२) हिंदीत ज्यानी कविता 
रचल्या ते नामदेव कोणते १ महाराष्ट्रातील प्रख्यात 
विठ्ठलभक्त नामदेव की अन्य कोणी (३ ) नामदेवाचे 

साहित्य विश्वसनीय आहे काय १ 

आता आपण क्रमशः वरील प्रश्नाचा विचार करू 
नामदेवाचा जन्मकाळ शके ११९२ 
( इसवी सन १२७० ) प्रसिद्धच . आहे; 


म अक |]. 
वयो 
"करखखगघरचिघजचज, 
-रढडटणतथदधन 


हिंदी. साहियातील संतमताचे आद्य प्रवतक- संत नामदेव 


“ अधिक व्यण्यव गणित अकरा शते | 
उगवता आदित्य तेजोराशी | 

शुक्ळ एकादशी कार्तिकी रविवार | 

प्रमव संवत जश्यालिवाहन रके ॥ ” 
-[_ नामदेव गाथा ? ] 
महाराष्ट्रातील विद्वानात ह्या काळाविषयी मतभेद 
नाहीत. काही विद्वानानी हिंदी कवितेत वार्णिळेल्या घट- 
नांच्या आधारे हा काळ थोडा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. श्री. मोहनसिंह दीवाना ह्यानी आपल्या 
* भवन शिरोमणी नामदेवांचे नवे चरित्र व नवी पदे? 
ह्या पुस्तकात नामदेवांचा काळ, सन १३९० ते १४५० 
च्या दरम्यान गृहीत धरला आहे. आधार म्हणून त्यानी 
नामदेवाकरवी मृत गायीला जिवंत करण्याची घटना 
ज्या पदात आहे ते. पद उदाहरणादाखल दिले आहेः 
[ गुरुग्रंथसाहेच ( नामदेवांची हिंदीपदे - ४७ ) -येथ 
मला एका गोष्टींचा आवजूंत उछेख करावासा वाटतो. 
डॉ० मोहनसिंहांनी ' गुरुग्रेंथ साहेबा? च्या ज्या पदाचा 
आधार घेतळा आहे ते पदच नामदेवाचे नसावे असे 
मला वाटते, काशी नागरी' प्रचारिणी समेत मळा एंक 
संताची हस्तलिखित पस्चियपत्रिका मिळाली, त्यात 
नामदेवांची परिचयपत्रिकाही आहे. ह्या पत्रिकेचा लिपि- 
काल सं, १७४० असून तिचे लेखक कृष्णानंद हरिदास 
हे आहेत. नामदेवांच्या परिचयपत्रिकेत (जी दोहे व 
चोपाओनं लिहिली गेली आहे ) मृत गाय जिवंत कर- 
ण्याची घटना वार्णिलेले पद व त्या पदाची शाब्दावली, 
गुरुग्रंथसाहेबाच्या त्या पदाच्या शब्दाबलीशी अत्यंत 
जुळणारी आहे. भाषा व वण्येविषयाच्या दृष्टीनेही हे 
पद संदेहास्पद आहे. ] त्यांनी- ज्याने नामदेवांना मृत 
गायीस जिवंत करण्याची आज्ञा केळी होती. त्या 
फिरोजशहा बहमनीलाच सुलतान मानले आहे. हा 


सुलतान दक्षिणत होता आणि त्याचा काळ सन १२९७ ' 


ते १४२२ इसवी मधीळ आहे. दुसऱया फिरोज सुलतान 
फिरोजद्याह खिलजीच्या काळाशी (सन १२८२ इ० 
ते १२९६ इ० पर्यंत ) नामदेवाच्या काळाचे साम्य 
नाही आणि फिरोजळाह तुघलकी ( राज्यकाळ सन 
१३५१ ते १३८८ पावेतो ) स्थानाचे साम्य नाही, 
कारण हा फिरोजशाह कधीही दक्षिणत आला नव्हता व 
नामदेव कधीही दिछीला गेले नव्हते, ह्याच आधारा- 


वर श्री० मोहनसिंह दीवानांनी नामदेवांचा क्राळ पुढे 


न, भा, 


अनुक्रमणिका 


ढकललेला आहे, मोहनसिहांनी आणखी एक मुद्दा 
उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे संत नामदेव हे रामा- 
नंदाचे शिष्य होत. ते रामानंदांचा जन्म सन १४२० ते 
१४३० च्या दरम्यान आणि कत्रीराचा सन १४५० ते 
१४६० च्या दरम्यान मानतात. 


२-7 


डॉ. मोहनसिंहाच्या दोन्ही मुद्यात काहीच तथ्य 
नाही. नामदेव रामानंदाचे शिष्य असल्याचा उलेख 
कोठेही सांपडत नाही, महाराष्ट्रात व हिंदी साहि- 
त्यातही रामानंद संत ज्ञानेश्वरांच्या वडिलांचे गुरु 
असल्याचेच प्रसिद्ध आहे. पण श्री. भाव्यांच्या मते 
मात्र ज्ञानेश्वरांच्या वडिलांचे गुरु श्रीपादस्वामी होते. 

[ महाराष्ट्र सारस्वत '-प्र. १२३ ] 


रामानंदाचा काल अजून निश्चित ठरलेला नाही. 
पण एवढे मात्र निश्चितपणे म्हणता येइल को ते. संत 
नामदेवांचे गुरु कधीच नव्हते. नामदेवाचे गुरू विसोबा 
खेचर होत. ते नाथपरंपरेतील एक सिद्ध योगी होते. 


नमोदेव आणि कबीर 
कबीराच्या कवितेत नामदेवांचे नाव आले आहे- 
“ गुरुपरसादी जेंदेव नामा प्रगटिके प्रेम इन्हे के जाना ।? 
[ कब्रीर ग्रंथावली- ए. २३२] 
-म्हणजे “' गुरुकृपेने जयदेव नामदेवांनी भगवट्भक्ति- 
विष्रयक प्रेम आपल्या ह्दयात स्थापित केळे. ? पण 
नामदेवांच्या साहित्यात कत्रीराचे नाव कोठेही आलेले 
नाही. त्यावरून नामदेव हे कबीरापूर्वी झाले होते हे 
निर्विवादपणे सिद्ध होते. एक गोष्ट आणस्तरी लक्षात 
घेण्यासारखी आहे की नामदेव व कब्रीरानंतरच्या 
संतांनी मोठ्या श्रद्धेने दोघांचेही नामस्मरण केले 
आहे. प्रायः नामदेवांचे नाव कब्रीराआधी सांपडते, 
डदाहरणाथ- 
“ नामा कत्रीर सु कोन थे कुन राका बाका । 
भगति संमात्री सब धरनि तजि कुल काना का |” 
[ रज्जत्र- संत सुधासार - प ५२ ] 
म्हणजे, “ नामदेव, कत्रीर, राका, बाका वगेरे कोण 
होते १ ( सगळेच खालच्या जातीतीळ ) तरीपण कुल- 
मर्यादा सोडून सगळ्यांनी भक्ति केळी, ” ( सगळ्यांच्या 
हृदयात भक्ति, जातिभेदाचा विचार न करता निमाण 
झाली.) 


२५ 


ह. जी 
2. फा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


“ हृहि रस राते नामदेव पीपा अरु रेदास | 
- पीबत कत्रीर नाथक्या अजहूँ प्रेम पियाय ॥ ? 
--[ रज्जव-' श्रवंगी -हस्त, लि, प्र. पुणे विद्यापीठ ] 
म्हणजे, “ ह्या प्रेमगंगेत नामदेव, पीपा, रेदास आणि 
: कबीर आकंठ बुडून गेले; तरीपण त्यांची भक्तिप्रेमाची 
तहान अजून शिछूकच आहे. 
** नामदेव कत्रीर जुलाहो जन रेदास तिरे । 
दादू वेगि बार नहिं लागो, हारेसो संत्र सरे ॥| ” 
ह [ दावू -  संतसुधासार ? - पृ, ४४१ ] 
म्हणजे, ,“ नामदेव, कत्रीर, रेदास वगेरे खालच्या 
जातीतील. संतदेखीलळ परमेश्वरभक्तीने तरून जातात; 
आणि तेहि वेळ न लागता, असे दाटू म्हणतात. ” 
“९ जेहिं घर नाम कत्रीरा, पहुंचे करे तनमन धीरा | 
' अतिही सूछिम होय, जाओ मिले ब्रह्मकूं साई || ” 
' --[ तुलसीदास-' संतवाणी संग्रह ? , 
का” ह० लि० प्रत पुणे विद्यापीठ ] 
म्हणजे “ ज्या घरी-स्वर्गात-नामदेव व कत्रीर सुद्धा 
अत्यंत चैर्याने जाऊन पोहोचळे ब ज्यांचे अस्तित्व 
असून नंसून सारखेच आहे असे हे संत सुद्धा ब्रह्म- 
लोकी:विळीन झाले. ” 
' :६ नामदेव कबीर तिलोचन , सघना » सेन तेरे । 
कह रविदास सूनौरे संतो हरिजीव ते समे सेरे ॥ 
-[ रेदास-“' संतसुधासार पृ० ४९० ] 
म्हणजे. “ रविदास सांगतात की नामदेव, कब्रीर, 
तिलोचन, सघना, सेन वगेरे संत हरिभक्तिमुळेच 
भवसागर पार झाले, हरिभक्ताला जगात अगम्य काही 
नाही, १ 
»»“ आदि अंतली आईके राम नाम समाया ॥'? 
-. घुंदरदास-' संत सुधासार! पृ० १८३] 
- __ म्हणजे, “ आदिपासून अंतापर्यंत सर्वत्र रामनामच 
व्याप्त आहे, ” 


पण. ह्याचे तात्पय असे नव्हे की* कबीराचे नाव 
नामदेवायूर्वी कुठे आढेळेच नाही, छंद स्चनेत जो 
शब्द जेथे. चपखल बसला तो तेथे तसाच ठेवळा गेला 
असण्याचीही शकयता आहे. तर्राही नावांचा क्रम 
पाहून असे वाटते की वरील पद्यरचना करणारे कवी, 
संतांच्या नावाच्या क्रमाविषयी निश्चितपणे जागरूक 
होते, संत कत्रीराचा जन्मकाळ जरी अजूनही विवाद्‌- 


रहित नसला तरी ब्रहुमत सन १३९८ इ. च्या पक्षात 
आहे. कत्ीराचा मृत्युकाल सन १५७५ इ. आहे. 
नामदेवांचा जन्म सन १२७० इ. सनात व मृत्यु सन 
१२७५० इ. आहे. अशाप्रकारे नामदेवांचा जन्म कत्रीरा- 
पूर्वी १२८. वर्षे झाला होता हे सिद्ध होते. इतकेच 
नव्हे तर नामदेवांचा मृत्युकाळ व कब्रीराचा जन्मकाल 
ह्यात ४८ वर्षांचे अंतर आहे. एवंच नामदेवांचा 
काल कब्रीराच्या कालाहून एक शतक आधीचा ठरतो. 
येथे पुनः एक प्रश्नचिन्ह उभे राहते. नामदेव हे संत 
ज्ञानेश्वरांच्या समकालीन होते की नव्हते ? 
ज्ञानेश्वर आणि नामदेव 
सुदेवाने ज्ञानेश्वरांच्या जन्मतिथिविषयी अधिक 
मतभेद नाहीत. डॉ. रानडे, पांगारकर, डॉ. तुळपुळे 
वगेरेंच्या मतानुसार तयांची जन्मतिथि इ, स. १२७५ 
आहे. व दांडेकरांच्या मतानुसार इ, सन १२७१९ 
आहे. ज्ञानेश्वरांचा साहित्य स्चनाकाल जवळजवळ 
निर्विवाद आहे, कारण स्वतः शानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीत 
स्चनाकाल दिला आहे -- 
“ शके बाराशे बारोत्तरे । ते टीका केली ज्ञानेश्वेरं । 
सच्दनेद बाबा आदरे | लेखकूं जाला ॥ 
शानेश्वरांचा समाधिकाळ शके १ २१८ (सन १२- 
९६ ) आहे, ते फक्त २२ वर्षेच जगले हेही सर्वश्रुतच 
आहे, ज्ञानेश्वर व नामदेव यांची उत्तरेतील तीर्थयात्रा 
केवळ . परग्पेरेनेच प्रसिद्ध नसून नामदेवांच्या अनेक 
मराठी अभंगात त्याचा उले सापडतो, ज्ञानेश्वरांनी 
समाधि घेतली तेव्हा नामदेव विद्यमान होते. त्यांनी 
सानेश्वरांच्या वियोगाचे मोठे हृदयद्रावक चित्र आपल्या 
अभंगातून रेखाटले आहे. ह्याखेरीज स्वतः ज्ञानेश्वरांचे 
नामदेवाविषयीचे कथन महत्त्वाचे असून तो एक सबळ 
डेराबा आहे, शानेश्वरांनी लिहिळे आहे ी 
“ भक्त भागवत बहुसाल ऐकले । 
बहु होऊनि गेले, होती पुढे । 
परि नामयाचे बोलणे नव्हे हे. कवित्व । 
हा रस अद्भूत निरूपम || 7 
डॉ. तुळपुळे- “पाच संत कवि *- नामदेव ] 
विष्णुदासनाभा 


आतां दुसरा प्रश्न असा की हिंदी कविता करणारे 
नामदेव हे श्ञानेश्वरकाळीन की दुसर कोणी ! श्री, परुराम 


२$ 


अनुक्रमणिका 


त जत 


-कखगघरचिछजचज' 


मराठीचा विकास 


राज्य मराठी 


हिंदी साहित्यातील संतमताचे आद्य भ्रवर्तैक- संत नामदेव 


चतुरवेदींनी ।' उत्तरमारतकी संतपरंपरा ह्या ग्रेथात 
अनेक नामदेवांचा उलेख केला आहे. आश्चये हे की, 
त्यातळे ४ महाराष्ट्रीय संत होते, नामदेवांच्या मराठी 
अभंगातून व हिंदी पदातूनही “ विष्णुदास नाभा? हे 
नांव सतत आढळते, ही पदे ज्ञानेश्वरकाळीन नामदेबांची 
की विष्णुदास नाभ्याची ही एक समस्वाच आहे. 
विष्णुदास नाभा आणि 'संत नामदेव ह्या दोन मिन्न 
व्यक्ति होत्या हे निश्चित. कारण विष्णुदास नाभ्याचा 
काल इसवीसन १५८० ते १६३६ हा आहे. व त्याचा 
जो प्रामाणिक ग्रंथ ' झुकाख्यान ? त्याच्या शेवटच्या 
ओवीत सदर ग्रंथाचा स्वप्नकालही दिलेला आहे. 

“€ ऐसे शुकदेव चरित्र । अगाध आणि विचित्र । 
विष्णुदास नाभा विनवीत । भक्ता प्रति ॥ 
मन्मथनाम संवत्सरे पोष्यमासी । 

,सोमवार अमावस्येच्या दिवशी । 
पूर्णता आली ग्रेंथाशी । 
श्रौते सावकाशी परिसीजे ॥| ” 

मुंबई विश्वविद्यालयात डॉ. श्रीमती सरोजिनी शेंडे 
यांच्याकडून पी. एच डी. करिता प्रस्तुत करण्यात 
आल़िल्या प्रबंधात “ विष्णुदास नाभा ? संत्रंधी सगळ्या 
गोष्टी विस्तृत आढळतात. त्यानी '* कमलाकर संताचे 
आख्याना ” चा एक अभंग प्रस्तुत केला आहे. त्यात 
“ विष्णुदास नाभा ? ने आपल्या पूववर्ती संतांच्या नाम- 
स्मरणात नामदेवांच नांवही लिहिलेले आहे. तो अभंग 
असा - 
“कोणी हि एके अवसरी | सकल संत मिलोनी अवधारी | 

कीतंन करिता गजरी । पंढरपुरा चालिळे ॥ 

ज्ञानदेव सोपानदेव । चांगा मुक्ताबाई नामदेव । 

कबीर रोहिदास भक्तंराव । ब्रह्मानेदे चालिले || 

- ह्यावरून नामदेव व विष्णुदासनाभा हे दोन वेंग- 

वेंगळे संत होते हे सिद्ध होते. 

नामदेवांनी आपल्या अभंगात ' विष्णुदासनाभा 'ची 

मुद्रा लावली असण्याचा संभव आहे. पण दोघां- 
चीही भाषारौळी आणि वर्ण्येविषय मिन्न आहेत. 
विष्णुंदासनाभाचा ग्रंथस्चनाकाल सन १५८०ते १६३३ 
इसबीसना दरम्यानचा आहे. तो ज्ञानेथरकालीन नाम- 
देवांच्या कालानंतर २५० वर्षानी येतो. शिवाय दोघां- 
च्याही साहित्यातील भाषेचे अंतर सुस्पष्ट आहे. ह्या- 


२७ 


शिवाय विष्णुदास नामाच्या साहित्यात आचारधर्मावर 
अधिक जोर दिलेला आढळतो. काही कूटसमस्यात्मक 
पदेही त्याने रचली आहेत. उलट संत नामदेव एका- 
न्तिक विठ्ठलभक्त व भावुक होते. त्यांच्या साहित्यात 
अनुभूतीची सत्यता व मार्मिकता आढळते 

नामदेव नामक एक महानुभावपंथी संतही झाले 
आहेत, त्याना ज्ञानेश्वरकालीन नामदेवांच्या समकालीन 
मानता येईल, हेही स्वतःला विष्णुदास नाभा म्हणवत. 
महाभारतावर ओवीबद्ध काव्यस्चना . ह्यानी 'केली 
आहे. अन्य लिखाण ह्यांच्या नावावर उपलब्ध 'नाही; 
अन्यत्र कुठे असल्याचा उछ्ेघही सापडत: नाही; 
श्री, पांगारकरांच्या मतानुसार ( मराठी वाड्ययाचा: 
इतिहास. प्रथम खंड-प्र, ५५४) ह्या महानुभावी 
विष्णुदास नाभ्याचा संत नामंदेवाशी कसलाही संत्रेध 
नाही. नामदेवांच्या नावावर प्रचलित हिंदी पदे त्याची 


- होऊ शकत नाहीत 


महानुभाव पंथाचा प्रसिद्ध ग्रेथ म्हणजे ' लीळा 
चरित्र? ह्या ग्रंथाच्या. ' विठळ्वीरु कथन? प्रकरणात 
णए्‌का देव? नामक प्रविद्ध महानुभवी.. व्यक्‍तीचा 
उल्ले आला आहे, ह्या ग्रेथानुसार ते जातीने. कोळी.. 
असून महानुभाव पंथात दीक्षित झाले होते, : त्यांचा, 
काळ मात्र निरिचित नाही. काही लोकांनी, त्यांचीही . 
श्ञानेश्वरकालीन संत नामदेवाबरोवर सांगड घातली; पण 
वारकरी संप्रदायाशी त्यांचा कुठलाही संबंध नव्हता 
व त्याचे कुठलेही साहित्य उपल्ब्ध नाही. ह्याशिवाय 
मारवाडातही नामंदेव नामक कोणी एक ' संत. होऊंनः 
गेल्याचे सांगतात, पण त्याची व त्याच्या साहित्या- 
विषयीची कुठलीही माहेती उपलब्ध नाही. 
महाराष्ट्रीय नामदेव व | 

गुरु ग्रंथसाहेबातीळ नामदेव 

सगळ्यात अधिक मतभेद आहेत ते महाराष्ट्रीय . 
संत नामदेव व हिंदी भां्रेत ज्यांची पदे आहेत ते 
पंजाबी ( गुरुग्रेथसाहेब ) नामदेव, ह्यांच्या वेगवेगळे 
असण्याविषयी. ह्याबाबतची अनुमाने अशी अ 

(अ ) जे नामदेव पंढरपूरच्या िठोबास क्षणभर 

1 सोडावयाला तयार होत नसत, ते पंढरपूर सोडून 
जवळ जवळ २० वेपपर्यंत दूर देशी राहिले, हें आंश्रथ- 
कारक असून त्यावर विश्वास बसत नांही, 


0. : 


स्वाद 


नवभारत 


(ब) ज्या नामदेवांनी ज्ञानेश्वर महाराजांवरोबर केलेल्या 
यात्रेची अत्यंत विस्तृत व वित्ताकषक वर्णने आपल्या 
अ्भगातून-' तीर्थावळी “तून केलेली आहेत त्यांनी 
अितक्या दीधकालीन यात्रेच वर्णन हिंदी मराठी 
पदांमध्ये कुठेही करू नये, हे अशक्य वाटते. 


(क ) महाराष्ट्रीय संत नामदेवांच्यां पंजावयात्रेचा 
अथब्रा पैजात्रातील निवासाचा उछेख महाराष्ट्राच्या 
इतिहासातही नाही व पंजाबच्या इतिहासातही नाही. 

< वरील अनुमानांवरून आपणाला सहज असे वाटते 
की, महाराष्ट्रीय संत नामदेवांचे पंजाबात जाणे, धोमान 
नावाच्या गावात बऱ्याच काळपर्यंत राहाणे, व हिंदीत 
पद्रचना करणे हे अंतःसाक्ष व वहिःसाक्षरहित आहे. 


ह्याविषयी असाही एक अंदाज केला जातो कौ 
युरूग्रेथसाहेवातील. पद्रचयिता नामदेवांचा, महा- 
राष्ट्रीय ज्ञानेश्वरकाठीन संत नामदेवाशी कसलाही संबंध 
नसावा. पंजञात्रयात्रेच्या वेळी त्यांचा एखादा शिष्य 
त्यांच्याबरोबर असेळ व नंतर आपल्या गुरूंचे नाव 
धारण करून त्याने पद्रचना केळी असेळ, एक दुसरेही 
अनुमान काही टीकाकारांनी केळे आहे.. त्यांच्यामते 
नामदेवांच्या कोणीतरो श्षिष्याने किंवा अन्य संतानी, 
महाराष्ट्रीय संत नामदेवांच्या. मराठी अभंगांचा हिंदी 
अनुवाद करण्याचा प्रयत्न केला असावा. कारण बऱ्याच 

हिंदी*्मराठी पदांमध्ये भावसाम्य आढळते. 
-[ हिंदीको मराठी संतोंकी देन ], 


शंकानिरसन 

वरील सवे मुद्यांवर आता आपण क्रमशः विचार 
करू, संत नामदेव हे श्ञानेश्वरांवरोबर उत्तरभारताच्या 
यात्रेला गेळे होते ही गोष्ट तर निर्विबादच आहे. ज्या 
वेळला “ विटेंवरीउमा ? विठ्ठळाविषयीची त्यांची भक्ति 
अनन्यसाधारण होती, त्याच वेळेला, त्यांनी हा प्रवास 
केला होता. विठ्ठलाशिवाय त्यांना क्षणमात्र चैन पडत 
नसे. त्याच्या दर्शनाकरिता ते तळमळत असत, व्याकुळ 
होत असत, जर अश्या परिस्थितीत पंढरपूर सोडून 
त्यांनी उत्तर भारताचा प्रवास केला होता तर, उतार- 
वयात ( ज्यां वेळी त्यांची अनुभूति ब ज्ञान परिपक्क 
झाळे होते ) पंजाबाची यात्रा करणे सहज शक्‍य आहे. 
त्यात अशक्य असे काहीही नाही, ' तीर्थावलीःचे 


२८ 


अनुक्रमणिका 


बिस्तृत वणन करणार्‍या नामदेवांनी पंजाबय़रात्रेचा 
उठछेबसुद्धा कुठे केळेळा नाही, ही गोष्ट सत्य असली 
तरी “ तीर्थावळी तचे अभंग नामदेवरचितच आहेत हे 
अजून सिद्ध झालेले नाहीं. डो० तुळपुळ्य़ांच्या मता- 
नुसार नामदेव 'गाथेतल्या २५-२६ शे अभंगांपैकी 
५-६ शे अभंगच नामदेवांचे असून, बाकीचे प्रक्षिप्त 
आहेत. दुसरे असे की संत नामदेवांनी पंजाबयात्रा 
आयुष्याच्या उत्तरकाळी (वयाच्या ५० व्या वर्षानंतर) 
केळी, त्यावेळीं त्यांच्याजवळ ब्रह्मानुभूति ब सांसारिक 
वराग्य ह्या व्यतिरिक्त लोकांना सांगण्यासारखे दुसरे 
काहीही उरले नव्हते. 


संतांनी स्वत:संत्रथी नेहमीच कमी सांगितलेळे आहे 
हेही सत्य आहे ब म्हणूनच इतिहासात नामदेवांची 
चर्चा न येणे आश्च्रेकार नाही. राजेमहाराजे व 
छढाया- मारामार्‍्यांच्या वर्णनाखेरीज अन्य गोष्टी 
पूर्वीच्या अितिहासात कमीच आढळतात. किती संतांची 
माहिती इतिहासात नाही हे एक देवच जाणे ! म्हणून 
नामदेवांच्या यंजावयात्रेचे वर्णन इतिहासात नसणे हा 
व यात्राच केळी नसल्याचा पुराव्रा होऊ शकत 
नाही. 


महाराष्ट्रीय संत नामदेवांच्या कोणा शिष्याने हिन्दी- 
पदांची रचना केल्याचा जो मुद्दा वर चाचिला गेला 
आहे तो हिन्दी-मराठी पदात साम्य असल्याच्या 
झुराव्यावर्न आपोआपच खोडला जातो. जर हिन्दी 
पदांची रचना त्यांच्या कोणा शिष्याने केळी असती तर 
मराठी अमंगांतील झब्दसाम्य, भावसाम्य व महाराष्ट्रात 
तत्कालीन प्रचेलित यादवकालीन मराठीचे काही विशिष्ट 
प्रयोग आढळले नसते. ज्या हिंदी पदांचे मराठी पदांश्ी 


साम्य आहे त्यांची संख्या ९-१० च आहे. जर हिंदी- 


पदाचा मराठीतून अनुबाद केठेला असता तर हिंदीच्या 
कडा पदांची छाया मराठी अभंगातून कुठे ना कुठे 
तरी सापडली असती; पण तसेही नाही 


_ युस्ग्रंथसाहेबातील हिंदी पदे ही महाराष्ट्रीय 
सत नामदेवांचीच होत, ते आपल्या वार्धक्यकाली 
पजाबात गेले होते व. तेथेच जवळजवळ २० वर्ष 
राहिले. वास्तविक सत्य हे आहे की, त्यांच्या प्रिय 
मित्रांच्या-जञानेश्वरांच्या- समाधिनंतर त्याची वृत्ति पंढर-. 
प्रच्या बाबतीत उदासीन झाली होती. व ते पंजाबात 


2. “जा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


हिंदी साहित्यातील संतमताचे आद्य प्रवर्तक- संत नामदेव 


निघन गेले. तेथे गरुदासपूर जिल्ह्यातील धुमान 
नावाच्या गावात भजन-कीतंनात उवंरित आयुष्यं 
त्यानी घालविले. त्यांच्या समाधिस्थानाविष्रयीही 
निरनिराळी मते आढळतात. पंजाबच्या इतिहासानुसार 
त्यानी धुमान मध्येच समाधि घेतली असावी. 
नामदेवांच्या ' परिषाभागवत ' नावाच्या शिष्याच्या 
एका अर्भंगात इसवीसन १३"५०त पंढरपुरातच नाम- 
वांनी समाधि घेतल्याचे वर्णन आहे -- 
“ आप्राढ ठुक्क एकादशी । नामा विनवी विठ्ठलासी । 
आज्ञा व्हावी हो मजसी | समाधि विश्रान्ति लागी ||"? 
आजही धुमानमध्ये बाबा नामदेवाचा गुरुद्वारा 
असून त्याच्या अनुयायांची संख्या अपरिमित आहे. 
महाराष्ट्रीय संत नामदेव व गुरुग्रंथाचे नामदेव 
एकच होत ह्याविषयी खालील गोष्टी विचार करण्या- 
जोग्या आहेत-- 


एक - नामदेवाचे जन्मस्थान व वंद्य ह्याबद्दल 
दोन्ही ठिकाणी पंजाबात ब महाराष्ट्रात अनेक गोष्टी 
सारख्याच आढळतात. नामदेवांच्या जीवनासंत्रंधी 
ज्या कथा-कहाण्या व चमत्कार महाराष्ट्रात प्रसिद्ध 
आहेत, अथवा त्यांच्या ' अभंगातून लिहिलेले व वार्णि 
लेळे आढळतात. तद्याच कथा कहाण्या व चमत्कार 
पंजबातही प्रसिद्ध आहेत. अनेक हिंदी पदांमधन 
त्यांची वणने आढळतात. मृत गायीला जिवंत करणे 
विठ्ठलाला दूध पाजणे, मंदिराचे प्रवेशद्वार फिरविणे, 
आदि घटनांचा उलछेख दोन्ही- हिन्दी-मराठी भाषे- 
तल्या साहित्यात आढळतो, पंजाबी परंपरेनुसार गुरु- 
ग्रेथसाहेबाचे नामदेव वेगळे नसून महाराष्ट्रीय संत 
नामदेवच आहेत. 
-[' महाराष्ट्र शब्दकोश चौथा विभाग, पृ० १४२१] 

दोन - हिन्दीपदामध्ये व मराठी अभंगामध्ये 
८ विठ्ठल ? शब्दाबरोबर्च केशव, माधव, राम, गोविंद, 
हरि इत्यादि शब्दांचा समान रूपाने उपयोग केल्याचा 
आढळ दिसून येतो. हिन्दीच्या इतर कवींनी विठ्ठल? 
शब्दाचा प्रयोग अन्यत्र कुठेही केलेला नाही. * विठ्ठल? 
हे महाराष्ट्राचेच दैवत आहे व संत नामदेव त्याच 
विठ्ठलाचे अनन्य उपासक होते. म्हणून ' विठ्ठल? 
शब्दाचा वापर त्यानी अधिक केला आहे. ह्याखेरीज 
हिंदी-मराठी पदांचा वर्ण्यविषय एक नसताना सुद्धा 


त्यात इंश्रराची सर्वव्यापकता, नाम व गुरुमहिमा 
बाह्याडम्बराची व्यर्थता, प्रल्हाद, “रव, अजामीळ 
आदींच्या कथा व इतर सामान्य गोष्टींचा संदर्भ 
जवळजवळ एकच आहे. 

पंजाबी व महाराष्ट्रीय संत नामदेव एकच अस- 
ल्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे मराठीच्या काही 
विशिष्ट शब्दांच्या प्रयोग होय. प्रत्यय वगेरेंना जरी 
आपण जुन्या हिंदीची रूपे मानली तरी काही विशिष्ट 
मराठी शब्दांना प्राचीन काळी काही विशिष्ट अंथ 
प्रात होता किंवा आजही त्यांचा तसाच अर्थ घेतला 
जातो, त्या शब्दांना हिंदीचे दाब्द मानणे योग्य होणार 
नाही. गुरुग्रंथसाहेबातील काही ओळी पहा - 
“चाप पुनि जाचे डाँगिया द्वारे चित्रगुपुत लेखिया । 

भर्मराय पोली प्रतिहार ऐसो रांजा श्री गोपाल | ? 
म्हणज “ पाप आणि पुण्य ज्यांचे द्वारपाल आहेत, 
दरवाज्याजवळ बसलेला चित्रगुप्त ज्याचा लेखकु आहे 
व धर्मराज ज्याचा प्रतिहारी आहे असा राजा म्हणजे 
श्री गोपाल होय. ” हि 

£ डॉंगिया ?' शब्द मराठीचा असून तो एका 
विशिष्ट अर्थाने प्रयुक्त होतो. पंढरपूरच्या विठ्ठल 
मंदिराच्या दरवाजावर दोन्ही बाजूंना जे जयविजय- 
रूपी द्वारपाल उभे आहेत त्यांना “ डॉंगिया ? म्हण- 
तात. त्याच पदातील एक ओळ अशी- 
“ जाचे घरा दिंग दसा सराईंचा वैकुंठसी चित्रसारी ||” 
-म्हणजे, “ ज्याच्या घरात ददादिशा सांमावल्या 
आहित व वैकुंठाप्रमाणे ज्याची चित्रशाळा आहे तो-', 
मराठीच्या “ सरणे ? ह्या क्रियेपासून “ सराईंचा * हा 
शब्द झाला असून त्याचा अर्थ संमाप्त होणे, संपणे, 
असा आहे. 
-[.' महाराष्ट्र शब्दकोश, ७ वा विभाग, ए० ३०४२] 

आणखी एक विददिष्ट बाब्दप्रयोग पहा-- 

आणिले केर्सरे सुकडिसमसरि » 
बालगोविंदही बोलि चो ” 

म्हणजे, “ बाळ्गोविंदाला ' चंदन लावावे म्हणून 
(तों) “ सुकाडि ? भरून चेंदून घेऊन आला. ” 
* सुकडि ” राब्द मराठीच्या * सुगड चा अपभ्रंश 
आहे व त्याचा अर्थ ' मातीचे लहान भांडे र? असा 
होतो. त्याप्रकारे बोलणे, ओळख, दीवला, सम्जरर-सम्मर | 
इत्यादि शब्दही सापडतात, 


२९ 


अनुक्रमणिका 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


नेबेभोरत 


मराठीच्या ह्या विशिष्ट शब्दांचे प्रयोग गुरग्रंथ 
साहेआाचे नामेदेव व ज्ञानेश्वरकालीन नामदेव एकच 
असल्याचे सिद्ध करतात. 
“ नामदेवाचे साहित्य? 

प च टी) र 

विश्वसनीय आहे काय ? 

* तिसरा प्रश्न, अधिक. महत्त्वाचा आहे. नामदेवांचे 
साहित्य प्रामाणिक आहे. का ? ते परवर्ती काळातील 
डुसऱ्या' एखाद्या .संताचे .अस्ण्याचाही संभव आहे. 


नामंदेवानंतर .१०० वर्षांनी झालेल्या कत्रीराच्या 


साहित्याचा व योग्य पाठनिर्णयाचा छडा लावण्याचा 
प्रयत्न प्रथमतः डॉं. : पारतनाथ तिवारी ( प्रयाग ) 
करीत आहेत, :मग नामदेवांच्या प्राप्य साहित्याच्या 
खरेखोटेपणाचा निर्णय घेणे एक कठीण काम होऊन 
बसले 'असेल ह्यात शका : नाही, 

“खरे म्हणजे संत नामदेवांच्या साहित्याञाबत 
अजूनही हिंदी साहित्यात अज्ञानच आहे. गुरुग्रेथ- 
साहेबातली .६१ पदेच काय ती संत नामदेवांनी हिंदी- 
तून रचली आहेत, असां अनेकांचा दृढ समज आहे. 
आचार्य *विनयंमोहनदॉर्मांनी “ हिंदी को मराठी 
संतोंकी देन ” ह्या आपल्या वुहदूकाय ग्रंथात आणखी 
११. पदे दिली आहेत. ही पदे गुरुग्नंथसाहेबातील 
पदांपेक्षा मिन्न आहेत. थाहरिवाय संत नामदेवांच्या 
गाथेत १०३ हिंदुस्थानी पदे आहेत, त्यातली काही 
ुंरुप्रंथंसाहेचातळी ' आहेत, त्यात काही इतर, पण 
नामदेवांचे हिंदी साहित्य. मर्यादित नसून ते विपुळ 
आहि. विभिन्न प्रकाशिंत व' हस्तलिखित पत्रिकांमधून 
नामदेवांची एकूग ३०० पदे मळा सांपडली आहेत. 
हस्तलिखिताच्या प्रति काशी नागरीप्रचारिणी सभा, 
वाराणसी, सेंट्रल पोब्लिक 'लायबरी, पतियाळा, बावा 
नामदेवांचा गुरुद्वारा, घुंभाने, पंढरपूर, पुणे विद्यापीठ, 
इत्यादि ठिकाणांहून उपलंभ्ध झाल्या आहेत. काही 
हस्तंलिखिते जयपुरांत॑ सुद्धा आहेत. पण मला अजून 
ती पहावयास मिळाली नाहीत, रज्जबच्या “सर्वंगींत ही 
नामदेवांची पन्नाताच्या वर पदे संग्रहित आहेत. 
इतरही अनेक संतोंच्या 'साहित्यात नामदेवाची पदे 
आढेळतातं. महाराष्ट्र , ' उत्तर भारत, पंजाब आणि 
रांजस्थानात अजूनही नामदेवांची असंख्य पदे मिळ 
शकर्ताल अश्शी माझी खात्री आहे, र 


३० 


हे सव साहित्य प्रमाणभूत आहे की नाही हे पड- 
ताळून पहायला हवे, गुरुग्रंथसाहेबाचे संकलन सन 
१६०४ इसवीसनात झाले, नामदेवांच्या साहित्या- 
बद्दळ माहिती देणारा सर्वांत प्राचीन ग्रंथ हाच होय, 
असे आजपर्यंत मानळे जात होते. पण सन १ इ्५्ट 
इसवी मधीळ एक हस्तलिखित मला पहायला मिळाले. 
त्यात नामदेवांची १२८ पदे आहेत. आतापर्यंत 
उपल्ब्ध झालेल्या साहित्यातळे हे सर्वांत जुने हस्त- 
लिखित होय, त्याशिवाय १८ व १९ साव्या ऱतका- 
तल्या अनेक हस्तलिखित प्रतीही सांपडल्या आहेत. 

पाठाच्या दृष्टीने पाहिले तर गुरुग्रंथसाहेबाचा पाठ 
हा सर्वात भ्र्ट आहे. त्यातली काही पदे तर अजून 
अनुपलब्ध आहेत. ज्याप्रमाणे इतर संतांच्या नावावर 
अनेक प्रकारचे लिखाण प्रसिद्ध झालेले आढळते, त्या- 
प्रमाणे नामदेवांच्या नावावरही प्रसिद्ध झाळे असण्याचा 
संभव आहे, नव्हे सत्य आहे., तरी पाठचिकित्सा 
शात्राच्या आधाराने जवळ जवळ १५० पदे नाम- 
देवांचीच ग्हणून निश्चितपणे निवडून काढता येतात. 
५० पदे इतर कुणाची तरी आहेत, ५० अ्थवट मराठी 
व हिंदी किंवा पूणपणे भ्रष्ट झालेल्या मराठीत साप- 
डतात आणि उरलेली ५० संदिग्ध आहेत, त्यातली 
काही गोरखनाथाच्या किंवा कीराच्या नावावरही 
प्रसिद्ध आहेत. उदा ०- १ 

“ देवा बेन बाजे, गगनगाजे, सत्‌ अनाहत बोळे 
हे पद कबीरग्रंथावलीतल्या पद क्र, १९६ (प. १५४) 
शी तंतोतंत जुळेते आहे. कथीराच्या पाठांचे शास्त्रीय 
संशोधन करणारे डॉ. पारसनाथ तिवारी- ( प्रा. प्रयाग 
विश्वविद्यालय ) नी हे पद कबीराचे मानण्यास 
नकार दिला आहे. युरुग्रंथसाहेबातळे १९ घे पद 
“ तीन घंद वेळू आठे >, * गोरखवानी ? च्या पद 


के, ४२शी तंतोतंत जुळते. अशा रीतीने ज्यांच्याविषयी 


कुठलाही अंतिम निर्णय घेता थेत नाही अ्यी किती 
तरी पदे आहेत. 

निरनिराळ्या ठिकाणाहून प्राप्त झालेल्या ह्या ह्स्त- 
लिखित प्रति, नामदेवांची हिंदी पदांची परंपरा व नांमे- 
देवा नंतर झालेल्या कबीनी केलेळी नामदेव प्रशास्ति, 
आवरून नामदेवांनी थोड्या थोडक्या हिंदी कविता 


केल्या नसून शेकडोंच्या संख्येने केल्या होत्या हे निश्चित- 
पणे सिद्ध होते, 


०: 


चक्फड ठरत 


हिंदी साहित्यातील संतमताचे आद्य प्रवर्तक- संत नामदेव 


आचार्य विनयमोहन शमानी एक प्रश्न उभा केला 
आहे. तो असा की, “ जर नामदेव कमीरापूर्वी 
होऊन गेले व उत्तर भारतात अनेक वर्षे त्यांनी निगुण 
भक्तीचा प्रसार- प्रचार केला होता तर मग त्यांना त्या 
संप्रदायाचा प्रवतेक मानण्यात इतर. विद्वानांना संकोच 
का वाटावा १ ” 
--[_ “ हिन्दीकी मराठी सन्तोकी देन ” पृष्ठ १२७ ] 

श्री. परशुराम चतुर्वेदीनी केलेल्या सवे आरोप 


प्रत्यारोपांना उत्तर देत असताना त्यांनी ह्याही प्रश्नाचे " 


उत्तर खतःच दिले आहे. 

शेवटी निष्कर्ष काढताना आचार्यांनी लिहिले आहे 
की “ कत्नीरा प्रमाण नामदेवांचे सा हित्य प्रचुर प्रमाणात 
उपलब्ध नसले तरी जे प्राप्त आहे त्यात उत्तर भारता- 
तील संतपरंपरेचा पूर्वाभास सापडतो, नंतर झालेल्या 
संतांवर निश्चितपणे त्याचा प्रमाव पडलेला आहे व त्या 
संतांनीही तो खुल्या दिलाने मान्य केळेला आहे. अशा 
परिस्थितीत निस्सकोचपणे त्याना उत्तर भारतातीळ 
निरुण भक्ति संप्रदायाचा प्रवतैक मानण्यास कसलाच 
प्रत्यवाय नसावा. ” 

--[_ ' हिन्दीको मराठी सन्तोंकी देन, ए.१२९ ] 

वरील प्रश्नावर व त्याच्या उत्तरावर गंभीर विचार- 
विमशे करणे, आवड्यक आहें. श्री, परशुराम चतुर्वेदींनी 
उत्तर भारतातल्या संतमताची वैशिष्ट्ये सांगताना 
प्रत्यक्षानुभवाने सत्यान्वेषण, सट्गुरुमहिमा प्रतिपादन, 
नामस्मरणाचे महत्त्व, बाह्याडवराची व्यर्थता, सहजा- 
वस्थेची प्राति इत्यादि वैशिष्ट्यांचा उलेख केला 
आहे. ही सगळी वैशिष्ट्ये नामदेवांच्या साहित्यात 
प्रचुर प्रमाणात दिसतात, भक्त जेव्हा आपल्या आरा- 
घ्याची आराधना करतो, तेव्हा त्या आराधनेत अनन्य- 
तेचा, एकनिष्ठतेंचा भावच मुख्य असतो. संत नाम- 
देव म्हणतात, 

“ राम जुहारी न ओर जुहारो । 

जीवन आई जनम कत हारी ॥ 
आन देव सों दीन भाषी । 
राम रसायन रसना चाषों ॥ ” 

म्हणजे “ रामाशिवाय मी दुसर्‍या कुठल्याही देवाला 
नमस्कार करणार नाही, माझे जीवन नष्ट झाले तरी 
चालळ पण मी स्वाभिमान सोडणार नाही. दुसऱ्या 


३१ 


देवाची करुणा भाकणार नाही. कारण रामनामख्पी 
अमृताचे मी प्राशन केळे आहे, ” कारण त्यांची अश्शी 
खात्री आहे की-- 
“ थावर जंगम कीट पतंगा, . 
सति राम सबहिन के संगा । ” 
म्हणजे, स्थावर, जंगम कीटकादींमध्ये असलेले सत्य 
म्हणजे रामच होय ?”' आणि ह्याच कारणास्तृव -- 
“ जा कारन त्रिसुभवन फिरि आए | . 
सो निधान घरि बेठे पांए || 
नामदेव कहे कह आइ एन जाइए । 


7०. 9७०. 


अपने रामधरि घेठे गाइए ।। 2 
म्हणजे, “ ज्याच्याकरिता सारे त्रिभुवन धुंडाळले.तो 
परमनिधान घरातच वास्तव्य करून आहे म्हणून इत- 
रत्न कुठेही न जांता घरी असूनच रामनामाचा जप 
करावा-?” खरेच, त्यांच्या ह्ृदयी सवे काही सामाव- 
लेळे आहे 


€ हिरिदे माला हिरंदे गोपाला |. .__.. 
हिरदे सृष्टिको दीनदयाला ॥ 
हिरंदे दीपक घटि उजिंयालां | .* ' 
फूटि विचार ट्रूटि गंयोनांला ।॥। 
म्हणजे “ माझ्या हृदयातच सृष्टीचा पालनंकर्ता गोपाल 
बसलेला. आहे. ह्ृदयातच त्याच्या भक्तीचा दीपक 
तेवत असून त्यामुळे हा घट ( दोरीर ) प्रंकारामानं 
आहे. त्याच्यामुळेच अज्ञानरूपी दरवाजे तुटूंन पडले 
व ज्ञानाचा प्रकारा सगळ्या 'ठिकांणी पसंरला' आहे. ” 
सत्याचे स्वरूप किती मार्मिकपणे त्यांनी': वर्णिळे आहे 
ते पाहा-- 
“ जामे सकल जीवकी उतपति | . 

सकल जीवमे आपजी ॥ 

मायामोह करि जगत्‌ भुलाया । 

घटि घटि व्यापक बापजी || 

सो वैकुंठ कहो धों केसा । 

प्यंड पडे जह जाइए ॥ 

थहु परतीती मोहिं नहिं आवे । 

जीवति सुकति न पाइए |॥ 
म्हणजे, “ सार्‍या जगतात व्याप्त असलेल्या, ज्याच्या- 
पासून सगळ्या जगाची उरत्पत्ति झाली. आहे. 
अश्या परमेश्वराला मायामोहात . गुरफटलेले. जग 


नब्रभारत 


विसरून गेळे आहे. मेल्यावर्च ज्या वैकुंठाला जाता 
येते अश्या जागी जीव धारण करणारा जाऊ शकत 
नाही ह्यावर माझा विश्वासच बसत नार्ह र आपल्या 
ह्याच सत्यान्वेषणाच्या आधारावर ते निर्भयपणे सांग- 
तात की, ' 


“ रामभगति बिन गति न तिरनकी, 
कोटि उपाव जो करही रे नर! ” 
म्हणजे, “ अन्य असंख्य उपाय केले तरी हे मानवा, 
रामभाक्तिशिवाय तरणोपाय नाही. ” सत्यान्वेषण ब 
ज्ञानप्रासतिशिवाय गुरु व गुरुक्ृपेची प्राप्ति दाक्यच 
नाही. नामंदेवांनां तर “ गुरूचा शब्द म्हणजे वैकुंठाप्रत 
जाण्याची शिडीच होय ' आपल्या मनाला इद्ारा 
देत, त्यांनी दुःखाचे कारणही स्पष्ट केळे आहे-- 
“« अनेकब्रार पसू हवे अवतऱ्यौ 
ल॑ख चौरासी भरमत फिऱ्यो । 
पायो नहीं कहीं विल्याम सत गुरु 
सरन कह्यो नहिं गम ॥ 


म्हणजे, “ सदूगुरूच्या चरणापाशी बसून कर्धाही राम- 
नामाचा उच्चार केला नाही म्हणून हे मानवा, तू 
अनेकदा पंश्ू म्हणून जन्मलास, ८४ लक्ष योनींच्या 
फेऱ्यात सापडलास व कुठेही तुला शांति लाभू शकली 
नाही. " गुरुक्रपाशिबाय काहीही प्रास होणार नाही 
हे निंश्रित-- 
“ प्रणवत नामदेव गुरु परसादे, 
पाबा तिनहिं लुकाया | ” 
म्हणजे “ गुरुकृपेनेच ज्यांना काही प्रास झाले आहे 
ते त्यांनी स्वतःजवळच ठेवले, ” गुरूंनी नामदेवांना 
सवे काही दिळे आहे व म्हणूनच ते इतरत्र जाऊ 
इच्छित नाहीत. 
“ तीरथ जाऊं न जल मैं पँसो, 

जीव जंत न सताळँगा । 

अठ सठि तीरथ गुरु ल्ष्राए, 

घटि ही भीतर न्हाऊँगा ॥ 


“म्हणजे “ महा तीर्थाटन, नदीस्नान वगेरे करण्याची 
आवडयकता नाही. प्राण्यांना सुद्धा मी त्रास देणार 
नाही. कारण ६८ तीर्थे गुरूच्या कृपेने माज्या शरीरातच 
वास्तव्य करून आहेत, ” हरिनामाचा महिमा अपार 


२२ दाळ 


अनुक्रमणिका 


आहे, सगळ्या विश्वाचे तार म्हणजे हरिनाम, नामदेव 
म्हणतात -- 
“ ह्रेनाव सकल भुवन ततसार | 
हरिनाव नामदेव उतरेपार | 
सार तुम्हारा नाम हे, झुठछा सव संसार । 
मनसावाचा क्रमना केवळ नाम अधार । ” 
“म्हणजे, “ सगळ्या जगाचे सार म्हणजे हरिनाम. 
हरिनामामुळेच नामदेव तरे, हे परमेश्वरा, तुमचे नाव 
हेच केवळ सत्य असून बाकी सध असत्य आहे. 
तन, मन अर्पण करून घेतळेे देवाचे नाव हाच कलि- 
युगातला सर्वात मोठा आधार आहे. ” हरिनामामुळे 
जगतात असाधारण करम झाली आहेत -- 
“ हरि नांवे निज कवला दासी, 
हरि नांवे संकर अविनासी । 
ह्रि नांवे ध्र्व निहचलळ करिया, 
हरि नांवे प्रहिळाद उधरिया ।| ” 
"म्हणजे “ हरिनामामुळेच लक्ष्मी आमची दासी 
झाली आहे, हरिनामामुळेच शंकर अमर झाले, व 
ध्स्वाला अढळ स्थान प्राप्त झाळे आहे, हरिनामाच्या 
प्रतापानेच प्रल्हादाचा उद्धार झाला, ” ह्रिनामाची 
छुलना जगातल्या कुठल्याही वस्तूशी होऊ शकत 
नाही -- 
* सव बसुधा दान दे आवे, 
काटि कोटि जग करे र॒ करावे ।॥] 
सकल तारथ करे असनान, 
नहीं नहीं रे हरिनांव समान | 
कासी ले करवत मेरे, 
बहुरे जाओ हिवाले गर । 
तुला तोलि जे देऊ दान, 
नहीं नहीं रे हारे नांव समान 1” 
" म्हणजे, “ सगळ्या पृथ्वीचे दान दिले, हजारो यज्ञ 
केळ व करून घेतले, यच्चयावत्‌ तीथीत स्नाने केली 
तरी ते सव रामनामापुढे कमी दर्जाचेचे आहे. 
स्वतःची सुवर्णतुला करून ते सोने दान दिले, हिमा- 
छ्यावर तपश्चर्या करून शरीराची समासति केली, किंवा 
काहीत मरण आले, तरी हरिनामाशिवाय सगळे ' व्यश 
आहे. ” नामाची ही महत्ता पाहून नामंदेव म्हणतात- 
“ राम नाम भेरे पूजी घना, 
जा पूजी मेरो लाग्यो मना । 


गत 


"करखखगघरचिघनचज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


हिंदी साहित्यातील संतमताचे आद्य प्रवर्तक- संत नामदेव 


राम सो धन ताको कहों अत्रथोरी, 
अठासिधि नवनिधि करत निहोरो । ” 
आणि म्हणूनच नामदेवांनी आपले सारे लक्ष ' नामा '- 
वर केन्द्रित केले होते -- 
“ असा मन राम नामे वेघिला, 
जैसे कनक तुला चित राबविला । ” 
म्हणजे “ सोनाराचे लक्ष सोने मोजताना त्यावर जसे 
एकाग्र होते तसे माज्ष मन रामनामावर केन्द्रित झाले 
आहे. त्यांनी तर प्रतिज्ञाच केली होती की, 
“: जो हरिदास सञ्नि थं नीचे, 
तउ वहेंगे केवल रामा । ” 
म्हणजे, “ समाजाच्या नजरेत हरिभक्त ( रामभक्त ) 
नीच असला तरी मी रामाचेच नामस्मरण करीन, ? 
कारण त्यांना माहित होते -- 
“: जुब्र लगि रामनामे हित न भयो, 
तो लगि मेरी मेरी करता जन्म गयो । 
म्हणजे, “ जोपयत रामनामाचे प्रेम उत्पन्न होत नाही 
तोपर्यंत मायामोहात गुंतून सारा जन्म नष्ट होत 
राहिला ” बाह्य कर्मकांडांनी कसलाही लाभ होत 


नाही. त्यांच्या पाठीमागे लागणे म्हणजे सारे आयुष्य 
नष्ट करणे होय -- 


“ लागी.पंक पंक ले धावे, 
निरमल न होवें जनम विगोवे । 
भीतरी मेला बाहरि चोषा, 
पाणीं पिंड पषालिनि घोषा ।॥ 
नामदेव कहे सुरही पर हरिए 
भेड पूँंळ कैसे भवजल परिए ॥ ” 
म्हणजे, “ सारा जन्म घालविला तरी अंगाला लाग- 
लेला चिखल निघणार नाही; कारण हे कमैकांडी. लोक 
चिखलानेच तो चिखल काढू इच्छितात. अंतरंग 
काळेकुट्ट असळे व वाहेस्चे आवरण स्वच्छ असले 
तरी उपबोग काय ? नामदेव म्हणतात, अक्या प्रकारचे 
कमैकांडाचा आधार घेणारे लोक गाईला सोडून 
बकरीच्या शेपटीच्या आधारे भवसागर तरून जाऊ 


इच्छितात ? खरं म्हणजे -- 
८८ घाखंड भगति राम नहिं रीझे । 
बाहरि औंधा लोग पती जै । ” 
म्हणजे, “ पाखंडी भक्तीने बहिरे आंधळे लोक प्रसन्न 
होतील पण राम प्रसन्न होणार नाहीत, ” भक्तीचे ढोंग 


न,भा५ 


अनुक्रमणिका 


करणाऱ्यांची नामदेवांना कींव येते, ते उपहासाने 
म्हणतात-- 
“ मगति भला बाबरा काढला । 
विन परतीते पूजे सिळा । 
न्हावे धोवें केरे असनान ! 
हिरंदे आंखिन माथे कान । 
गलि पहिरे तुलसीकी माला । 
अंतरंगति कोइला सा काला ॥ ” 
म्हणजे “वा ! ह्या लोकांनी किती सुंदर भक्तिमार्ग 
शोधला आहे पहा ! भक्ति शिवायच दगंडाची पूजा 
करतात, स्नानसंध्यादि करतात, तुळसीच्या माळा 
घालतात, नाक डोळे वगेरे स्वच्छ राखतात पण त्यांचे 
हृद्य मात्र कोळश्ासारखे काळे असते ” बळी देणे 
व मूर्तिपूजा ह्यांचे खंडन तर नामदेवांनी वारंवार केले 
आहे- 
£ पाहन अग्रे देव काटिला । 
बाको प्राण नाही वाकी पूज स्चीला । 
निरजीव आगे सरजीव मारे । 
देखत जणम आपणा हॉरे ॥ ” 


-म्हणजे, ““ ज्या दगडात प्राण नाही त्याची पूजा 
करणे, त्याला बळी चढविणे इत्यादि प्रकारांनी हे 
अज्ञानी लोक स्वतःच आयुष्य बघता बघता नष्ट करून 
टाकतात ” परमेश्वरावर पूर्ण विश्वास नसला तर तीर्था- 
टन, व्रतवैकल्ये ब्यथ॑ होत - 
“ तीरथ वरति जगत की आसा । 
फोकट कीजे बिन बिसवासा । 
एकादशी जगतकी करनी । 
पायामहळ सन तजी निसरनी ।॥। ” 
म्हणजे, “€ परमेश्वर प्राप्त झाल्यानंतर तीर्थाटन, न्रत- 
वेकल्ये वगेरे त्याच्याकडे जाण्याचे मार्ग ( पायऱ्या ) 
व्यथे होत. ” लोकांच्या ढोंगीपणावर नामदेवांना 
अतिदाय क्रोध येत असे- 
:: मनथिर होई वारे न होई, 
ऐसा चिहन कॅरे संसार । 
भीतरी मेला धृतिंग फिरे 
क्या उतेरे भवपार ॥ 
र्द्राप् सिषा जपमाला मंडे, 
ताको मरमन जाने कोई । 


. ३३ 


संगणकीकृत 


नवभारत 


आप न देख और दिखावे, 
कपट मुकति क्यो होई ॥ 
म्हणजे, ' स्वतःचे मन स्थिर नसताना सुद्धा जगाला 
ते ( मन ) स्थिर आहे असे भासविणे, अंतमन मलीन 
असताना, स्ट्राक्ष, जपमाला, वगरे घेऊन, जटाजुट 
वाढवून त्याचा खरा अर्थ (मर्म ) न जाणता स्वतः 
परमेश्वरशक्तीचा अनुभव न घेता, लोकांना देव दाखवि- 
ण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कपटी माणसाला मुक्ति कशी 
मिळेल १ ” सहजावस्थेचे किती सुंदर चित्रण नामदेवांनी 
केळ आहे ! ! 
“ जहा तहा मिल्यो सोई । 
ताथे कहे सुने कोओ । 
अमेदें अभेद मिल्यो । 
भेदे मिल्यो भेटू । 
सहज सोओ सहजे मिल्यौ । 
घेखे मिल्यो घेसू । ” 
दुष सोई दुषे मिल्यो । 
सुघै सुष समाना । 
ज्ञान सोई ज्ञाने मिल्यो । 
ध्याने मिल्यो ध्याना । 
देखी कही तो निपट झठा। 
सुनी कहो तो झठारे । 
नामदेवकहे जे अगम भणे । 
तो पुळ्या अणपूळ्या रे। ” 
म्हणजे, “ ज्याच्याविषयी सर्वजण बोलत असतात तो 
देव सगळ्या ठिकाणी आहे. अभेदातच अभेद, भेदा- 
तच भेद, सहजावस्थेत सहजावस्था, खलात खेळ, 
हुःखातच दुःख, सुखात सुख, ज्ञानात ज्ञान आणि 
ध्यानातच ब्यान आहे. मी त्याला ( भगवंताला ) 
पाहिळे आहे किंबा त्याला कळे आहे असे म्ह्टले 
तर खोटे बोलल्यासारखे होईल, तो जर अगम्य आहे 
तर, त्याच्याविषयी विचारणे न विचारणे सारखेच, ” 
अह्याप्रकारे सूक्ष्मपणे निरीक्षण केल्यास नाम- 
देवांच्या साहित्यात उत्तरभारताच्या संतमताची सगळी 
वेदिष्टये प्रकर्षाने चमकताना आढळतील, याशिवाय 
त्यांची कत्नीरादि प्रमाणे कूटपदे, हठयोगादींशी संबंधीत 
पदेही मिळतात, 
आचाय रामचंद्र शयुझ्ञानी निर्गुण संतांच्या साहि- 
त्यातील काही सर्वसाधारण बैरिष्ट्यांमध्ये खालील 


३४ 


अनुक्रमणिका 


गोष्टींचा समावेद्य केला होता, भारतीय अद्वैतवाद, 
योग्यांचे नाडीचक्र, सुफीसंतांचे प्रेमतत्त्व, अहिंसावाद, 
एकेश्वरााद, माया, जीव, अनहतनाद, सात्विकजीवन, 
बहुदेबोपासना, अवतारवाद, मृ्तिपूजेचे खंडन, नमाज, 
रोजा, इत्यादींची असारता. ँ 
“7 [. ' हिंदीसाहित्यका इतिहास ? पृ० ७० ] 
नामदेवांच्या साहित्यात ह्या साऱ्या गोष्टी उपलब्ध 
होतात. थोडक्यात काही उदाहरणे येथे दिळी आहेत- 
“तू अगाध वैकुंठनाथा । 
तरे चरणों मेरा माथा ।॥। 
श्रव भूत नाना पेषों । 
जत्र जाऊ नत्र तूंद्ी देषों । 
नामदेव भणे मेरे येही पूजा । 
आतमराम अबर नहिं दूजा | 
भै जनजीव ब्रह्म तूं माधव । 
बिन देखे दुख पाइए || 
राखि समीप कहे जन नामा | 
संगि मिला गुन गाइए | 
हौं तेरी सबल माया । 
आगे इनि अनेक भरमाया | 
मायाके अंतरि ब्रह्म न दीस । 
ब्रह्म के अंतरि माया न दौसे | 
मास दिवस लगि रोजा साधे | 
कलमा बांग पुकारे । 
मनम कांती जीव संहोरे | 
नाव अल्हका सारे | 
इल्रा पिंगुलळा सुपुमनि नारी | 
पोना मंझि समाउंगा | 
चेन्द सूर दोउसम करि राखी | 
ब्रह्म जोलि मिलि जाउंगा ) 
गगन मंडलपर रहुनि हमारी | 
सहज सुनि गृहमला | 
अंतर घुनि मे मन बिल्मीऊ | 
कोअि जोगिया गनि ल्हैजा । 
अनेक सिंगार करे बहु कामिनि । 
पीवके मन नहिं भांवे भगिनि । 
पतित्रता पतिहीकू जाने । 
नामदेव कहे हरिताकी माने ॥| 
म्हणने, “ हे परमेश्वरा, तू अगांध, अनादि अनंत 


"कखगघरचिघजचन, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


हिंदी साहित्यातील संतमताचे आथ प्रवर्तक- संत नामदेव 


आहेस. मी तुझ्या चरणी मस्तक ठेवतो. जेथे जेथे 
मी जातो तेथ तेथे तू आहेस. सगळ्या जीवात तू 
आहेस. नामदेव म्हणतात की राम हा माझ्या आत्म्या- 
तच आहे, व त्याचीच मी पूजा करणार, अन्य कोणाची 
करणार नाही. हे माधवा ! मी सेवक (जीव) व तू 
स्वामी (ब्रह्म) आहेस. तुझ्या दर्शोनादिवाय मला 
चेन पडत नाही. म्हणून हे देवा, मला तुझ्या चरणा- 
शीच राह दे व तुज्ञे गुणगान करू दे. हे विठ्ठला, 
माया अत्यंत प्रळ असुन आतापर्यंत तिने अनेकांना 
भुलविले आहे. मायेच्या मोहात ब्रह्म दिसू शकत नाही. 
पण ब्रह्मप्रात्ति झाल्यानंतर मायेचे अस्तित्वच नष्ट होते. 
महिनाभर उपवास करून, उगाच अहाच्या नावाने 
ओरडून, निष्पाप जीवांची हत्या करूनही हे लोक 
, परमेश्वराचे नाव घेतात. ( हे लोक ढोंगी होत, ) इडा, 
पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड्यांच्या द्वार मी गरून्यात 
विलीन होईन. गगनमंडलात मी वास्तव्य करतो, 
सहजशून्य हेच माझे घर, अनुहत नादात मो मझ 
आहे, एखादा खरा योगीच ह्या स्थितिप्रत जाऊ शकतो. 
पतित्रता स्रीच पतीला आवडते. अनेक प्रकारे दुंगार 
करणारी स्त्री पतित्रता नसली तर पतीला आवडत 
नाहो. ” 
याचप्रमाणे अनेक कूटपंदेही आहेत. उदा०- 
“ जाणां न जाणों बेद पुराना, 

छांडो पाना पोथी । 

बिना मेघा मुकता हलि बरिषे, 

अवे अवे निरतरमोती । 

जिने बजाया बाजा बाजे, 

नांदे अम्बर गाजे । 

बिन मेरे होत झनकारा, 

न दीसे बजावन हारा । 

बिन पावक जोति ही दीस, 

सुनिरमै सूता जागे ॥ ” 


.._ म्हणजे, * मी वेदपुराणादि जाणत नाही, पोथी 
पजा वगेरे मळा माहित नाही. येथे मेघादिवायच 
निरंतर माणिकमोती श्रवत असतात. बाजांवल्या- 
शिवायच वाद्ये वाजतात व त्यांच्या नादान सार 
आकादा दुमदुमून भरून जाते. भरीचे सादपडसाद 
बातावरणातच घुमतात पण त्यांचा वाजविणारा दिसत 


नाही. येथे अय्निज्िवाय प्रकाश सववत्र पसरतो व मी 
शून्यात झोपळेला सुद्धा जागा असतो. ” 

वरील सव उदाहरणांवरून निर्गुण संतांच्या साहित्यात 
प्राप्त होणारी सारी वैशिष्टथ्रे नामदेवांच्या साहित्यात 
मिळतात हे मान्य करावयास प्रत्यवाय नसावा. स्थला- 
भाबी ह्या निबंधात थोडीच उदाहरणे देता आली 
आहेत 

अनेक मरधन्य विद्वानांच्या मतानुसार भक्तीची लाट 
दक्षिणभारतातून उत्तर भारतात आली आहे. आचाय 
रामचंद्र शुक्कांनी ह्या मताचे समथंनही केळे आहे 
[ “ भक्ति आंदोलनाची जी लाट दक्षिणेकडून आली 
तिन उत्तरभारताच्या परिस्थितिनुकूल हिंडु व मुतलमान 
दोघांकरिता एक सामान्य भक्तिमार्गाची स्थापना करून 
तशी भावना निर्माण केली. ” ( हि. सा. का, इति. 
पृ. ६४) ] पण ह्या लाटेला उत्तरभारतात कोणी 
आणली १ 


११ व्या शतकात राघवानेदांनी दक्षिण भारता. 
तीळ अलवार भक्तिपंथाचा प्रचार उत्तर भारतात 
केळा. परतु त्यांच्या भक्तीचे स्वरूप निरुण भकक्‍तिपेक्षा 
वेगळे होते. निरुण 'मकक्‍्तिपंथाचे प्रवतंक रामानंद 
मानले जातात, पण त्यांच्या आधीच नामदेवांनी निर्गुण 
भक्तीचा प्रचार पंजाबात करायला प्रारंभ केला होता. 
नामदेव महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायाचे भक्त होते 
व वारकरी संप्रदायात सगुण भक्ति प्रचलित होती. 
परंतु नाथपंथी विसोबा खेचर कडून दीक्षा घेतल्या- 
नंतर नामदेवांची प्रवृत्ति नियुंण भक्तीकडे वळली 
आणि तत्कालीन महाराष्ट्रात व पंजाबात प्रचलित 
असलेल्या नाथपंथाचा प्रभाव त्यांच्यावर पडत गेला. 
ह्याप्रमाणे निगुंण पंथाचे प्रवर्तक नामंदेवाशिवाय अन्य 
कोणी असूच शकत नाही. 

आचाय शुक्लांनीसुद्धा लिहिळेळे आहे की --- 
“ नामदेवांच्या साहित्याधारे हे सांगता येते की 
निगुंग पंथाचा मार्ग दाखविणारे नाथपंथाचे योगी ब 
भक्त नामदेवच होत. ” [ हिं. सा. का इति, प्र, ७०] 
रामानंदावर नामदेवांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडला 
असेल. कारण रामानंदांनी तीच परम्परा पुढ चालविली 
आहे. ह्यासंबंधी डॉ. तुळपुळ्यांचे मत बघण्यासारखे 
आहे. ते लिहितात, “ भागवत धर्माचा झेंडा उत्तरेकडे 


३५ 


अनुक्रमणिका 


"करखगघरचिघजसज' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सेवे भारत 


नाचविणारे नामदेव हे पहिळे संत होत. पंढरपुरच्या 
भक्तिमार्गाची लाट त्यांनी थेट पंजाबात नेऊन पोच- 
विली आणि त्यातूनच पुढे रामानंद, कबीर, नानक, 
रेदास, पीपा इत्यादि संत झाले, ” 
-[_ पांच संतकवि, ए० १९१ ] 
डॉ. सरनामसिहांनी लिहिले आहे की, “' कब्रीर 
पंथवादी होते असे समजणे भ्रमात्मक आहे. परंतु एक 
नवा पंथ सुरू करण्याची आवश्यकता मात्र त्याना 
भासली हे सत्य आहे, कारण ते स्वतः एकतावादी 
होते. निगुण॑ पंथात काही नव्या गोष्टी होत्या. पण 
म्हणून त्याला “ नवापंथ ' म्हणावयास हवा असे नाही. 
कारण चुना व विटा चुन्याच होत्या. चातुर्य होते ते 
सारे नवरचनेत होते. ” 
-[.  कत्रीर, ? एक विवेचन, पृ १०३] 
पुढे अत्यंत स्पष्ट शब्दात ते लिहितात, “ काही 
लोक कत्रीरालाच संतमताचा प्रवर्तक मानण्याची चक 
करतात, परंतु त्याला संतमालिकेतीळ एक उज्वळ मणी 
मानणेचच उचित ठरेल. ” 
वरील उदाहरणांवरून व कथनांवरून संतमताचे 
बीजारोपण नामंदेवांकडूनच झाल्याचे स्पष्ट होते. डॉ. 
बडथ्वालांनी लिहिले आहे की, “ निर्गुण संतविचार- 
घारेला पूर्णत्व कब्रीरामुळे प्राप्त झाले.” [ “हिंदी काव्यमे 
निर्गुण संप्रदाय ! ? ] पण त्याची स्थापना नामदेवां- 
कडूनच झाली. संत नामदेवानी लावलेले हे रोपटे 
कब्रीरांने जोपासळे, वार्ढावले, पुढे ह्या रोपट्याच्या 
विकासाबरोबरच कबीराच्या उत्तुंग प्रतिभेने स्वतःचे 
नाव अमर करून ठेवळे, काळाच्या ओघात नाम- 
देवाचे नाव पुसट होत गेले. पुढे कब्रीर व निर्गुण- 
पंथ अन्योन्याश्रयीच झाले, जर कत्रीर नसते तर नाम- 
देवांनी छाविठेले हे रोपटे अकालीच धुळीला मिळाले 
असंत, कुठल्याही पंथाचा, परंपरेचा सूत्रपात करणे 
निश्चितपणे | महत्त्वाचे आहे, पण त्या पंथाला, परंपरेला 
सवल, समय अनवून तिचा विकास करून दाखविणे 
हे त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. त पीपाने निगुण 


ते म्हणतात--- 
“ ज़ कलिनांम कवीर न होते । 
तौ लोक, बेद अरु कलिजुग 
मितिकरी भगती रसातल देते 
हमसे पतित कही क्या कहते 
कोन प्रतीति मन धरते । 
नाना बरन देखि सुनिर अवनों 
बहुमारग अनुसरते । 
उृगुणी भगती रहित भगवंता 
बिरला काइ पावे | 
सोई कृपा करि देहु कृपानिधी 
नाम कबीर गांवे । 
अपनी भगति काज हरी आपे 
निज जन आप पठाया | 
नाम कभीरा साच प्रकास्या, 
तहा पीये कह पाया ।| २ 
. ' श्रवंगी , हू० लि० प्रत, पुणे विश्वविद्यालय ] 
म्हणजे “ जर कलियुगात कत्ीर झाले नसते तर ह्या 
लोकानी, वेदांनी व कल्युगाने एकत्र मिळून भक्तीला 
अधोगतीस नेले असते, आम्हाला पतित म्हणणाऱ्या 
ह्या लोकांना असा कुणाचा साक्षात्कार घडला होता 
की ज्यामुळे नानावर्णांना अनुसरून, अनेक मार्गाचा 
अवलेज हे लोक करतात ? निगुंण भक्तीशिवाय भग- 
बैताला विरळाच कोणी प्राप्त करू शकेल, त्या कृपानिधि 
भगवंताची स्तुतिस्तोन् नामदेव, कबीर गात आहेत. 
आपल्या भक्तीच्या प्रसाराथ देवाने आपल्याच भक्तांना 
भक्तीचे घडे दिळे, नामदेव व कबीराने भक्तीचे मर्म 
यथार्थपणे प्रकट केळे त्याचा रसास्वाद घेतल्यासच 
काही मिळू शकेल, २? न 
पीपाची वरील उक्ति अत्यंत महत्त्पपूण अशी आहे. 
निगुण भक्तीच्या संदर्भात बोलावयाचे झाल्यास, 
नामदेव व कबीराविषयीच बोलावे लागेल, नामदेव 
केबीरापूर्वी झाले असल्याने, संतमताचे प्रवतंक तेच 
गणले जातील, म्हणून हिंदी साहित्यातील संत-मताचे 


"१ 


पंथ व संतमताच्या संदर्भात दोहोचेही महत्त्व पूर्णपणे आदि प्रवर्तक नामंदेवच होत हे निस्संकोचपणे 
जाणले आहे, त्याने दोघांनाही समान ठेखळे आहे. स्वीकारणे भाग आहे. 
वडर 
३६ 


संगणकीकृत 


डॉ. सौ. इंदुमती पारीख 
माणसाची पेथे 


[ प्रस्तुत लेखाच्या प्रकाशनात माणसाच्या विविध पेयांविषयीची शास्त्रीय माहिती देण्याचा हेतु 
आहे. या पेयात विविध प्रकारच्या मद्यांचाही समावेश होत असल्याने त्यासंबंधीही माहिती येथे येणे 
अपरिहार्य आहे. राज्य वा भारत सरकार यांच्या कोणत्याही धोरणाची चिकित्सा करण्याचा हेतु या प्रकाशनात 
नाही हे कोणाही सुबुद्ध वाचकाच्या सहज ध्यानात येईल, अक्शा प्रकारचे धोरणविषयक निर्णय तज्ञांची मते 
घ्यानात घेऊनच कायम करायचे असतात हे खरे ! पण तसे करताना केवळ एखादडुसऱ्या क्षेत्रातील 
तज्ञांच्या म्हणण्याचा विचार करून भागत नाही. निर्णयाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे 
त्यासाठी ध्यानात घ्यावे लागते. शिवाय, यातील कोणतेही मत हमखास बंधनकारक आहे असेही म्हणता 
येत नाही. यामुळे धोरणविषयक चर्चा हा अगदी वेगळा विषय आहे, मद्याचे विविध शास्त्रीय गुणधम व 
मद्यपानबंदीच्या धोरणाची इष्टानिष्टता या दोन भिन्न वस्तु आहेत. औषध म्हणून मद्याची गरज मान्य 
करणारी भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद देखील गुणधमचिकित्सेंचे भिन्नत्व सूचित करणारीच आहे हे उघड 
आहे, ही गुणधर्मचिकित्सा शास्त्रज्ञांच्या मताने कशा प्रकारे होऊ शकेल, व तीदेखील केवळ मद्याचीच 
नव्हे तर माणसाच्या सर्वच पेयांची, हे थोडक्यात दिग्दर्शित करणे हाच या लेखाचा हेतू आहे. -का. सं.] 


इंग्लडमध्ये ' टू टेंपरन्स असोसिएदान ? नावाची ऑक्सिजन नंतर जगण्यास अत्यावश्यक पदार्थ 


एक संस्था मित मद्यपान ब आरोग्यरक्षण या दोन 
गोष्टीबद्दल काळन्नी वहाणाऱ्या स्त्रीपुरुषानी अनेक 
वर्षे चालविली आहे. टेंपरन्सचा अथे एखाद्या वस्तूस 
स्पशसुद्धा करणे असा नसून आपल्या भावना व 
आपली भूक यामध्ये नेमसपणा आणणे असा या 
अंसोसिएझानचा दावा आहे. यासंस्थेने १९३० साली 
५: आपण काय पितो ? या विषयावर निरनिराळ्या 
वैद्यकीय तज्ज्ञांची मते एकत्र करून ती संस्थेचे 
त्यावेळचे अध्यक्ष सर जेम्स क्रिस्टन ब्राऊन 
(1, 8, 8०.1), 8, ४, 1), ) यांचे प्रसावनेसह 


प्रसिद्ध केली आहेत. आपल्या सर्व पेयांची वैद्यकीय 


दृष्टीतून शहानिशा केलेले हे निबंध आजसुद्धा 
आपल्याळा उद्‌बोधक ब ताजे वाटतील यात 


दका नाही. 

पाणी ( रॉबर्ट लिस्टर १.1. ९प. ४. 8. 
36, 1), ?, घ, ) 

माणसाचे सर्वात महत्त्वाचे पेय पाणी होय. 


म्हणजे पाणी, आपले शरीरसुद्धा सत्तर टक्के पाण्या- 
चेन्च बनलेले आहे. पाणी हा अन्नाचा एक अवि- 
भाज्य भाग असून त्यातून शरीरास पोषक अशी 
निरनिराळी द्रव्ये निरनिराळ्या भागास पोचविली 
जातात. रक्तात पाण्याचे प्रमाण जवळ जवळ 
८० टक्‍के असते, शरीरातील दूषित द्रव्ये, मूत्रपिंड, 
फुप्फुसे, आतडी व चामडी यांचेवाटे द्रवरूपात 
काढून टाकण्यास पाण्याचा भरपूर पुरवठा आवश्‍यक 
असतो, माणूस सर्व मार्गानी मिळून दररोज साडे- 
तीन ते पाच पाईइंट (२ ते ३॥ शेर ) पाणी 
शरीराबाहेर टाकीत असतो म्हणून तेवढे, किंबहुना 
त्यापेक्षा थोडे अधिकच, पाणी दिवसाकाठी माण- 
साचे पोटात जाणे जरूर असते. 

शुद्ध पाण्यास रंग, वास व चव नसते. हे पाणी 
कितीही वेळ स्थिर ठेवले तंरी त्यात तळाशी गाळ 
बसलेला दिसणार नाही. त्यास एक प्रकारची चमक 
असून पिण्यास ते हलके असते. 


2७ 


ण ज्नश 
४ न ज्न 
प्या विक तथदधन 


&* 


नवभारत 


पिण्यासाठी साधारणपणे पावसाचे साठविलेले 
पाणी, डोंगरमाथ्यावरील गोळा केलेले पाणी, विहि- 
रींचे, तलावांचे, झऱ्याचे किंवा नद्यांचे पाणी वाप- 
रण्यात येते. साठवणाच्या टाक्या स्वच्छ ठेवल्यास 
पावसाचे पाणी सर्वात शुद्ध असण्याची शक्‍यता आहे. 
पाण्यात अनेक पदार्थ विरघळू शकतात, काही तरंगत 
रहातात, तर अनेक जीवजंतु त्यात वाहू शक- 
तात. त्यामुळे पाणी अद्गुद्ध बनून ते पिणाऱ्यांचे 
आरोग्यास धोकादायक ठरते. 

शिशाच्या नळ्यातून पाणी वाहून नेल्यास 
शिश्ाचा अंश पाण्यात मिसळतो, अक्शा पाण्याचे 
दीर्घकाळपर्यंत सेवन करीत राहिल्यास या शिक्ञा- 
पासून शरीरास बाधा होते, पाण्याच्या नळ्या हछी 
बहुतेक सर्व ठिकाणी शिज्ञाखेरीज इतर पदार्थाच्या 
करण्यार्‍चा प्रथात पडल्यामुळे ही भीती बरीच कमी 
झाली आहे. पाण्यात थोडाफार असलेला शिज्ाचा 
अंश ते चुनखडीतून गाळल्यास निघून जातो, 

अनेक तऱ्हेची क्षार व खनिज दवव्ये पाण्यात 
मिसळल्यामुळे ते जड होते. या पाण्यामुळे बद्धकोष 
होण्याची किंवा मुतखडे होण्याची शक्‍यता असते. 
जड पाणी हलके करण्यास ते उकळणे हा एकच 
उपाय आहे. 


पाण्यात निरनिराळ्या प्रकारच्या कुमिकीटकांची 
अंडी वब सूक्ष्म पिले तरंगत असतात, नदीचे 
पाण्यात किंवा फारसा उपसा नसलेल्या तलावांचे 
पाण्यात हे जंतू व त्यांची अंडी फार प्रमाणात अस- 
तात. हे पाणी पोटात गेल्यास अनेक प्रका- 
रचे पोटाचे रोग उद्‌भवतात, पोटात जंत होणे, 
निरनिराळ्या प्रकारचे कृमी होणे, विशेष म्हणजे 
अँमिबामुळे अमांश होणे, हे नित्याचे आहे, पाणी 
व्यवस्थित गाळणे व उकळणे हे याविरुद्ध दोन 
उपाय आहेत. 

पटकी किंबा कोलरा हा पाण्यामुळे होणारा रोग 
१८६६ सालापासून आपंल्या ( इंग्ढंड ) देशातून 


अनुक्रमणिका 


र्ट 


नाहीसा झाला आहे, कॉलरा व पिण्याचे पाणी यांचा 
निकटचा संवंध आहे असे एकदा सिद्ध झाल्यावर 
त्याचे उच्चाटन करणे सोपे झाले. विषमज्वर 
( टाइफॉइड ) हा सुद्धा पाण्याच्या 'अश्नुद्धतेमुळेच 
होतो हे १८५० साली सिद्ध झाले, या रोगाचे जंतू 
अशुद्ध पाण्याप्रमाणेच गलिच्छ अन्नातूनसुद्धा पोटात 
जातात, काही व्यक्ती स्वतः विषमज्वराचे रोगी न 
वनता किंबा वनल्यानंतर विषमज्वर जंतुवाहक 
( ७५८७ ) बनतात, अशा व्यक्तींचा पाणी किंवा 
अन्न यांचेशी संवंध आल्यास ती दूषित होऊन रोग 
फेलावण्याची भीती वाढते. 


अशुद्ध ब असखच्छ पाण्यामुळे अनेक रोग 
होण्याची शक्यता असते, म्हणून पिण्याचे पाणी 
द्ध व खच्छ ठेवणे अत्यन्त जरूर आहे. 

सौम्य पेये ( जॉज॑ सी. पिकू 1,, ४, 0, ए.; 
ग, ३.0, &, ) 

सोडा, लिंबू, ओरेंज, कोकाकोला यासारखी 
मद्याकरहित पेये सौम्य पेये म्हणून ओळखली 
जातात. ही अत्यन्त शुद्ध पाण्यापासन बनविण्याची 

नद शद 

दक्षता घेणे जरूर आहे. त्यात कोठल्याही तऱ्हेचे 
प्राणिज द्रव्य नसावे. खनिज लवणेसुद्धा त्यात बेता- 


चीच असावीत, रंग, बास व चव या तीन्ही दृष्टींनी 
ही पेये आल्हादकारक असतात. 


ही पेये बनविताना कार्बांनिक असिड गॅसचा 
उपयोग बऱ्याच प्रमाणात करतात, पाण्यात केलेले 
या गॅसचे मिश्रण हा प्रमुख पदार्थ असून त्यात 
साखर, आम्ले, फळाचे किंवा सुवासिक पदार्थाचे 
अर्क, फेस येणारे खादिष्ट खनिज पदार्थ, यापैकी 
एक किंबा अनेक मिसळून ही पेये तयार करतात. 
आधुनिक यान्त्रिक पद्धतीने तयार केलेली ब बाट- 
ल्यात भरलेली पेये स्वच्छ व सुद्ध असतात, तथापि 
त्यातसुद्धा अशुद्ध पाण्यामुळे भेसळ होण्याची 
शकयता असते, विशेषतः बरून घातल्या जाणाऱ्या 


राज्य मराठी स 
संगणकी क्‌त 


माणसाची पेये 


बर्फामुळे ती अशुद्ध होतात. अति उष्ण प्रदेशात 
बर्फासारखी थंडगार पेये पोटास व घधकशास 
अपायकारक होतात. या पेयामुळे वाजवीपेक्षा जास्त 
पाणी व साखर पोटात जाण्याची शक्‍यतापण पुष्कळ 
असते. अमेरिकेत विशेष लोकप्रिय. असलेले कोका- 
कोला हे पेय कॅफीनयुक्त असून त्यात कोला 
नावाच्या बियांच्या अक असतो, हे दोन्हीही पदार्थ 
जास्त प्रमाणात पोटात जाणे अयोग्य असते, 

कॅफिनयुक्त पेये ( वाल्टर इ. डिक्तन 7. ४. 
8, ७. 1, 38८, ). ? प, ) 

चहा, कॉफी ब कोको ही प्रमुख कॅफीनयुक्त पेये 
असून त्यांचे सेवनाने मैंदूळा तजेला येऊन वृत्ती 
उल्हसित होतात असा समज आहे, या जातीचे 
कोणते ना कोणते तरी एक पेय जगातील प्रत्येक 
देशात लोकप्रिय झालेले आढळून येते. 

हिंदी चहामध्ये २ ते ४ टक्‍के कँफीन असून 
२५ टक्के टॅनिन असते, तर चिनी चहामध्ये 
कॅफीनचे प्रमाण तेवढेच असून टॅनिन ३ ते ४ 
टक्केच असते. व्यवस्थितपणे तयार केलेल्या. एक 
कप चहामध्ये एक ग्रेन कॅफीन असून टॅनिन मात्र 
अजिबात असत नाही, कोंफीचे एका कपात दीड 
ग्रेन कॅफीन असते, तर कोकोमध्ये १ टक्‍का थिओ- 


त्रोमीन ( कॅफीनसारखेच ) व २० टक्के चरब्री 
असते 

या पेयांचा शरीरावर अनेक प्रकारे परिणाम होत 
असतो. थोड्या प्रमाणात घेतल्यास मात्र कोणत्याही 
प्रकास्चा परिणाम होण्याचे कारण नाही. शरीरावर 
परिणाम होण्याचे मुख्य कारण कॅफीन होय. केफीन 
जास्त प्रमाणात पोटात गेल्यास अभिमांद्य होऊन 
बद्धकोष्ठाचा विकार जडतो. या पेयांचा परिणाम 
बऱ्याच प्रकारे तंत्राखूच्या परिणामासारखा होतो. 
थोड्या प्रमाणात घेतल्यास ती उद्दीपक असून शारी- 
रिक व मानसिक शक्ति वाढविण्याची त्यात शक्ति 


असते, परंतु जास्त प्रमाणात घेतल्यास मात्र थकवा 
येतो, 


अनुक्रमणिका 


१ ते ४ ग्रेन कॅफीन किंवा १ ते २ कप चहा 
किंवा कॉफी घेतल्यास थोडे भ्रमल्यासारखे होते. 
परंतु ६ ग्रेन कॅफीन किंवा ३ ते ४ कप चहा किंवा 
कॉफी घेतल्यास माणूस फारच अस्थिर बनतो. 


'त्याचा तोळ विघडतो. कोऑर्डिनेशन टेस्ट ( निर- 


१९ 


निराळे अवयव एकसाथ कशी कामे करू शकतात ) 
घेतल्यास थोडेसे कॅफीन कामाचा वेग वाढवून 
चुकांचे प्रमाण कमी करते, म्हणजेच ' कोऑर्डि- 
नेशन ' वाढते. परंतु प्रमाण वाढविल्यास मात्र 
उलटा परिणाम होतो. 

२ ते ३ ग्रेन्स कॅफीन वौद्धिक कार्यक्षमता दहा 
ते वीस टक्क्यांनी वाढविते. शारीरिक श्रम कर- 
ण्याची कुवत पण वाढते. प्रदीप्त झालेली कार्यक्षमता 
काही वेळाने नाहीशी होऊन माणूस पूर्वीपेक्षा जास्त 
थकलेला व उदास बनतो. म्हणूनच ही पेये 
बुद्धिवंतांची पैये म्हणून वापरण्यात धोका आहे, 
सवयीमुळे तरतरी आणण्यासाठी जास्तजास्त पेयाची 
गरज भासू लागते. त्यानंतर येणारा थकवा व 
उदासीनतासुद्धा गाढ व दीर्घकाळ टिकणारी असतात. 

सकाळी कॉफी बनवून ती गरम ठेवण्यासाठी 
सतत शेगडीवर ठेवून दिवसभर ती पीत गेल्यास 
विषबाधा झाल्याचे आढळून आले आहे, हाता- 
पायाला कंप सुटणे, जीभ थरथरणे, पोट बिघडणे, 
संभ्रम होणे, यासारखे विकार होऊ लागतात. कॉफी 
पिणे बंद केल्यास ते आपोआप नाहीसे होतात, 
कॅफीनचा हृदयावर वाईट परिणाम होऊन घटसर्पा- 
सारख्या विकारामुळे कमकुवत झालेल्य़ा, किंबा अतिं 
दारू पिऊन वेशुद्ध झालेल्या माणसाला त्यांचा लहा- 
नसा घोटसुद्धा घातुक ठरण्याची शक्‍यता असते. 

परंतु आधुनिक जगाने चहा व कॉफी या पेयांचा 
सर्रास स्वीकार केलेला आहे. विशेषतः दारूचा 
वापर कमी होऊ लागल्यापासून या पेयांचा प्रसार फार 
मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो, दारूचा परि- 
णाम तात्कालीन व हृश्य असतो तर या पेयामुळे होणारे 


उदक, 


आ. पन 


"करखगघर चिज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्रा 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


अदरदय व मंदगति परिणाम फारसे लक्षात येत 
नाहीत. परंतु आपण सर्वजण दररोज जवळजवळ 
७. ग्रेन्स कॅफीन पीत असतो एवढे लक्षात ठेवणे 
जरूर आहे. 


दूध ( स्टेला चचिल 1, 00, ७. 5, 0. 


$, 1, ३, ७. 0, 0), ऐप. ) 

अनादिकालापासून निरनिराळ्या प्राण्यांचे दूध 
माणूस अन्न व पेय म्हणून वापरीत आलेळा आहे. 
दूध हे नुसतेच पेय नसून ते जवळ जवळ संपूर्ण 
अन्न आहे. आपल्या भरणपोघणास लागणारी बहु- 
तेक सर्व द्रव्ये त्यात सापडतात, त्यात सर्व जीवनसत्वे 
( व्हिटॅमीन्स ) असून शिवाय प्रथिने चरवी व 
पिठूळ पदार्थ पण असतात. ज्या जनावराचे दूध 
वापरले जाते त्याचे आरोग्यावर दुधाचा कत अव- 
लंबून असतो. दुधाचे बाबतीत शुद्धतेची व खच्छ- 
तेची अत्यन्त खबरदारी ध्यावी लागते. नाहीतर 
दूध चटकन रोगवाहक बनते, दूध उकळल्याने 
किंवा पँश्वराइज केल्याने निजेतुक होते. 

क्षयरोग झालेल्या गाईच्या दुधापासून माणसास 


क्षयरोग होण्याची भीती असते. आरोग्य खात्याने है. 


लक्षात घेऊन ( इंग्लंडमध्ये ) क्षयरोगजंतुविरहित 
दूधच विकण्यास परवानगी देण्यास सुरवात केल्या- 
पासून क्षयरोगाचे प्रमाण पुष्कळच कमी झाले आहे. 
जवळ जवळ सर्व दुधाची क्षयाचे जंत्‌साठी तपासणी 
करण्यात येते, घाणेरडे गोठे, दुधाची असच्छ भांडी 
व मळकट हात यामुळे दुघात टाइफॉइड, कॉलरा, 
अमांश किंवा घटसर्प या रोगांचे जंतू मिसळण्याची 
शक्‍यता फार मोठी असते, दुधात वाहू शकणाऱ्या 
स्टेप्टोकेकस्‌, हिमोटेंटिक्स, सारख्या विषारी जंत- 
मुळे धसे धरणे किंवा पिकणे यासारखे रोग 
होतात, दुधावर असणाऱ्या माशामुळेही अनेक 
रोगांचा प्रसार होतो, 

दुधाची भुकटी किंवा घट्ट केलेले दूध अन्न म्हणून 
नैसर्गिक दुर्घाइतकेच महत्त्वाचे आहे, परंतु नुसत्या 


अनुक्रमणिका 


दुधावर माणूस पुरता बाहू शकत नाही. ९ महिन्या- 
पासून दोन वर्षे बयापर्यंत मुलाला कमीतकमी १॥ 
पाइट (२ शेर ) दूध मिळण्याची आवदयकता 
आहे, त्यानंतर १ पाइंटपर्यंत मिळाले तरी 
चालते. पचनक्रिया मंद असल्यास दूध पचण्यास 
जड जाते. म्हणून रात्री झोपताना दध घेण्याचा 
प्रभात फारसा चांगला नाही. गरम दुधाने चांगली 
झोप येते असा समज आहे. परंतु कोणतेही गरम 
पेम हे काम करू शकते. 

दूध हे चांगळे पेय व उत्कृ अन्न असले तरी 
तेहान भागविण्यास त्याचा उपयोग होत नाही. 
म्हणून पेय म्हणून त्याचा फारसा उपयोग होत 
नाही, दुधाच्या शुद्धतेबद्दळ व स्वच्छतेबद्दल काळजी 
न घेतल्यास त्याचे विषात रूपांतर होते हे विसरून 
चालणार नाही. 


बिअर ( एच. बान्से वेठ षा, ठ. ॥. 8. 
श. 8. 0. 8 1, ४. 0.0. ) न 

बिअरच्या दैनंदिन वापराबद्दल बरेच वादंग 
अजूनही चालू आहे, गेल्या पाचशे वर्षात इंग्रज 
माणसाने बिअरचे समुद्रच्या समुद्र पिऊन फस्त केले 
आहेत या म्हणण्यात फारशी अतिशयोक्ति नाही. 
रावापासून रंकापर्यंत, राजापासून हमालापर्यंत, शाळ- 
करी पोरापासून ते जख्खड म्हाताऱ्यापर्यंत, सर्वानी 
आपआपला वाटा त्यात उचलला आहे. थोडक्यात 
म्हणजे इंग्लंड हे बिअर पिणारांचे राष्ट्र आहे. 


नेमस्तपणे बिअर पिणारांची ब अजिबात त्याला 
स्पर्श न करणारांची आयुष्यमर्यादा सारखीच 
असते असे द्सून आले आहे. कामगारांची काम 
करणयाची कुवत बिअरने कमी होते असे अधि- 
काऱ्यांना वाटत होते तर प्रत्यक्ष बिअर पिऊन 
काम करणाऱ्या कामगारांचा अनुभवं उलट होता 
असे लढाईचे वेळी उघडकीस आले. मद्यारके- 


(4160001) युक्त पेयांमुळे कामाचा उरक, वेग व 


“थकवा येण्यास लागणारा अवघि यांचा अभ्यास 


४० 


आ वि "करखखगघर चिसते, ूं 


श्न्रंड 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


माणसाची पेये 


करण्याकरिता एक तज्ज्ञाची नेमणूक झाली होती. 
आपल्या रिपोर्टाचे शेवटी तो तज्ज्ञ म्हणतो, “थोड्या 
प्रमाणात मद्याक॑ असलेल्या हलक्या ( 11216 ) वरिअ- 
रचा प्रसार करण्याकरिता त्यावरील कर कमी करावा 
व जास्त मद्याक असलेल्या पेयावर तो वाढवावा ! 
त्याने केलेल्या सूचना म्हणजे ( १ ) साडेपाच टक्के 
किंबा त्याहून जास्त मद्याक असलेली ब्रिअर पिण्यास 
प्रोत्साहन न देता ३ टक्क्यापर्यंत मद्याके असलेली 
बिअर लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न करावा, (२) 
शुद्ध मद्याके पिण्यास बंदी करावी ( ३) पुष्कळ 
प्रमाणात मद्याक॑ असलेल्या शेरी किंबा पोटं सारख्या 
फळांचे दारूवर नित्रेध घालावे. 

वेल्जियम व जमनी हे जगातील बिअर पिणाऱ्या 
देशात अग्रणी आहेत, दोन्हीही राष्ट्रे सशक्त, शूर व 
कर्तबगार लोकांची राष्ट्रे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. 
बिअर पिऊन झिंगलेला माणूस तेथे दृष्टीस पडत 
नाही. परंतु फार बिअर पिण्याने लठ्ठपणा येण्याची 
दाकक्‍यता असते, पण त्याचा मद्यार्काशी संबंध नसून 
बिअरमधून जाणारी पौष्टिक द्रव्ये ब पाणी याचे- 
मुळे लडठपणा येतो. मद्यार्कामुळे होणारे लिव्हरवरील 
ब्राईट परिणाम बिअर किंवा फळांची दारू पिणारात 
कचितच दिसतात, बिअर अन्नासारखी असन चहा 
किंबा मद्यारकंयुक्त पेयापेक्षा बिअरचा वापर वाढ- 
ल्यास काळजी करणाऱ्या व न्युरॉंटिक ( 1९०7०६०) 
व्यक्तींची समाजातील संख्या बरीच कमी होईल, 

बिअर मोड आलिल्य़ा बार्ली- (जव ) पासून 
करतात, ती करताना शुद्धतेवददळ व स्बच्छतेबद्दल 
अत्यन्त दक्षता घेण्यात येते. त्यात थोडासा मद्याक, 
स्टार्च, साखर, मीठ, व हॉप, या बनस्पतींचा कडू अक 
एवढे पदार्थ असतात. त्यामुळे बिअर उत्तेजित 
करते, भूक व तहान शमविते, त्याचा अन्न म्हणून 
थोडाफार उपयोग होतो. एक ग्लास चांगली बिअर एक 
ग्लास दुधाची बरोबरी करू शकते. त्यात शरीरास 
उपयुक्त असे व्हिटॅमिन “ बी ? पण पुष्कळ, असते. 


न, भा, ६ 


थोडक्यात म्हणजे आधुनिक पद्धतीने बनविलेली 
हलकी (1पष्टा9:) बिअर हे एक उत्साहजनक, 
पोषक, विषारी 'पदार्थापासून मुक्त ब जंतुरहिंत असे 
उत्कृष्ट पेय आहे. । 

वाइन-फळांची दारू ( रॉवर्ट हचिसन ॥४. 1), 
".॥5,0,7.) 

बाइन म्हणजे आंबवलेल्या द्राक्षांचे रसापासून 
बनविलेले पेय, त्यात मुख्यत्वेकरून साखर अल्ब्यु- 
मीन ब आम्ले असतात, त्यातील यीस्टचा साखरे- 
वर परिणाम होत जाऊन हळू हळू सर्व साखर 
नाहीशी होते. सास्वर संपूर्णपणे नाहीशी झाली म्हणजे 
कोरडी (6177 ७118) दारू तयार होते. या दोन 
पदार्थाच्या एकमेकावर होणाऱ्या रासायनिकं परिणा- 
मातून मद्यारक निर्माण होतो. एकदा दारू पूर्ण 
कोरडी झाली म्हणजे मद्यार्काचे प्रमाण वाढणे बंद 
होते. चांगल्या खऱ्या दारूमध्ये वरून .घातल्या- 
खेरीज १९ टक्कथ्रांपेक्षा जासत मद्यार्क असण्याची 
शक्यता असत नाही, बुधल्यात भरून वर्षांनुवष्रे 
दारू ठेवण्याचा प्रधात आहे. अशा रीतीने साठ- 
विलेल्या दारूत मद्यार्काचे प्रमाण वाढू दाकते, परंतु 
बाटलीत भरलेल्या दारूत मात्र हे प्रमाण कधीही 
वाढत नाही, नैसर्गिक दारू बाटली उघडल्यानंतर 
थोडे तासांचे अवधीत बिघडू लागते. शेरी मात्र 
डिकॅन्टर मध्ये ( शोमिवंत काचेच्या बाटलीत ) 
ठेवल्यास काही दिवसानी जास्त चांगळी लागते. 

नेसर्गिक दारूमध्ये ऑस्टूलियन, हंगेरिअन, व 
इटालियन वाइन्स प्रसिद्ध आहेत. पोर्ट, रोरी, मदिस 
ब मार्साला या फॉर्टिफाइड ( काही मद्यार्क मागाहून 
घातलेल्या ) वाइन्स आहेत. रॉपेन व ग्रीक वाइन्स 
पण याच जातीच्या, थोड्या प्रमाणात घेतल्यास बाइन्स 
पचनदाक्तीस मदत करून प्रक्राते सुधारतात, का 
दिवसात माणूस एक ते दोन औस मद्याक बिनधोक- 
पणे घेऊ शकतो. म्हणजे क्रेट किंबा हॉक सारख्या 
नैसर्गिक बाइनची दिवसाला अर्धा बाटली शरीरास 


४१ 


नवभारत 


पोषक होईल, ही दुपारचे व. रात्रीचे जेवणाचे . वेळी 
घेतल्यास जास्त बरे. फॉर्टिफाइड वाइन्स मात्र क्वचित्‌ 
प्रसंगीच वापराव्या, मोठ्या व दीघ. आजारानंतर 
वाइन्सचा शाक्तिवर्धक म्हणून चांगला उपयोग होतो. 
त्यांचे सेवनाने अशक्तपणा व थकबा जाऊन शारीर 
ब मन ताजेतवाने होते. र 

जहाल पेये-व्हिस्की, त्रॅन्डी, जिन, इत्यादि 
( सर विल्यम विलकक्सि &. €. 1, ७, 0, ७, 
0, ४, ७.४. 0, ". 5. 0. २.) 

जहाल पेये आंबलेल्या पदार्थापासून गाळून 
( भ४] ) तयार करितात. चीनमध्ये खिस्तपूर्व 
१००० वर्षामागे दारू गाळीत असत, तर भारतात 
खिस पूर्व ८०० वर्षामागे 'अर्क नांवाची दारू लोक- 
प्रिय होती. ११७० ते ७२ चे सुमारास आयठंड 
मध्ये व्हिस्की बनविण्यास सुरुवात झाली. 


अल्कोहोल हा सर्वात शुद्ध मद्यार्क असून त्यात 
एक टक्‍्क्‍्याहूनही कमी प्रमाणात पाणी असते. तो 
सहज पेट घेतो. रेक्टिफाइड स्पिरीटमध्ये ९० 
टक्‍के मद्याक॑ असतो, मेथिळ अल्कोहोल हा 
विशिष्ट तर्‍हेच्या लाकडापासून ( १९७७५८४४९ 
का] ) गाळून ' तयार करतात. हा मद्याद 
सर्वात जास्त विषारी असतो. साधारणपणे 
उद्योगधंद्यातीळ रासायनिक क्रियेबाहेर त्याचा 
उपयोग करण्यात येत नाही. परंतु कमी दर्जाच्या 
जहाळ पेयात तो मिसळला जाण्याची शक्‍यता 
आहे. मेथिळेटेड स्पिरिंट प्रकृतीस घातुक असले 
तरी त्याचाही पिण्यासाठी कधी कधी उपयोग 
केळा जातो, ते “ डिनेचर ' करण्याकरिता त्यात 
पायरिडीन व पॅराफीन. घालण्याची पद्धत सुरू झाली, 
ही द्रब्ये पोटात गेल्याबरोबर उलटी होते, परंतु 
सवयीने ती पचू लागतात व थोडे दिवसानी स्याचे 
वाईट परिणाम दृष्टीस पडतात. व्हिस्की आंबवलेल्या 
बालीपासून किंवा इतर धान्यापासून गाळतात, 
नवीन व्हिस्कींची चब तीब्र असून ती सौम्य 


४र 


अनुक्रमणिका 


करण्याकरिता लाकडी पिपातून कित्येक वर्षे' ती 
ठेवावी लागते. स्वी ब्रॅन्डी फळांचे, विशेषतः _ 
द्राक्षांचे, दारूपासून गाळतात, जिन, बार्ली व इतर 
धान्ये योचे आंबवलेल्या मिश्रणापासून गाळतात, 
तर रम उसाच्या चोथ्यापासून गाळतात. लिक्युरस 
म्हणजे साखरेने गोड बनविलेला मद्याक, या पेयात 
मद्यार्काचे प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे ३५ ते ५८ 
टक्क्यापर्यंत असते. म्हणून जेवणानंतर अतिशय 
ल्हान ग्ठासमधून अल्प प्रमाणातच ही ' पेथे 
घेतली जातात, कॉक्टेल्स म्हणजे जहाळ पेय व 
खादिष्ट फळांचा रस याचे मिश्रण. हा सुख्यतः 
अमेरिकेत लोकप्रिय असलेला प्रकार असून जेवणाचे 
अगोदर भूक प्रज्वलित करण्याकरिता ते मद्य घेतात. 

ही सर्व जहाल पेये जशीच्या तशी घेतल्यास 
पोटाला फारच तापदायक असतात, म्हणून त्यात 
पाणी किंबा सोडा घालून ती खूप पातळ करून 
पितात, ती पिताना फार संयम ठेवावा लागतो. 
कारण ती पटकन्‌ ' चढतात. ? व्हिस्की किंवा 
ब्रॅडीचे स्वरूपात घेतलेले पेय बिअरचे मानाने फारच 
शकर रक्तात उतरते, या पेथांचा ' नव्हूस सिस्टिम? 
वर बाईट परिणाम होऊन ती गुंगी आणतात, या 
पेयांचा घातुक परिणाम एकदम दिसून येत नाही, 
पर्ठठ तयामुळे उदासीनता येते, डोकेदुखी सुरू होते, 


उलट्या होणे किंबा अन्नद्वेष होणे, पोटात दुखणे, 
दम लागून रक्तप्रवाहात अडथळा होणे, वगेरे 
अनेक प्रकार 


होतात, अर्थात हे सर्व दुष्परिणाम ही 
पेये प्रमाणाबाहेर ब रोज घेतल्याने होतात हे सांगा- 
"वास नकोच, ही पेये भरपूर प्रमाणात पिण्याची 
सवय लागल्यास मूत्रपिंड,” मेंदू ब लिव्हर यावर 
विशेष परिणाम होतो, लिव्हर सिऱ्हॉसिस ( लिव्ह- 
रचा भीशिं होणे 3) हा दुःसाव्यं रोग ब डोळ्याच्या 
मज्ञाततूचा नाद ( ०७४८ 1८.०६ ४६7०७७५) हे 


रोग पण मद्यार्काच्या अतिरेकाने होतात. म्हणून ही 


पेये अत्यन्त सावधगिरीने व भरल्या पोटांवर 
घ्यावीत, 
522 डु 
-ऐओोर्ओा (आऊ 


2 
"कखगघरचिळछजचज, 
स्व विव र 


माणसाची पेये 


तात्पर्य, आपण काय खावे, काय प्यावे व काय़ 
ल्यावे हे सदासर्वकाळ जिव्हाळ्याचे वाटणारे प्रश्न 
निरनिराळ्या हवामानात राहणाऱ्या मानवजातींनी 
आपआपल्या सोईप्रमाणे सोडविलेले दृष्टीस पड- 
तात. खाद्यपदार्थांबद्दळ मतभेद असले तरी खरे 
वाद मात्र पेयांबद्दळ-काही विदश्ििष्ट पेयांबद्दल-सर्वत्र 
चाळ असतात. म्हणन नुसत्या मद्याकंयुक्त पेयां- 
बद्दलच नव्हे तर सर्वच पेयांबद्दळ तज्ञांची मते 
अजमावणाऱ्या असोसिएशनने प्रयत्न केला आहे. 


पाणी पिण्याचा अतिरेक सहसा होत नाही 
परंतु त्यापासन ताप होऊ नये असे वाटत असल्यास 
ते अत्यंत शद्ध व खच्छ असावे लागते. सोडा 
लिंबू सारखी सोम्य पेये ब चहाकॉफीसारखी कॅफीन- 
युक्त पेये जास्त प्रमाणात तापदायक असली तरी 
त्यांचे गोडवे गाणारे लोक फार आहेत. दूध 
पिण्याचा अतिरेक होणे शक्‍य नसले तरी ते फार 
चटकन जंतुवाहक होऊ शकते हे लक्षात ठेवावे 
लागते. परंतु मुख्य वाद आहे तो ब्रिअर, 'वाइन-< 
फळांची दारू-व जहाल मद्यार्कयुक्त पेये याबद्दलचा. 


आंबविण्याची क्रिया करून किंवा गाळून उत्तम 
पेये तयार करता येतात हा शोध माणसास फार 


प्राचीन काळी लागला आहे. सर्व संस्कृतीत माणसाने 
या पेयाचा उपयोग केलेला आहे. यावरून माणसाला 
त्यांची उपयुक्तता व आवश्‍यकता पटली असावी 
असे म्हणावे लागते. योग्य प्रमाणात ही पेये माण- 
साच्या मेवूळा व “ नव्हंस सिस्टिम'ला पोषक अस- 
तात याचाही शोध प्राचीन माणसात लागलेला 
असावा. 

मद्रपानाचे फायदे मात्र नेमस्तपणातूनच . मिळणे 
शक्‍य आहे, सुदैवाने खराखुरा नेमस्तपणा आपले 
( ब्रिटिश ) समाजात जास्त जास्त लोकप्रिय होत 
आहे. सरकारी कायदे नेमस्तपणा रूढ करण्यास 
मदत करीत आहेत, तर अनेक सामाजिक संस्था 
लोकांचे नीतिमत्तेवर प्रभाव पाडून त्याना . नेमस्त 
बनविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. चहाकॉफीसारखी 
मद्याकरहित पेये लोकप्रिय होत आहेत. व शेवटी 
मोटार हे वाहन नेमस्तपणा रूढ. करण्यास अत्यन्त 
उपयुक्त ठरळे आहे. अपघात टाळावयाचे असल्यास 
कोठलेही यंत्र चालविणारा माणूस धुंदीत असून 
चालणार नाही. यंत्रयुगाने अतिरेकी मद्यपानास 
आळा घालून माणसास नेमस्त बनविले आहे. परंतु 


खरा नेमसतपणा येण्यास मद्याकंयुक्त पेयांविषयीचे 


ज्ञान व आत्मसंयम यांची'ष गरज आहे. 


“>>> 


क ० ब सक क क १3० आ कर्तितिि 


९0७९%८/२८९७५%८/८२५३४७८€२ गर 


१ कार्कीक 


२-“/"२*-९€/***- 


»/“(२१--“/”"२१-€/४२१-€/7"११-८/"५०-२. य 


:७%८/०२८"३/%%८”०२७२५०४८€> [१८०७५०७%८/००७३७५१७८०२७"७१७८/०२% ७"७१%%८”०७ 


१ इतिहास आणि तत्वज्ञान 


- लेखक - । : 
ढं प्रा, सदाशिव आठवले 
र कि. ३ रु. ह 
; मिळण्याचे ठिकाण - 
. चिटणीत, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, बाह 
. [ जि, सातारा ] र 
९७०७९० ९.2०५९-? 


प्रा, संदा कऱ्हाडे 


काव्यस्फूति आणि काव्यप्रतिभा 


काव्यशास्त्रात. काव्यस्फूति (?००७८ 11911॥- 
0107 ) आणि काव्यप्रतिभा ( ?००६1० ९९॥॥७ ) 
असे. दोन शब्दप्रयोग नेहमी येतात. स्फूर्ति आणि 
प्रतिभा यांचा. काव्यनिर्मितीशी संबंध असल्यामुळे, 
त्यांचे. खरूंप ब काये समजावून घेण्याचा प्रयत्न 
केला.पाहिजे. स्फूर्ति व प्रतिभा या एकच शाक्ति 
आहित. काय. १ की त्या' वेगवेगळ्या शक्ति आहेत ? 
त्यांचे. परस्पर नाते किंवा परस्पराबलंबित्व आहे 
काय १ किंबा स्फूति आणि प्रतिभा या ' एक दुस- 
रीचे.रूप २ असा काही प्रकार आहे ! अशा अनेक 
प्रश्नांचा विचारया संदर्भात करावा लागतो. 

कवीच्या बाबतीत आपण असे शब्दप्रयोग नेहमी 
वापरतो; “ कवीला स्फूर्ति आली?, ' कवीची प्रतिभा- 
शक्तिः 'जाण्त झाली ?, ' कवीजवळ कल्पनांशक्ति 
आहे ? आपण असे म्हणतो तेव्हा आपल्याला नेमके 
काय अभिप्रेत 'असते ! असे म्हणत असताना एंबढे 


स्पष्ट होते की * स्फूर्ति १, ' प्रतिभा? व “कल्पना? . 


या कवीच्या वेगवेगळ्या शक्ति आहेत. आपण 
असेही म्हणतो, की कवीजवबळ सर्जनशील मन 
( 0१९६४४९010) आहे. कवीचे हे सर्जनशील 
मनं;निर्मितिक्षम असते. काब्यकलाकृति निर्माण कर- 
ण्यास समर्थ असते. स्फूर्ति, प्रतिभा व कल्पना ह्या सर्जे- 
नशील मनाच्या शक्ति आहेत, या शक्तींच्या साह्यानेच 
कविंमनात काष्यनिर्मितीची प्रक्रिया (71०0९88 ) 
मुरू, होते. यंत्रातान तयार झालेली वस्तु बाहेर 
यावी त्याप्रमाणे कवीच्या सर्जनशील मनातन काव्य 
हे (शब्दरूप आकार घेऊन प्रकट होत असते, 
सामान्य माणसाजवळ अशाप्रकारचे सजनशील मन 
नसते, सामान्य माणूस हा कलावंतापासून वेगळा 


होतो तो इथे, कबीजवळ प्रतिभाशक्ति असते. 
सामान्य माणसाजवळ ती नसते, म्हणून तो काव्य 
करू शकत नाही. असे आपण मानतो, पण मला 
वाटते की प्रतिमेपेक्षा कवीच्या सर्जनशील मनाला 
अधिक महत्त्व द्यावे, वीज कितीही चांगल्या स्थितीत 
असले, बीजांकुराला कितीही पाणी घातले, तरी 
ज्या जमिनीत ते बीज रुजबायचे ती जमीन जर 
सकस नसेल तर वीजांकुराला आकारच येणार नाही. 
हे उदाहरण अगदी व्यवहार रुक्ष असले तरीही 
काव्यनिमितीच्या बाबतीत मळा ते महत्त्वाचे वाटते. 
स्फूति, प्रतिभा, कल्पना ह्यांचे कितीही शक्तिसामर्थ्य 
कवीजवळ असले, पण त्याच्याजवळ सर्जनक्षील मन 
नसले, तर ज्या अनुभवाला त्याला साकार करावयाचे 
आहे, तो अनुभव साकार होऊच शकणार नाही. 
याचा अर्थ असा की काव्यनिर्मितीत कवीच्या सर्जन- 
शील मनालाच प्राधान्य द्यावे लागेल, 

प्रस्तुत विवेचनात मला फक्त स्फूर्ति व प्रतिभा 
या शक्तींचाच प्रामुख्याने बिचार करावयाचा आहे. 
त्या संबंधात पहिले विधान मी असे करीन : कीच्या 
सर्जनशील मनात होणाऱ्या काव्यनिर्मितीच्या प्रक्रियेला 
स्फूति आणि प्रतिभा या शक्ति कारणीभूत होतात. 
प्रतिभा ही देवी शक्ति आहे. परमेश्वरानेच ही 
शक्ति कवीला दिलेली असते, ही कल्पना आज- 
पर्यंत रूढ झालेळी आहे. आधुनिक मराठी कवितेचे 
उुगप्रव्तेक केशबसुत, यांनी तर या प्रतिभाशक्तीचे 
फारच महत्त्व वाढविले -. 

विश्वीं या प्रतिभाबलें विचरतो चोहींकडे लील्या 
दिक्कालातुनि आरपार अमुची दृष्टी पहाया शके । 


० अशाप्रकारचे एक अलौकिक सामर्थ्य प्रतिभेसळे 


४४ 


काव्य स्फूर्ति आणि काव्यप्रतिभा 


कवींना ढाभलेळे असते. इतकेच नव्हे तर असुंदर 
बस्तूतही सौंदर्य प्राप्त करून देण्याची, निर्माण कर- 
ण्याची, विलक्षण जादूच या प्रतिमेमुळे कवीला 
लाभलेली असते, 

“ सोंदर्यातिराया अशी वसतसे जादू करांमाजिया 
फोळें पाखडितां तुम्ही निवडतो तें सत्त्व आम्ही निके। 


या प्रतिभासामर्थ्यामुळे कवि हा तर सर्वश्रेष्ठ 
समजला गेळा, आणि मग कित्येकदा कबींना 
आपल्या प्रतिभेविषयी * ग? ची बाधा झालेली 
आढळून येते. त्या .दृष्टीने उदा०- म्हणून रे 
टिळकांच्या * पुरे जाणतो मीच माझे बल" या 
कवितेतील काही ओळी देता येतील - 
पुढे पर्वतांचे उभे क्षुद्र धोंडे 
महासागराचे पुढे पल्बल | 
बोला हवे ते मळा काय त्याचे 
पुरे जाणतो मीच माझें बल । 
भूगोळ हा दोन बोटात माझ्या 
पुरे अंतराला तुझी थोरवी । 
पाहीन एके दिनी मीच सारे 
कुठें झाकलेले तुज्े ते खी | 


प्रतिभाशक्तीचा असा गुणगौरव बराच झालेला 
असल्यामुळे प्रतिभाशक्तिविषयी दिव्यत्वाची भावना 
मुळातच लोकांच्या मनात रूढ झालेली असते, 
प्रतिभाशक्तीचे सामर्थ्ये कोणालाही अमान्य करून 
चालणार नाही. परंतु प्रतिभा हीच सर्वश्रेष्ठ शक्ति 
असते काय'१ की तिच्याशिवाय दुसरी कोणती 
शक्ति प्रभावी असते ? प्रत्येक .कवीजवळ प्रतिभा- 
शक्ति असते असे ग्रहीत धरू. 


अशा एखाद्या प्रतिभावान्‌ कवीला केव्हातरी 
विचारावे, “ काहो अलीकडे तुम्ही काव्यनिर्मिति 
करीत नाही १ ! अश्ञावेळी त्याच्याकडून एक उत्तर 
येण्याची अपेक्षा असते. तो म्हणतो, “ काय करावे ! 
हृष्ठी स्फूर्तिच येत नाही | 


४५ 


याचा अर्थ असा की प्रतिभाशक्ति असूनसुद्धा 
काव्यनिमिति करण्यासाठी कवीला “ स्फूति येणे? 
आवदयक असते. . कविता स्फुरते असे आपण 
म्हणतो ते याच अर्थाने, 

प्रतिभाशक्तिप्रमाणेचे कवीला  स्पफूर्तीचीही 
आवदयकता असते, कित्येकदा असा अनुभव येतो- 
एखाद्या सामान्य वाचकाची रसिकता संपन्न असेल, 
समृद्ध असेल त्याच्यांजबळ प्रतिभा . असण्याची 
शक्‍यता नाही असे नाही. त्याला स्फूर्ती आलीच 
तर तो काव्य करणार नही असे नाही. उलट कित्ये- 
कदा सामान्यवाचकपुद्धा करमणूक म्हणून एखादी 
चांगली कविता लिहून जातो. याउलटही प्रकार 
घडतो. उमेदवार कबींना काव्यनिर्मिति करण्याची 
स्फूर्ति वारंवार येऊनसुद्धा त्यांच्या हातून चांगल्या- 
प्रकारचे काव्य लिहिळे जात नाही, आणि त्याचे कारण 
सांगताना आपण असे सांगतो की त्याच्याजवळ 
प्रतिभा नाही, 

हे जर लक्षात घेतले तर असे म्हणता येईल की 
स्फूर्ति आणि प्रतिभा या. वेगवेगळ्या शक्ति आहेत. 
परंतु त्या परस्परपूरक व परस्परावलंबी आहेत. 
आणि ज्या अर्थी त्या तश्या आहेत, त्या अर्थी त्यांचे 
रूप एक नाही हे स्पष्ट होते. 

स्फूति आणि प्रतिभा यांचे रूप एकच आहे 
असे काही टीकाकार मानतात. एक दुसरीचे रूप 
किंबहुना स्पष्ट शब्दात मांडाबयाचे तर प्रतिभा हे 
स्फूर्तीचेच एक रूप आहे असे या टीकाकारांचे मत 
आहे. परंतु हे मत कितपत बरोबर आहे हे पाहिले 
पाहिजे, प्रतिभा था शब्दाचे शब्दकोशातले अर्थ 
लक्षात घेतले तर असे अथे मिळतात-भास्‌ (40 
०1]16७॥709108), दीपि ( 17४2४11, ७161001 ), 
बुद्धि (191९011006 ), प्रतिबिम्न ( 30 10192९0, 
॥]806101 ), प्रतिभाशक्ति जाणत झाली म्हणजे 
जो अनुभव कवि घेत असतो ( प्रत्यक्ष बा कल्प- 
नेने ) तो मत्यक्ष साकार जाणवल्याचा भास कवबि- 


नवभारत 


मनाला होत असतो; दीति हा अर्थ लक्षात घेतला 
तर दिव्यप्रकाह्याने क्षणभर उजळून जावे त्याप्रमाणे 
कवि त्या विशिष्ट अनुभवाच्या क्षणी उजळून जातो. 
प्रतिबिम्ब हा अर्थ लक्षात घेतला .तर त्या अनुभवात 
विश्ववास्तवाचे किंवा विश्ववास्तवाच्या अंगभागा'चे 
प्रतित्रिम्न दिसल्याचा भास होतो. भाणि ते सगळे 
त्याला साकार . करावेसे वाटते. शब्दरूप करा- 
वेसे वाटते. आणि असे जेव्हा वाटते तेव्हा- 
त्याची बुद्धि किंवा प्रज्ञा एकाएकी कार्यक्षम होते. 
कवीची प्रतिभाशक्ति जागत झाली असे जेव्हा 
आपण म्हणतो तेव्हा भास्‌ , दीसि, प्रतिविम्ब्र, 
बुद्धि हे. सर्व आपल्याला अभिप्रेत असते, त्यांचा 
पृथक्‌ विचार आपण करीत नसलो तरी ' प्रतिभा ! 
न्या एका अर्थपूर्ण शब्दाने आपण ते सुचवितो. 


इतका प्रतिभेचा विचार मला मान्य आहे. किंब- 
हुना नवे नवे उन्मेष दाखविणारी प्रज्ञा म्हणजे 
प्रतिभा ! असे प्रतिभेचे केलेले स्वरूपवर्णनही मला 
मान्य आहे. यातून तर हे अधिक स्पष्ट होते की 
प्रतिमा ही एकप्रकारे- बुद्धिच आहे. पण ती सामान्य 
बुद्धीहून वेगळी आहे. कारण तिच्यात नवे उन्मेष 
दाखविण्याचे सामर्थ्य आहे. ही प्रज्ञा एखाद्या माणसा- 
जवळ मुळातच असू शकेल, किंवा अशाप्रकारची 
प्रशा त्याला प्रास करून घेता येईल, त्याबाबतीत एक 
चमत्कारिक विधान असे करता येईल, कवीजवळ 
ही ' प्रज्ञा! मुळातच असते असे ग्रहीत घरले 
तर.मग असे म्हणावयास हरकत नाही की जन्मा- 
बरोबरच कवि ही प्रज्ञा घेऊन येतो. पण त्याचबरोबर 
हेही खरे की त्याच्या वाढत्या वयाबरोबर, अनेक 
संस्कारांनी त्याची ही प्रज्ञा पुष्ट होत असते, संपन्न 
होत असते, एकाच कवीचे पूर्ववयातील काव्य ब 
उत्तरवयातील काव्य लक्षात घेतले तर. उत्तरयातील 
काब्य . अधिक प्रतिभासंपन्न आढळते. याउलट 
असाही , प्रकार संभवतो की उत्तरबयात॑ प्रतिभा. 
संपन्न अशा प्रकारचे काव्यच. त्याच्या हातून लिहून 


४६ 


होत नाही. मग अशावेळी आपण असे म्हणतो की 
त्या कवीची प्रतिभाशक्ति. क्षीण झाली, याचा अर्थ 
काग्र ! मलातरी याचा अर्थ असाच दिसतो की 
नवे उन्मेष दाखविणारी प्रज्ञा मुळातच असली तरी 
कालोघात तिची बाढ, तरी होते किंवा ती क्षीण तरी 
होते, असे जर आहे तर प्रतिभाशक्तीतील दैवी 
सामर्थ्य ते काय राहिले ! प्रतिभाशक्ति ही मानवी 
सामर्थ्याच्या पलीकडील आहे, असे मानण्याचे वास्त- 
विक काही कारण नाही. 


देवी सामर्थ्याचे श्रेय द्यायचेच झाले तर ते स्फूर्वीला 
यावे. कारण स्फूर्ती ही मानवी शाक्तीपळीकडीळल 
आहे; तातर लोकांचे एक जुने गीत आहे. त्यात 
कवि म्हणतो, धग ०७ हापष्ट हएशाछ छगाष्ट; 70 
ठरव ७६७ छावणाटत ७९ हरये" 0 उगाष्ट 9 
"४7 085"... ॥]] शूषयपष१्टर प्र) पी0ण) ४ 
पहा शंप७्ट षत, ०७९७ जि. "०0 
फ़, . . ' परमेश्वरच काब्यनिर्मितीची स्फूर्ति देतो. 
असा आदाय यातून सूचित होतो, 90९]]189 सारखा 


कविसुद्धा म्हणतो, 0०९७४ 18 1०६ 11८6 70९6- 


पणाचा, ७त्याता, १9 56. ७३ ही अग्लॉ* 


001९ १९६९॥॥॥॥॥६७४०७३ ० ७९ ७11; 
९७1110 897; 


ताट ७ 
कै. 10 


: ] छा]] ८0001008९ 
०९॥४५- 


* मी कविता करीनच असे कोणताही 
केवि म्हणू शकत नाही, कारण त्याची काव्यनिर्मिति 
ही स्फूतिवर अवलंबून असते. 718४0 देखील 
असेच म्हणतो १11 800१ ७०९६७ ९८ ७8 छ९] 
88 1,711 ९०१08९ ॥॥६11. 

मिह 00६ 0४५ ६७, ७७ 06९5 
108176१, , , ? कवींना स्फुरण येते, स्फूर्ति येते 
तेव्हाच ते काव्य करतात. हे लक्षात घेतले म्हणजे 
प्रतिभेपेक्षा स्फूर्तीचेच महत्व अधिक पट लागते. 


७ 
आणि स्फूति ब प्रतिभा या वेगवेगळ्याच शाक्ति 
आहेत, हेही जाणवू लागते, 


परंतु जेव्हा प्रतिभेचा स्फूति (२०8६8 ०५५7१) 
असाही अर्थ घेतला जातो, ,तेव्ह्ा.. स्फूर्ति : आणि 


०९॥७॥॥/॥] 0०” 
५७७ 16९४ 8176 


-रब्डद्या लद 


2 


काव्यस्फूति आणि! काव्यप्रतिभा 


प्रतिभा यांच्यात काही वेगळेपणच नाही असे वाटते. 
अर्थात एक गोष्ट: या ठिकाणी लक्षात घेतली पाहिजे. 
काव्यनिमितीच्या वेळी . प्रतिमेंच व्यापार किंवा 
प्रतिमेचे कार्य जेव्हा सुरू असते तेव्हा स्फूर्ति हे 
प्रतिमेचे एक अंग बनते, पण दोन्ही एक नव्हेत. 

स्फूर्ति आणि प्रतिभा यांच्या खरूपांब्राबत टीका- 
काराची सुद्धा गळत होते, 4-08101010010 सारखा 
टीकाकारसुद्धा म्हणतो, । [1 18 11080 10"0प- 
0०0९ 1081110691017, 16 001108 ४५ 10९, 
उंप७ उज घांढाट, [6108090017 एशीछ क पाच्या 
"९ कोटा पाष्ट ४०७०४; 9० फाध्मंडशर 
४8 (1९ 0068801 76तृपां1९8 छा0 फांणा 50- 
80]प (8 ]॥९0॥७07 810 8०000७४, ?९5- 
0४ पा8 18 फ0॥७ 18. ग्राह्य छळ 
९ 8६]. ४ गो8्या 188. टुभांपक- स्फूर्ति 
आली म्हणजे नेमके काय होते है याठिकाणी 
सांगितले आहे. * एखाद्याजवळ प्रतिभा आहे असे 
म्हणणे ! आणि हे स्फूर्तीचे काये एकच आहे, 
असा 4.0९1010170010 च्या म्हणण्याचा आराय आहे. 
म्हणजे 1180118003 ( स्फूति ) आणि 
७९8 ( प्रतिमा ) या दोहोत मूळतः काही 
फरक आहे असे त्याला वाटत नाही. 


पण वास्तविक पहाता या दोन्ही शक्ति वेगवेगळ्या 
असून त्या परस्परपूरक आहेत. नेहमीच्या परिचया- 
तले एक उदाहरण घेता येईल. विजेची घटा. 
(९१०७५४८ ७९] ). विजेच्या तारांमच्ये नाद 
निर्माण करण्याची सुप्त शक्ति असते, आणि ल्या 
तारा ( ७17९8 ) बटनाशी जोडलेल्या असतात. 
जेव्हा त्या बटनावर बोटाच्या साह्याने दाब विक 
जातो तेव्हा ती सप्त शक्ति आपले नाद निर्माण 
करण्याचे कार्य करते. जोपर्यत बोटांचा दाब आहे 
तोपर्यंत तिचे कार्य चाळूच राहील. दाब दूर केला 
की तिचे कार्य थांबते, याठिकाणी बोटाचा दात हे 
तात्कालिक कारण झाले, ( एफपाशतींध९ 810606- 
त७८६ ) ते घडल्याशिवाय कार्य होऊच शकत नाही. 


कवीची स्फूर्ति आणि प्रतिभा यांचे संबंध अशा- 
प्रकारचे आहेत असे मला वाटते. 'स्फ़ूति' हे 
प्रतिभाजाग्तीचे तात्कालिक कारण आहे, आणि ते 
महच्वांचे आहे. ' 1180178600 18 01९ 8001- 
0816008 1९9 ए९] 8610 01617'288 01 ९९108? 
असा स्फूर्तीचा एक स्वरूपार्थे आपण घेतो. तेच 
योग्य, स्फूर्ति ही एक देवी मानवीशक्तीच्या पलीकडे 
असणारी अशी प्रेरणा आहे. हीच प्रेरणा प्रतिभेला 
जाग्रत करीत असते, 


स्फूति ही प्रेरणा मानलीं तर तिचे दोन प्रकार 
संभवतात. अंतःप्रेरणा आणि बाह्यप्रेरया. वर 
जी देवी स्फूर्ति म्हणून म्हटले ती अंतःप्रेरणा, 
आपण नेहमी असे म्हणतो की त्या वस्तूने कवीला 
स्फूति दिली; त्या व्यक्तीने कवीला स्फूर्ति दिली; 
त्या प्रसंगाने कवीला स्फृति दिली. असे म्हणत 


' असताना आपणाला नेमके काय अभिप्रेत असते ? 


त्याठिकाणी ती वस्तु, तो प्रसंग, ती व्यक्ति 
कवीच्या स्फूतींला प्रेरक ( 8५10101९01 ) ठर- 
तात. आणि मग स्फूर्ति निर्माण झाली म्हणजे 
त्याची प्रतिभा जाग्रत होते. 


यावरून  काब्यनिर्मितीच्या वेळी दोन प्रक्रिया 
संभवतात, 


अंत:स्फूर्ति (अंतः प्रेरणा)-> प्रतिभाजाग्रति-, निर्मिति. 
बाह्यप्रेरक-> अंत्‌:स्फूर्ति-, प्रतिभाजागृति-, निर्मिति. 


कंबीला स्फूर्ति आली म्हणजे नेमके काय होते ! 
कवि-मनात एकप्रकारची अवस्था निर्माण होते. 
याच अवस्थेला उन्मनी अवस्था असे म्हणतात. 
मळा वाटते केशवसुतांनी “ झपुर्झा ' या कवितेत 
ज्या स्थितीचे वणन केळे आहे तीच ही उन्मनी 
अवस्था. या अवस्थेत एकदा कवि गेला म्हणजे 
सभोवतालच्या जडविश्वाचा त्याला त्या 'क्षणापुरता 
विसर पडतो, 


४७ 


उण्याचा 


तुक. 


नवभारत 


'हृ्षखेद ते मावळले 
हास्य निमाले 
अश्रु पळाले 
कण्टक शल्ये बोथटली 
मसखमालीची लव वठली 
काही न दिसे दृष्टीला 
'प्रकाश गेला 
तिमिर हरपला 
काय म्हणावे या स्थितीला ! 
या स्थितीला उन्मनी अवस्थाच म्हणावे. ही स्फूर्ती- 
चीच अवस्था असते. कविमनात ही अवस्था 
निर्माणे झाल्यानंतर आपोआपच ( बटण दाबल्यावर 
दिवा लागावा त्याप्रमाणे ) प्रतिभा जागत होते, 
आणि त्या आक्तिसामर्थ्याने कविमन केशवसुत म्हण- 
तात त्याप्रमाणे ' ज्ञाताच्या कृंपणापलीकडेहि ? जाऊ 
शकते. 
केशवसुतांनी “ स्फृर्ति ! आणि ' प्रतिभा ? या 
दोन कविता लिहिल्या आहेत, या दोन कवितात 
त्यानी दोन्ही शक्तींचे स्वरूप वर्णन केले आहे. 
प्रतिमेविषयी केशवसुत म्हणतात- 
ती अत्यद्‌भुत गूढ शक्ति सहसा संचारता अंतरीं 
मुक्तात्मा गगनीं उडे, बिथरतो इद्राश्व ते पाहुनी, 
प न नर ह 
पिण्डीं जाय विलोपुनी विरुनिया ब्रह्मांड हे सत्वर 
शब्दुत्रह्म उचेबळून मग जं दाही दिशा व्यांपितें 
त्यांच्यातून भविष्यबाद निघती;-- 
प्रतिभाशक्ति जागत झोळी म्हणजे कंबीच्या 
अंगात विलक्षण संचार होतो; पार्थिव जडवंधनापासन 
तो मुक्त होतो. * पिण्डी व्रह्माण्ड विळोपुनी जाय 
यातून केशवसुतांना 'काय सूचित करावयाचे आहे १ 
कवि एकदम सायुज्यतावस्थेमध्ये जातो. विश्रवास्त- 
वाशी तो एकरूप होतो. विश्ववास्तवाचे दहन त्याला 
घडते आणि मग * शाब्दत्रह्म ! आपोआप उचंब- 


भव शब्दरूप घेऊनच बाहेर पडतो. व्यक्त होतो. 
प्रतिभाशक्ति जाग्रत झाली म्हणजेच काव्यनिर्मिति 
अपरिहायंपणे होऊ लागते. हे केशवसुतांना सचित 
करावयाचे आहे, 


' स्फूति? या कवितेत केशवसुत काय 'म्हणतात्‌ 
पहा- , शर्ट 
कांठोकांठ भं द्या पेला फेस भराभर उसळूंद्या! 
प्राशन करितां रंग जगाचे क्षणोक्षणी ते बेदलूंद्या | 
या कवितेत पुढे केशवसुत असे म्हणतात- 
बंडाचा तो झेंडा उभवुनि धामधूम जिकडे तिकडे 
उंडबुनि देउनि जुलमाचे या करूं पहा तुकडे तुकडे ! 
* पद्मपंक्तीची तरफ ? कवीच्या हाती असल्यामुळे 
कवि काब्य निर्माण करू शकतो. आणि त्या काव्यद्वारे 
जगही उल्थून देऊ शकतो. 


_ इथे प्रश्न. असा निर्माण होतो की. * कवीला 
बंडाचा झेडा उभविण्यासाठी ? स्फूर्ति हवी आहे 


काय ! किंबा बंडाचा झेंडा उभविण्यासाठी एक- 


ळून येते. म्हणजे त्या क्षणीचा कवीचा उत्कट अनु. 


-14 


प्रकारचे प्रतिभासंपन्न काव्य निर्माण करण्यासाठी 
त्याना काव्यस्फू्ति हवी आहे ? मला असे वाटते 
की  कांठोकांठ भरू द्या पेला (मद्याचा ) ' असे 


म्हणत असताना, केशवसुतांना काव्यस्फूतिच अमि- 
प्रेत आहेत. कारण-- 


क्ल्तीची मग करुनी नोका व्योमसागरावरी 
जाऊं -असे कवि पुढे म्हणतो. त्याचा अर्थ काय ! 
कल्पनाशक्तीचे कार्य कवीळा करावयाचे आहे. है 
केस्पनाशक्तीचे कार्य आणि ' प्रतिभा ! या कंबि- 
तेत अभिप्रेत असलेले प्रतिभेच कार्य सुरू होण्या- 
पाठ ' स्फर्तीची ! आवश्यकता आहे. एखादे 
कार्य करण्यापाठी आपल्या अंगी स्फुरण यावे 
म्हणून आपण बोह्य-उत्तिजक प्रेराचा ७४७ शॉ 
अवलब करीत असतो. आंणि मग आपल्या अंगी 
एकप्रकारचा उत्साह संचारतो. 


काव्यस्फूर्ति आणि काव्यप्रतिभा 


यावरून एक गोष्ट स्पष्ट व्हावी की स्फूर्ति ही एक 
प्रकारची प्रेरणा (5010प]९9( ) आहे. ती अंत:- 
प्रेरणा असेळ किंवा बाह्मप्रेणणा असेल. पण त्या 
प्रेरणेमुळेच अद्‌भुत अद्य प्रतिभाशक्तीचा कवीच्या 


अंगी संचार होतो, व तो काव्यनिर्मिति करावयास . 


प्रवृत्त होतो. 


स्फूर्ति आणि प्रतिभा यांच्यातला असा परस्पर 
संवंध लक्षात घेतल्यावर त्या दोहोंतला एक फरकही 
लक्षात घ्यावा लागेल, * स्फूर्तीछा 7 कोणत्याही प्रका- 
रचे नियमन नसते. तिला इच्छा होईल तेव्हा ती 
कविमनात येते. कविमनाचा ताबा घेते. तिच्या 
आगमनाला आणि अंतर्धान पावण्याला कोणतेच 
बंधन नाही. कोणतेच नियमन नाही. पण जेव्हा 
ती कविमनाचा ताबा घेते, तेव्हा वर सांगितल्या- 
प्रमाणे कविमनात “ उन्मनी अवस्था निर्माण होते, 


क्षणभंगुर ( ८९1१]०॥७1] ) अशा अवस्थेतून कवि 
त्या क्षणी चिरंतन (९६९१०91) अशा अवस्थेकडे 


जातो. जे एरवीच्या स्थितीत त्यात्या खंडश! दिसते ते. 
पणहे ,. 


या अवस्थेत त्याला संपूर्ण जाणवू लागते, . 
सारे अस्पष्ट, अस्फुट, , . जाणिवेला स्पर्श करणारे 
पण जाणिवेच्या पलिकडे असणारे. आणि मग 
स्फूर्तिमध्ये एक रूपांतर होते. मूळ प्रेरणारूप स्फूति 
निर्मितिक्षम वनू पहाते. पण निर्मिति हा तिचा धर्म 
नसल्यामुळे निर्मितिक्षम प्रतिमेच्या जवळ जाऊन 
तिला जागृत करते, आणि मग प्रतिभाशक्तीचे कार्य 
सुरू होते, 

प्रतिभा शक्ति काय करते ! काव्यनिर्मितीच्या 
दृष्टीने प्रतिभेला खतःचे असे कार्य आहे. तीन गोष्टी 
तिला कराव्या लागतात. 


न, भा. ७ 


१. प्रतिभेकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत 
असतो. जे स॒प्त म्हणून नेणीवेत (०००७०५8) 
असते, पण जाणिवेला स्प्ष करू पहाते ते संपूर्ण- 
तया जाणिवेच्या कक्षेत घेण्याचा प्रतिमेचा प्रयत्न 
असतो, 


२. उन्मनी अवस्थेत जे अस्फुट असते, अस्पष्ट 
असते ते स्फुट व स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न प्रतिभा 
करते. 


३. जे जाणिवेच्या जवळ असूनही जाणिवेच्या 
आवाक्याबाहेर असते ते जाणिवेच्या आवाक्‍यात 
कवीच्या इच्छाशक्तीच्या ताब्यात आणण्याचा प्रयत्न 
प्रतिभा करते. 


प्रतिभेची ही तीन कार्य पूर्ण झाली म्हणजे 
कवीच्या सजेनशीळ मनात काव्यनिमितीची प्राथमिक 
अवस्था पूणे होते. आणि मग कल्पनाशक्तीची 
( 170४७्टा9(109 ) मदत मिळाली म्हणजे काव्य 
प्रकट होते. 


अर्थात्‌ प्रस्तुत विवेचनात मला कल्पनाशक्तीचा 
विचार करावयाचा नव्हता, स्फूतिं आणि प्रतिभा- 
शक्ति यांचा विचारच प्रामुख्याने अभिप्रेत होता, 
स्फूति ही दैवी शक्ति आहे, प्रतिभा व कल्पना 
या. दाक्ति मात्र मानवीप्रयत्नसाध्य आहेत असे 
मळा म्हणावयाचे आहे. स्फूर्ति एका विशिष्ट अव- 
स्थेला कार्यक्षम (०१९०७४९ ) होऊ पहाते. पण 
निर्मिति हा तिचा धर्म नसल्यामुळे ती प्रतिभेला 
जागृत करते. .या निर्मितिक्षम स्फूर्तीलाच 

ठाः९७७ए९ 1180179100 ) आपण प्रतिभा 
म्हणतो, पण ते योग्य नाही असे मला बाटते. 


४९ 


आ डन ग 


"करखगघनचिछजचज” 


य विक 


डॉ. ग. ना. जोशी 


“भ्रेमाची कला! 


( एरिक फ्रॉम ह्याच्या 11९ 816 1,00४ या पुस्तकाचा पस्चियात्मक सारांरा ), 


एरिक फ्रॉम हा आपल्या 7९७1 ०. ऐ॥९९व०पा, 
गृ 8818 800100४ व का 10' याणा 
या प्रमुख ग्रंथांनी जगात मान्यता पावलेला असा 
स्वतंत्र व पुरोगामी विचारसरणीचा लेखक आहे. वर 
उल्लेखिलेल्या पुस्तकात त्याने मनुष्य व समाज याविषयी 
आपला स्वतंत्र दृष्टिकोन आधीच मांडलेला आहे. 
णात 7680९०७४७७ या हिप २८०१७ 
8.09))81) यांनी संपादिलेल्या नवीन ग्रंथमालेत एरिक 
फ्राम याने ॥॥९ 816 01 1,001 ' प्रेमाची कला 
हे एक नवीन पुस्तक लिहून आपला दृष्टिकोन अधिक 
सम्यक्‌पणे मांडला आहे. हछींच्या समाजात व्यक्तीच्या 
मनासंत्रंधी ब निरामय आंतरिक जीवनासैबंधी अनेक 
गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यांचे 
दिग्दर्शन फ्रामने आपल्या या पुस्तकात केळे आहे. 


व्यक्तींना केवळ यांत्रिक, साधनवतू , निःसत्त्व व परनेय्‌ 


बनवू पाहणाऱ्या औद्योगिक समाजात व्यत्तिव्यक्तींचे 
संबंध प्रेमाचे ब जिव्हाळ्याचे कितपत होऊ शकतात व 
हलली प्रेमाचा कितीही गाजावाजा होत असला, प्रेम 
विवाह फार मोठ्या प्रमांगावर होऊ घातले असले, 
तरी ते खरोखर कितपत प्रेमाचे व यशस्वी होऊ 
शकतात, प्रेमाचा खरा. अर्थ कोणता व प्रेमाचा खरा 
साक्षात्कार घडण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आव्यकता 
आहे, अश्या प्रकारच्या प्रश्नांचा फ्रोमने या आपल्या 
पुस्तकात ऊहापोह केलेला आहे. गेल्या सहा वर्षांत 
या पुस्तकाच्या ,तीन आवृत्त्या खपल्या यावरून हे 
पुस्तक किती उद्बोधक व लोकप्रिय झालेले आहे ह्याचा 
अंदाज येईल, 

या पुस्तकाच्या प्रारंभीच्या निवेदनात फ्रोमने म्हटले 
आहे की या पुस्तकाद्रारा त्याला असे दाखवायचे 
आहे की कोणाही अपरिपक्व व्यक्तीला प्रेमात स्वैरपणे 
विहार करतां येईल इतकी प्रेम ही साधी वस्तु 


प र स्तु नाही, 
उलट या पुस्तकातून फ्रॉमळा असे दाखवन द्यावयाचे 


,होतीळ व आपल्याव 


आहे की व्यक्तीला सर्जक प्रवृत्ति वाढवून आपल्या 
संपूण एकीभूत व्यक्तिमत्वाचो विकास करता न 
आल्यास, खरी नम्रता, घेये, श्रद्धा व शिस्त यांचा 
भरपूर विकास न करता आल्यास व खऱ्या अर्थाने 
शेजाऱ्यावर प्रेम करता न आल्यास प्रेम करण्याच्या 
पवे मयत्नात अपयश आल्याशिवाय राहणार 
नाही. 


खु 
प्रंमासाठी धडपड 


हीच्या परिस्थितीचा आढावा घेताना फ्रॉमने 
असे म्हटले आहे. की हल्ली पुष्कळदा लोकांसमोर 
प्रश्न असा उभा राहिला आहे की प्रेमाला पात्र 
(1०९५७1९ ) कसे बनावयाचे १ आपण इतरांवर 
प्रेम करण्यापेक्षा आपण कसे वागलो व दिसलो म्हणजे 
इतर आपल्याकडे आकर्षित होऊन आपणावर आधिक 
र प्रेम करू लागतील ह्याचाच 
ना करतात, इतरानी आपणावर प्रेम 
करावे म्हणून आपण अधिक यशस्वी, श्रीमंत व 
सत्ताधीश व्हावे म्हणून पुरुष प्रयत्न करीत असतातः 
उलट स्त्रिया वेशभूषा व दागदागिने यानी आपले 
शरीर सजवून, लाडिक ब मधुर भाषा वापरून, 
उरुषांचे लक्ष आपणाकडे वेधून घेऊन, त्याना आपल्या- 


कड आकार्पेत करून घेऊन, त्यामुळे आपणावर प्रेम 


च्सेळ अशी अपेक्षा करतात, 
प्रेमाचे तंत्र-जुने ब नवे 


काहींच्या धष्टीने प्रेम करण्याचा प्रश्न हा प्रेमप्रवृत्ति 
वाढविण्याचा प्रश्न नसून प्रेमाचा विषय ( ०७९०६) 
भन्याचा ,आहे. पूर्वीच्या काळी मुलामुलींची ल्म 
लाच्या कुटुंबांतील प्रोढ मंडळी इतर कुटुंबाची शाली- 
नेता, शील, स्वभाव इत्यादि गोष्टी पाहून जमवीत 
असत व विबाहोत्तर काळात पतिपत्नीत आपोआप 
पेम निर्माण होते व ते 'स्थिर ब दीघैकाल टिकणरि 
बनते अशी त्यांची श्रद्धा होती. परंतु पाश्चात्य राष्ट्रातील 


विचार माणसे सतत 


५०, 


अनुक्रमणिका 


2 
(जी 


"कखगघरचिघज्चज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


* प्रेमाची कला! 


-नवीन पिढीला ही कल्पना रुचली नाही, नव- 
मतवादी स्त्री पुरुषांनी ( 1511917110 10४९ ) उत्तान 
कामाघिष्ठित प्रेमाची कल्पना रूढ केली. मुलामुलींना 
प्रेम करण्यास व आपला जीवनसाथी निवडण्यास 
स्वातंत्य असळे पाहिजे अक्यी मागणी करून हली 
प्रेमाच्या कार्यापेक्षा प्रेमाच्या विषयाला- प्रेमविषय 
बनणाऱ्या व्यक्तीला -अधिक प्राधान्य देण्यात आले 
आहे. आणल्ली पुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की 


हछीच्या संस्कृतीत सर्वच वस्तूंना एक प्रकारचे व्यापारी ' 


व बाजारी स्वरूप प्रास झाळे आहे. झुलांना व मुलींना 
आकरषैक मुली व मुळे ही आपण केलेल्या कमाईव्रदळ 
मिळणारी बक्षिस आहेत, असे वाटते. हती दिलखुलास- 
पणे बागडणाऱ्या, नाचणाऱ्या, गाणाऱ्या, सुंदर सदर 
फॅशन्स करणाऱ्या, लडिवाळपणे खिदळणाऱर्‍्या, सिनेमा- 
नाटकातील गाणी गाणाऱ्या, उत्तानं पोषाख करणाऱ्या 
मुली मुलांना अधिक आवडतात. आकर्षक बनविण्या- 
करिता १९ व्या शतकात पुरुषाला आक्रमक व महै- 
₹््वाकांक्षी बनावे लागत असे तर त्याला आता साहिथ्य 
व समाजप्रेमी व्हावे लागते. मुलींनाही दिसायला राज- 
बिंडे, नखरे्राज, पुष्कळ पैसे मिळविणारे व आपल्या 
चेनी पुरवू शकणारे असे तरुण पति म्हणून अधिक 
पसंत करावेसे वाटतात. म्हणजे प्रेम हेसुद्धा बाजारा- 
तील जणु एक विक्रेय वस्तु समजैली जाऊ लागलो 
आहे. फ्रोमने म्हटले आहे की ज्या संस्क्रतीत भोतिक 
यशस्विता हेंच महनीय मूल्य समजले जाते ला 
संस्कृतीत इतर वस्तूंप्रमाणे प्रेमाचाही त व्यापार व 
बाजार बनळा तर त्यात फारसे आश्चय वाटण्याच 
कारण नाही. ज्यावेळी दोन व्यक्ति * प्रेमात पडतात 
असे आपण म्हणतो त्यावेळी त्याचा अर्थ असा असतो 
की त्याना परस्परांबिषयी केवळ आकर्षण वाटत असते 
बते त्या व्यक्तीच्या बाह्य देखाव्याला भुव्ा वाटत 
अंसते, त्यांना परस्परांच्या सहवासात एकमेकांचा ह्ढ 
परिजय झाल्यानंतर हळुहळू एकमेकांच्या खऱ्या प्रव्वत्ति, 
आवडीनिवडी व स्वभाव नीटपणे समजतात व पर 
स्परांची वैगुण्ये लक्षात येतात. असे झाले म्ह्णजे सुर- 
बातीस आपणास वाटलेले प्रेम हे खेर प्रेम नसते, तो 
एक मोह होता, मनाला परस्पराविषयी पडलेली भुरळ 
होती ब ती तात्पुरती शारीरिक आकपैणाची ओढ 
होती, ते खरे प्रेम नव्हते, हे लक्षात येते. 


प्रेमाची तात्त्विक बेठक 

खरे म्हणजे प्रेम ही एक कला आहे हे संमजा- 
वयास पाहिजे; ही कला अवगत होण्यासाठी प्रेमा- 
मागील जी सैद्धांतिक बैठक आहे ती नीट समजा- 
वयास पाहिजे. ज्याप्रमाणे उत्तम डॉक्टर होण्यासाठी 
वेद्यकशास्त्राचे उत्तम ज्ञान संपादन करावयास पाहिजे 
किंबा उत्तम गवई होण्यासाठी संगीताचे शास्त्र बथार्थ- 
पणे समजावयास पाहिजे त्याप्रमाणे खऱ्या अर्थाने 
उत्तमपणे प्रेम करता येण्यासाठी प्रेमाची तात्विक 'बाजू 
नीट समजून घेतली पाहिजे, व ही प्रेमकला साव्य 
करून. घेणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे; प्रेम 
करण्याखेरीज इतर कोणतीही गोष्ट अधिक महत्त्वाची 
वाटता कामा नये. 

मनुष्याजवळ बुद्धि आहे. बुद्धीच्या साहाय्याने 
त्याळा स्वतःची व इतरांची जाणीव होत असते. 
प्रत्येक मनुष्याला आपण स्वतः इतरांपासून मिन्न 
आहोत अक्शी जाणीव असते व तो आपल्या मर्यादा 
व बंधन पार करून आपल्या वेंगळेपणाचा अंत कसा 
करावा व इतरांशी आपले मीलन कसे घडवून आणावे 
याविषयी विचार करीत असतो. त्याला इतरांपासून 
वाटणारे वेगळेपण ब एकाकिता नकोशी होते. इतरांशी 
आपले मीलन व ऐक्य होत राहावें, ' स्वतःच्या मर्या- 
दांच्या अतीत होऊन आपणास व्यापकता अनुभवा- 
यळा मिळावी अक्यी तीत्र इच्छा प्रत्येकास असते. 
त्यासाठी प्राचीन काळातील मनुष्य आपली जमीन 
व आपली जनावरे यांच्याशी एकरूप होत असे, 
परतु जसजशी मंनुष्यजात अधिकाधिक उत्क्रान्त 
होत चाळली आहे तसतसे माणसाचे सृष्टीशी असलेले 
जुने बंध तुटत चालले आहेत; मनुष्य सृष्टीपासून 
विलग, होऊन लांबलांब जात आहे व त्यामुळे 
त्याच्या मनात निर्माण झालेल्या एकाकीपणा- 
पाथून सुटका करून घेण्याची भावना बळावत चालली 
आहे. ही एकाकिता नाहीशी करण्यासाठी तंद्रीचा 
अनुभव घेण्याचा एक उपाय. आहे, कांही मादक 
मेयांचे सेवन केल्याने सभोवतालचे जग व आपण 
यातीळ विभक्तपणाची जाणीव तात्पुरती तरी नाहीशी 
होते. यामार्गे आपल्या सृष्टीपासूनचा विभक्तपणा विस- 
रण्यासाठी काही लोक प्रयत्न करीत असतात. दुसरा 
मार्ग संभोगाचा आहे. पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर समूहांचे 


५९ 


उड 
च ती.) 


-करखखगघन च्च” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेवभांरतं 


संभोगाचे कार्यक्रम होत असत व त्यामुळे स्त्रीपुरुषांची 
एकाकीपणा'ची जाणीव काही काळ तरी दुबळी जात 
असे. परंतु काही .काळानतर एक्राकितेची जाणीव पुनः 
डोके वर काढून माणसाच्या मनावर ताण निर्माण करून 
त्याला आकुल वनवू ळागली. थोडक्यात माणसाला 
स्वतःला अनुभवायला येणारी एकाकिता किंवा विभ- 
क्तता हीच त्याच्या आकुलत्वाचे कारण होय, मादक 
वेयांच्या सेवनाने किंवा संभोगाच्या मार्गाने मिळणारे 
ऐक्याचे सुख जरी तीत्र असले तरी ते तात्कालिक व 
क्षणिक असंत. त्याचप्रमाणे समाजाशी पूर्णपणे सह- 
मत होऊन व समाजाचे नेतृत्व संपूर्णपणे मान्य 
करून त्याचे अनुकरण करण्यानेही प्राचीन काळी 
व्यक्तीत वाटणारी एकाकीपणाची जाणीव दाबून 
टाकण्यात येत असे. कळपात राहाण्याची एक 
प्रकारची प्रद्वत्ति व सवय समाजाशी ऐक्य ब मीलन 
घडवून आणण्यास मदत करीत होती. 


समानतेतील सांचेब्राजपंणा 


सध्याच्या प्रगत काळात मिन्नमतांचा निरास करून 
एक प्रकारची समता घडवून आणण्याचे प्रयत्न जोरात 
चाळू आहेत. धर्माच्या दृष्टिकोनातून पूर्वी “समता? 
मानली जात होती. आपण सर्व देवाची लेकरे आहोत 
या नात्याने व सर्वामध्ये एकच दैवी तत्व वास करते, 
या अर्थाने धम समतेच्या तत्त्वास उचलून धरीत असे. 
पण त्याचबरोबर जरी सर्वामध्ये एकच मूलभूत दैवी 
तत्त्व अनुस्यूत असले तरी व्यक्तीव्यक्तीमधील भेदांनाही 
मान देण्यात येत असे. प्रत्येक व्यक्ति ही अनन्यसाधा- 
रण असते ब तिचा अनादर करता कामा नथ अत्लीही 
धर्मातील समतेची धारणा होती. परंतु सद्यःकालळातील 
समसमता म्हणजे एकता (01९1९95) नसून ती तोच 
तोचपणा किंवा एकसारखेपणा ( 8975611855) आहे. 
हल्ी जी एकाच प्रकास्ची कामे करतात, एकाच 
प्रकारचे मनोरंजन करतात. एकाच प्रकारचे साहित्य 
वाचतात व ज्यांच्या भावना व विचार एका'च प्रकारचे 
असतात म्हणजे ज्यांच्यात स्वप्रकारचा एकसारखेपणा 
असतो त्यांची समांनता आहे. हीच्या समानतेत 
भेदाचा निरास करण्याची प्रवृत्ति आहे. स्त्रिया 
ह्या पुरुषांना समान आहित त्याचा अर्थ त्या पुरुषां- 
हन भिन्न नाहीत. स्त्रिया व पुरुष एकसारखेच गणले 


जातात, दोन परस्परभिन्न टोके या नात्याने स्री व 
पुरुष्र समान समजळे जात नाहीत. हीचा समाज 
व्यक्तित्वविहीन समानतेचे ध्येय समोर ठेवितो कारण 
त्याला मानवानी आपसात कल्ह न करता एकत्र 
आणून त्यांच्याकडून काम करून घेण्यासाठी एकाच 
प्रकारच्या आज्ञा शिरसावंद्य मानून सरळपणाने काम 
करणारे मानव-अणु पाहिजे आहेत; पण त्याचबरोबर 
आपण आपल्या इच्छेप्रमाणे वागत आहोत असे समा- 
धान मानव-अणूस वाटत रहावे अशी समाजाची इच्छा 
आहे. ज्याप्रमाणे प्रचंड प्रमाणावर उत्पादून करणाऱ्या 
उद्योगधंद्यांना एकाच प्रकारच्या ( साच्याच्या ) सर्व 
वस्तु पाहिजे असतात त्याचप्रमाणे हीच्या समाजा- 
सही माणसांचा साचेबाजपणा, एकसारखेपणा, 8६91 - 
केद्का त2६॥01 पाहिजे असते. व या एकसारस्पणास 
किंवा साचेबाजपणास ' समता? हे गोंडस नाव देण्यात 
येते. अशाप्रकारे निर्माण होणारी एकता निर्जीव व 
अजाणीवपूर्वक निर्माण होणारी असते व ती कळपाची 
एकता असते. अश्या प्रकारच्या समतेत मनुष्य यांत्रिक 
बनतो. तो ज्या यंत्रांशी व यंत्रणेत काम करतो ती यंत्रणा 
त्याचे संपूर्ण वतेन ठरवून देते, त्याची यंत्रणा त्याच्या 
भावना, आकांक्षा, कुवत, सहिष्णुता व त्याची मजा 
करण्याची पद्धति, ही सर्व त्याला ठरवून देते. त्याने 
कोणतो पुस्तके वाघावीत हे त्यांचे ग्रेथमंडळ ठरविते 
त्याने कोणते चित्रपट पहावयाचे ते त्याचे चित्रपट, 
मंडळ ठरविते, त्याने वागावे कसे, त्याचे दररोजचे 
कार्यक्रम कसे असावेत, त्याने आपली सुल्ले व दःख 
कोणत्या प्रकारे अनुभवावी, त्याने चैन कशी करावी 
हे सव त्याला त्याच्या समाजाकडून ठरवून देण्यात येते. 
अक्ा रीतीने मंतुष्य त्याच्या यंत्रणेचे शेपूट बनतो. 
असा मनुष्य कृत्रिम, परनेय, परावलंबी, पराधीन व 
दुबळा बनतो. त्याच्यातील स्जकता, पुरुषा साहस 
कल्पकता व जिवंतपणा नाहीसा होतो. त्यामुळे एक 
जिवंत व्यक्ति म्हणून इतरांशी मीलन होऊ शकत नाही. 
त्याच्या अंतरंगात एक प्रकारचा मयाण एकाकीपणा 
सतत भरून राहिलेला असतो व तो त्याळा भेडसावीत 
राहून त्याचे मन व्याकुळ करीत राहतो. भ 

व्यक्तीने इतरांशी स्वतःचे मीलन साधण्याच 


क णता 1 तिसरा 
एक मागे आहे व तो म्हणजे सजकव्रत्तीचा, 


सजन- 


शीलतेचा, परंतु या मार्गाने साधणारे ऐक्य 


दोन” 


2 अ 
वड क. 


-कखगघरचि्ठनसञ” 


ष्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: प्रेमाची कला 


व्यक्तींच्या संत्रंधातून निर्माण होणारे नसते. खरे ऐक्य 
साधते ते व्यक्तीव्यक्तीतील मीलनान, संमीलनाने विल- 
यनाने ( 1५७01 ) किंवा प्रेमानेच, व्यक्तिमीलनाच्या- 
द्वारा इतरांशी एकरूप होण्याची प्रभावी इच्छा माण- 
साच्या मनात संदेव वास करीत असते. माणसांची 
कुटुंबे, गट, समूहू, गांव, वंश किंवा देश यांना दीधकाल- 
पर्यंत एकत्र ठेवण्यामागे माणसांना परस्पराविष्रयी 
वाटणारे आकधेण व परस्पराशी तन्मय होण्याची वाट- 
णारी इच्छा हीच असते ब ती एक मूलभूत प्रेरणा 
असते, 


प्रेमातील प्रेरणा 

प्रेमात एक प्रकारची एकजीवता (8१7०१०1०७० ) 
असते, अक्या प्रकाराची एकता मातेच्या गर्भात वाढ- 
णारे भ्रण व माता यांच्यात असते. या एकतेत माता 
भ्रणांचे पोषण व रक्षण करीत असते. माता त्या भ्रणाचे 
विश्व असते व त्याचबरोबर तिचे स्वतःचे जीवनही 
व्यापक व समृद्ध बनत असते. मानसिक एकजीवतेत 
दोन राशोरे मिन्न- असतात. परंतु भ्रूणाची व मातेची 
जशी जेविक एकरूपता असते तशीच प्रेमात दोन 
मनांची असते. परिणत प्रेममीलनात व्यक्ती- 
कडन स्वतःचे व्यक्तिमत्व व॒ त्याची अखंडताही 
टिकवून धरण्यात येते. प्रेम ही माणसात वसणारी एक 
कृतिशील प्रेरया आहे. माणसामाणसांमध्ये ज्या भिंती 
अंतर निर्माण'करतात त्या मेदून प्रेम त्यांच्या पलीकडे 
जाते व इतरांशी मीलन घडवून आणते. माणसाच्या 
मनात दडून बसलेला विभक्तपणा व एकलेपणाच्या 
जाणीवेवर प्रेम मात करीत असंत. प्रेम माणसाला 
त्याचे स्वत्व.ब अमिन्नता टिकविण्यास स्वातंत्र्य देते 
दोन व्यक्ति प्रेमात मिन्न राहूनही एकत्र येतात; एकजीव 
होतात. प्रेमात मनुष्य इतरास देत असतो व धैत 
नसतो. प्रेमात त्याग करण्याची भावना प्रभावी असते 


व्यापाराच्या क्रियेतही मनुष्य देत असतो परंतु तो 


इतरांकडून बदल्यात काही मिळण्याच्या अपेक्षेने देत 
असंतो. व्यांपारी माणसाला इतरांना देण्याने आपले 
कांही कमी होईल अशी भीती वाटत असते. परंतु 
प्रेमात तसे नसते. सर्जकृत्तीच्या माणसाला इतरांना 
देण्यात स्वतःचे सामथ्ये प्रतीत होत असते, स्वतःची 
संपत्ति व वैभव यांची जाणीव होत असते व म्हणून 


अनुक्रमणिका 


देण्यात आनंद व जिंवंतपणा अंनुंभवायला मिळते 
असतो. प्रेमात देणाऱ्यास. आपला आत्मा ओसंडून 
बाहेर वाहतो आहे, जिवंतपणाने विस्तार पावतो आहे 
या अनुभवाने त्याला नितांत समाधान वाटत असते. 
प्रेम देणाऱ्यास प्रेम देण्याने स्वतःचे काही कमी होते 
आहे अश्शी जाणीव _न होता प्रेम देगे हे माझ्या 
जिवंतपणाचे प्रतीक आहे या जाणिवेने परम 
धन्यता वाटते. प्रेमाची क्रिया देण्यातूनच व्यक्त होत 
असते. माता मुलाला दूध पाजते तेव्हा त्या क्रियत 
तिला परमसुख मिळते; किंबहुना तिला आपल्या अर्भ- 
काला दूध पाजता आले नाही तर त्रास होतो, कळा 
लागतात, भौतिक जगतात असेच म्हणता येईल की 
जो देतो तो श्रीमंत, ज्याच्याजवळ नुसती संपत्ति 
आहे तो श्रीमंत नव्हे. प्रेममय देण्यात प्रेमाच्या बद- 
ल्य़ात काही मिळावे अज्ली अपेक्षा नसते. प्रेमात 
केवळ देण्यातच परम आनंद मिळतो, धन्यता वाटते. 
प्रेमाने ज्याला प्रेम दिळे जाते त्याच्या मनात प्रेमाची 
भावना निर्माण होत नसेल तर ते प्रेम वांझ आहे असे 
म्हणावयास हरकत नाही. प्रेमाच्या कृतीत देण्याबरोबरच 
आस्था ( काळजी), जत्राबदारी, आदर व ज्ञान ह्याही 
कृतींचा अन्तर्भाव होतो. ज्याच्यावर आपण प्रेम 
करतो त्याच्या जीवाविषयी व वाढीविषयी सतत कृतीने 
आस्था दाखवीत राहाणे व प्रेमविषयाची काळजी 


घेत राहणे म्हणजे प्रेम होय. प्रेमात प्रेमविषयासाठी 


च. 


कष्ट करावे लागतात, खस्ता खाव्या लागतात व ते 
कष्ट करण्यात उद्देगाची किंवा उपकाराची भावना नसते, 
तर उलट सद्लीधान व साफल्य वाटत राहते. खऱ्या 
प्रेमात प्रेमविषयाळा आपल्या ताब्यात किंवा अधि- 
कारात गुरफटवून ठेवण्याची भावना नसंते; उलट 


' ज्याच्यावर आपण प्रेम करतो त्याचा मुक्त विकास 


झालेला पाहाण्यातच प्रमाठा समाधान वाटत असते. 
प्रेमात सतत जागृति, काळजी ब जबाबदारीची 
भावना तेवत राहते. आस्था, जत्राबदारी, आदर व 
ज्ञान हे गुण परस्परावलंबी आहेत. 

स्त्री-पुरुष यांच्यात दोन विरुद्ध ठोकाइतकी भिन्नता 
(०५५५७ ) व विरोध असतो, लैंगिक आकषणाने 
स्त्री व पुरुष यांच्या मनात जो ताण निर्माण होतो तो 
नाहीसा होण्यासाठी स्त्री पुरुषांची ठॅंगिक कृति असते 
असे फ्रॉइड म्हणतो, पण असे म्हणण्यात फ्रॉइंडने 


५२ 


-कखखगघर चळ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत्त 


स्त्री पुरुषांतील भिन्न टोके असण्याने जे अंतर निर्माण 
झालेले असते ते नाहीसे करून एकत्र येण्याची दुर्दम्य 
इच्छा होते हा महत्त्वाचा सुद्दा दृष्टिआड केलेला आहे. 
खरे म्हणजे लंगिक आकर्षणात दुसऱ्या लिंगाच्या 
व्यक्तीशी आपले मीलन व्हावे होच इच्छा असते. 

नरव व स्त्रीत्व हे स्वभावात व ठेंगिक कृतीत 
व्यक्त होत असते. पुरुषीपण हे अन्तर्वेशन, मार्गदशन, 
कृतिशीलता, शिस्त व साहसीपणा या प्रकारच्या गुणात 
व्यक्त होते; तर स्त्रीत्व ( नारीत्व ) हे सजकग्रहणशीलता, 
संरक्षण, संगोपन, वास्तविकता, सहिष्णुता व मातृत्व या 
गुणात प्रामुख्याने व्यक्त होते. या सर्व गुणांचे तसे 
संमिश्रण प्रत्येक व्यक्तीत होत असते. फ्रामच्या मते 
फ्राइडने लॅंगिकतेवर जास्त भर दिला ही त्याची खरी 
चूक नसून त्याची खरी च्‌क आहे ती ही की त्याने 
“ लिंग ? या कल्पनेचा खरा व खोल अर्थ समजावून 
घेतला नाही. 


व 


विविध प्रकारच्या प्रेमाचे स्वरूप 

फ्रॉमने आपल्या या पुस्तकात विविध प्रकारच्या 
प्रेमाचे स्वरूप चर्चिळे आहे. मातृप्रेमाविषयी लिहि- 
ताना तो लिहितो की, मातृप्रेम हे निरुपाधिकर व 
निरपेक्ष असते. आईचे प्रेम म्हणजे एक प्रकारची 
प्रगाढ ज्यांति व उच्च आनंद असतो. आई मुलावर 
ते केवळ आपले मूल म्हणूनच प्रेम कर्रीत असते. 
आईच्या प्रेमासाठी मुलाने काही मिळवावे लागत 
* नाही, किंबा मुलाला आईच्या प्रेमासाठी पात्र जनावे 
लागत नाही. आईचे प्रेम कृत्रिमरीतीने निर्माण 
करता येत नाही व नियंत्रितही करता येत नाही. 
प्रेम करण्याने मनाला वाटणारी विभक्तता, 
अल्िपस्तता व एकाकिता नाहीशी होते. बालप्रेम 
म्हणते, “ मी प्रेस करतो कारण माझ्यावर इतर प्रेम 
करतात ?; उलट परिणत व परिपक्र प्रेम म्हणते, 
८ माझ्यावर लोक प्रेम करतात कारण मी त्यांच्यावर 
प्रेम करतो. ? ' मळा तू हवास म्हणून मी तुझ्यावर 
प्रेम करतो? असे अपरिपक्व प्रेम म्हणते; परंतु * तू 
मला हवास कारण मी तुझ्यावर प्रेम करतो? असे 
परिपक्क ब परिणत प्रेम म्हणते. मातेच्या व पित्याच्या 
प्रेमातीळ महत्त्वपूणे फरक फ्रॉइड स्पष्ट करून सांगताना 
लिहितो--- “ मातेचे प्रेम हे निरुपाधिक व निरावलंबनी 


५४ 


अनुक्रमणिका 


असते. मुलाने आपल्या काही अपेक्षा पूर्ण केल्या 
आहेत किंबा काही विशिष्ट अटी पूर्ण केल्या आहेत 
म्हणून आई मुलावर प्रेम करते असे नव्हे; उळट केवळ 
मूल माझे आहे म्हणूनच मी त्याच्यावर प्रेम करते, 
मग ते कसेही असो व कसेही वागो ? अ्यी मातेची 
भावना असते. निरुपाधिक प्रेम करावयास मिळणे ही 


-मानवाची अत्यंत खोल दडलेली तीत्र' इच्छा असते 


उलट आपल्या अंगी लोकांना आवडण्यासारख् गुण 
आहेत म्हणून लोक आपणावर प्रेम करतात अद्गी 
परिस्थिती असेल तर अशा प्रकारच्या प्रेमाची खात्री 
नसते. आई म्हणजे आपले घर असते. आई ही 
भूमाता, निसग व सागर यासारखी असते. तसे 
पित्याच्या बाबतीत नसते. पिता हा नैसार्गिक जग 
व्यक्तवीत नाही, पिता हा निसर्गाच्या विरुद्ध 
अशा मानवजगताचा प्रतिनिधि असतो. तो कृत्रिम 
जगाचे प्रातानेधित्व करीत असतो. मानवाचे विचार, 
कायदा, सुव्यवस्था, शिस्त, साहस या गुणांचा 
तो प्रतिनिधि व प्रवक्ता असतो, पित्याच्या प्रेमात 


मातिच्या प्रेमाची निरुपाधिकता व निरेपेक्षता 
"सत. ठू. माझ्या अपेक्षा पूण करतोस, मला 


आवडते असे वागतोस म्हणून तूं मला आवडतोस ” 
असे पित्याचे प्रेम म्हणते, पित्याचे प्रेम सोपाधिक असते. 
पित्याच्या प्रेमासाठी पात्र बनावे लागते व पित्याच्या 
अपेक्षा पूण केल्या नाहीत तर ते गमावण्याचीही 
भीति अस्त, मुळाळा मातेच्या निरुपाधिक व निरपेक्ष 
पेमाची [नतांत आवद्यंकता असते. मुलाला मातेचे 
निरपेक्ष प्रेम मिळाले नाही तर ते विकृत बनते. . प्रेम 
म्हणज एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीशी असणारा संबध न्हे 
प्रेम ही एक वृत्ति (६६७६१८ ) असते; ते अमुक 
एका व्यक्तीशी वागण्याची तऱ्हा नसते ग्रॅम ही जगात 
सवोशी वागावयांची व संबंध ठेवण्याची एक विदोधर 
प्रकारची प्रवृत्ति असते. खरे प्रेम एखाद्या दुसऱ्या 
व्यक्तीपुरंते स्वतःला मर्यादित बनवून संकुचिततेत 
समाधान _ पावत नाही. खरे प्रेम म्हणते-*।' मी जर 
उस्यावर मम करीत असलो तर जगातील प्रत्येक व्यक्ती- 
बर मी प्रेम करतो, तुझ्यामारफत सबंध जगावर' प्रेम 


र त्याचप्रमागे फ्रॉम म्हणतो की बंधुप्रेम हे सव मानव- 
बंधुविषयी प्रम असते, आपण सर्व एक आहोत अश्ली 


2 
> क. ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: प्रेमाची कला ' 


बंधुप्रेमात भावना असते. मातेच्या प्रेमात एक प्रकास्ची 
निःस्वार्थता व व्यापकता असते. जो जो कोणी गरजू 
असेल, प्रेमासाठी तृषात असेल त्याला प्रेम देणे हा 
मातेचा धर्म असतो. मातेच्या प्रेमात एक प्रकारची 
विश्वात्मकता व सवस्पादित्व असते. उलट कामुक 
प्रेमात ( ७/०७८ 10४७ ) दोन मिन्न व्यक्तींचे मीलन 
होत असते, मातेच्या प्रेमात एकजीव झालेल्या दोन 
व्यक्ति विभक्त होतात. मातेने मुलाचे वेगळेपण नुसते 
सहन करावे एवढेच नसते तर मूळ आपल्यापासून 
वेगळे होऊन ते स्वंतःच्या पायावर उभ राहून त्याचा 
स्वतंत्रपणे संपूर्ण विकास व्हावयास पाहिजे अशी कास 
तिने धराबयाची असते. त्यासाठी तिला आपले प्रेम 
निःस्वार्थ बनवावे लागते. 


कामुक प्रेमात दोन व्यक्ति परस्परात मिसळून जाऊ 


पाहतात. कामुक प्रेमात शारीरिक आकपेणाचा भाग . 


अधिक असतो. परंतु या प्रेमात प्रेमी युगलाचे होणारे 
मीलन क्षणकाल टिकणारे असते, त्याचे मीलन वर- 
वरचे असते, ते व्यावतक असते. यात फक्त एकाच 
व्यक्तीशी मोलन संभवते, प्रेम हे केवळ भावना नसून ते 
इच्छाशक्तीचा संकल्प असते. जो दुसऱ्यावर यथा थैपणे 
प्रेम करू शकत नाही तो स्वतःवरही प्रेम करू दकत 
नाही. स्वार्थी माणसे जशी दुसऱ्यावर प्रेम करू दकत 
नाहीत तशी ती स्वतःवरंही खऱ्या अर्थाने प्रेम करू 
शकत नाही. 


: बाजारी * प्रेमाची बाढ 


हली पाश्चात्य राष्ट्रात जी नवी परिस्थिति व संस्कृति 
तयार होत आहे,ती खऱ्या प्रेमाची वाढ होण्यास पोषक 
व उत्तेजक नाही. प्रेमाच्या नावाखाली पाश्चात्य राष्ट्रात 


मिथ्याप्रेम्च ओोकाळत आहे. भांडवलशाही समाज- 


रचनेत प्रत्येक गोष्टीचा बाजारी दृष्टीने विचार केला 
जातो. माणसाचे व्यक्तिमच्वही बाजारी वस्तु जनळे आहे 
व त्यामुळे मनुष्य आत्मबिन्मुख बनला आहे. पाश्रा- 
त्यांची अशी कल्पना दिसते की परस्परांचे लैंगिक 
समाधान यथा थपणे करता आले की स्त्री पुरुषांत प्रेमाचा 
उगम होतो; प्रेम जणु समाधानकारक संभोगाचे अपत्य 
असते. परंतु खरी परिस्थिती उळट असते. स्त्रीपुरुषात 
स्वरे प्रेम असेल तर त्याना लैंगिक सुख लाभते. फ्रॉइ- 
डचा ठैंगिकतेचा सिद्धान्त असमाधानकारक आहे, 


७1 व्य व्य ह... 0 


फ्रौइडच्या कल्पनेप्रमाणे अनिर्वंध ठेंगिक समाधान 
स्त्रीपुरुषांना लाभले म्हणजे त्याना निरामय मानसिक 
स्वास्थ्य व सुख प्राप्त होते. परंतु त्याचे हे म्हणणे वस्तु- 
स्थितीशी विसंगत आहे असे फ्रॉम म्हणतो; कारण जे 
स्त्रीपुरुष अनिर्बंध संभोगसुखाच्या मागे लागतात त्याना 
सुख, समाधान व शांति तर लाभतच नाही पण 
त्यांच्यात मानसिक संघर्ष व विकृति मात्र निर्माण 
होताना दिसतात. सवे सहजप्रव्रत्तींचे समाधान 
झाल्याने सुख लाभतेच असे नाही; त्यामुळे कमीतकमी 
मानसिक खास्श्य तरी मिळते अज्नीही खात्री देता 
येत नाही, 


प्रेमाची कळा आत्मसात्‌ करण्यास एकाग्रतेची ब 
धीराची अत्यंत आवरयकता असते. धावपळ ब 
घाइगर्दींने कोणतीच कला हस्तगत करता येत नाही. 
कलेची उपासना करण्यासाठी शांतता, निवांतपणा, धीर 
व निष्ठा या मानसिक गुणांची खूपच आवद्यकता 
असते, एकाग्र होणे म्हणजे आता व येथे याच क्षणात 
भविष्याचा विचार ब चिंता न करता पूण ब ओतप्रोत - 
होऊन जगणे, प्रेमाला अज्ञा प्रकारच्या निदौष, 
निःस्वार्थ बं निरपेक्ष वृत्तीची आवरयकता असते. 
प्रेमाला श्रद्धा लागते, प्रचंड आत्मविश्वास लागतो. 
तो बुद्धिप्रणीत असतो, आत्मविश्वास सजनसामर्थ्यातून 
उगम. पावतो. श्रद्धेचे अधिष्ठान सर्जकतेत असते. श्रद्धे- 
साठी घैय असावे लागते, साहस करण्याची शक्ती 
असाबी लागते, वेळ पडल्यास कष्ट ब निराशाही 
पत्करण्याची तयारी ठेवाबी लागते. प्रेम ही श्रद्धेची 
कृति आहे, ज्याच्याजवळ पुरेशी श्रद्धा नाही त्याच्या- 
जवळ प्रेमही बेताचे असणार, प्रेम करण्यात सदैव 
जागृत, सावधान ब क्रियाशील राहावे लागते. त्यात : 
तीत्रता व जिवंतपणा टिकवावा लागतो ब हे गुण 
सर्जकतेवूनच निर्माण होऊ शकतात. प्रेम करता येण्या- 
साठी जीवनाच्या विविध अंगात सरूजनशील रहावे 
लागते, 


प्रेम हा एक स्थायी धमही होऊ शकतो. 
प्रेम हे केवळ एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीवर किंवा 


' कुटुंबीय व स्नेही मंडळीवरच करावयाचे असते, असे 


नाही. प्रेम करणे हा स्वमाबाचा एक स्थायी धर्मच 
व्हावा लागतो, प्रेम करणाऱ्याचा ज्या ज्या मिन्न 


५५ 


नवभारत 


लोकांशी संबंध येतो त्या त्या सव ठिकाणी त्याचा 
प्रेमळपणा व्यक्त व्हाबयास पाहिजे. त्याला सत्रंध 
समाजावर प्रेम करता आले पाहिजे, प्रेम हे निर्व्याजतेहून 
( 1४11888 ) भिन्न असते. निर्व्याजपणे वागण्यात 
इतरांशी फारसा संघर्ष न येऊ देता आपला स्वार्थ 
साधत असतो, त्याच्या स्वार्थाला ब अहंकाराढा 
नीतितत्त्वांच्या अंगिकारामुळे फारतर सोम्यता येते; 
परंतु प्रेमाची वृत्ति याहून मिन्न असते. प्रेम हे भौतिक 
लाभालाभाची यत्किचितही चिंता न करता सर्वांना 
आपले मानून दीनातल्या दीन माणसाशीही समरस 
व्हावयात प्रव्वत्त करते. म्हणजे शेवटी प्रेम हे व्यक्ति- 


केंद्रित न राहता ते सव समाजाला व मानवजातीला 
स्पशष करते. 

अकद्षा रीतीने फ्रॉमने या पुस्तकात प्रेमाच्या विविध 
प्रकारांचे स्वरूप दाखवून प्रेमाचा खरा अर्थ स्पष्ट कर- 
ण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याची विचाराची पद्धती 
विऱहेष्रणात्मक असून ती मानसिक व तात्त्विक दृष्टींनी 
तितकीच समतोळ आहे. आदरे व उदात्त प्रेमाचा 
त्याने मांडलेला सिद्धान्त हा अत्यंत मूलभूत व चिन्त- 
नीय आहे यांत हेका नाही. फ्रॉमचे हे पुस्तक 
उद्बोधक व विचारसंपन्न आहे, व म्हणून अतिमात्र 
वाचनीय झाले आहे 


पय अता वशशुशुशावाकिविकिनि'ग ळत 


(9€3€3€>€9€€%€>€>€>€>€3€>€%€>€3€>€>€>€>€><€38) 


सबंध पान 
रु. ६० 


€9€9€9€9€9€9€3€9€>€3€3€9€>€9>€3€3€9€3( 


र डे 


नवभारत ” सासिक 
जाहिरातीचे दर 


अर्धे पान 
रु. २५ 

१. कव्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, 

२, घातल्या मजकुराजरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार 


३, वर्षांतील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्‍के संबळत 
संपूर्ण वर्षमर जाहिरात दिल्यास २० टक्‍के सवलत 


८, जाहिरातीच्या आकारावर न्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यांत येईल 
८. जाहिरातीसंबंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : 


व्यवस्थापक ““ नबभारत ” 


€3€9€:€3€3€3833त3€>:९33€3€3€3 €5€ €्ञ्डे 


पाव पान 
रु. २० 


प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 


ननकी 


उड, 
- र कट. 


"कखगघरचि्छजत्तज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राठी विकास संस्थेद्वारे । 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 


(१) 
राजकवि तांबवे : नवे आकलन 
ऑगस्ट १९६३ च्या अंकात प्रा, द. मि. कुल- 
कर्णी यांचा राजकवि तांबे : नवे आकलन ( पूर्वा ) 
हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातील एका लहा- 
नशा तपशिलाविषयी लिहीत आहे. प्रा, कुलकर्णी 
लिहितात की, १९१९ सालाची पुनरुल्तीवनवादाला 
उपकारक अशी मराठी वाड्ययक्षेत्रातील घटना 
म्हणजे भारत इतिहास संशोधक मंडळाने त्या साली 
वि. ल. भावे यांचे “ महाराष्ट्र सारस्वत ? हे पुस्तक 
प्रकाशित केले ही होय, ' प्रो. बिजापूरकर यांचे लख? 
या पुस्तकाच्या माझ्या प्रस्तावनेत पान १८ वर 
मी थोडक्यात ग्रंथमालेमध्ये प्रो. विजापूरकर यानी 
मार्च १९०१ पर्यंत कोणकोणती महत्त्वाची पुस्तके 
प्रकाशित केली होती त्याब्रद्वळ लिहिले असून त्यात 
वि. ल. भावे यांच्या “ महाराष्ट्र सारवत? या 
ग्रंथाचाही उछेख आहे. -मु. गो. देशपांडे 
(२) 
श्री. दुगी भागबतांचा खुलासा 
- । नवभारत 'च्या जुलेच्या अंकात प्रसिद्ध झालेले 
श्री, महादेवशास्त्री जोशी यांचे श्री, सदाशिव 
आठवले यांच्या आक्षेपांना उत्तर देणारे पत्र पाहिले, 
त्यात त्यांनी दुर्गा भागवत यांनी सर्व विषय तपासले 
अशा अर्थाचे जे स्पष्टीकरण केलेले आहे ते बिन- 
चूक नाही, किंबहुना मी माझ्या विषयांशी संबंधित 
अक्ा ज्या सूचना महादेवशास्त्री याजकडे पाठविल्या 
होत्या, त्याप्रमाणे दुरुस्ती करून कोशातीळ सर्वच 
मजकूर काही छापलेला नाही. संपादकीय धोरण व 
कोदासाठी मजकुराची निवड या विषथांशी ' माझा 
काहीही संबंध नव्ह्ता, ' नबभारत?च्या वाचकांचा 
गेरसमज होऊ नये म्हणून हा खुलासा करीत आहे. 
- दुगो भागवत 
(३) 
- भारतीय संस्कृति कोश 
* नबभारताःतीळ मे ब जुळे अंकात आलेल्या 
संस्कृतिकोशासंबंधाच्या लेखांवरून व पत्रव्यवहारा- 


नभा८. 


अनुक्रमणिका 


वरून भा. संस्कृति कोशात काही उणीवा राहि- 
ल्याची कल्पना येते. अशी ही कोराकार्ये. फार 
साक्षेपाने बिनचूक अबधानाने व्हावी लागतात. 
यांच्या पुनमुंद्रणाचा योग क्वचित येतो. डो. केतकर 
यानी ह्याकरिता आधी वाडय़वसूचि तयार केली, 
त्यामुळे त्या विषयावरोल सर्व ग्रंथ नोदले गेले. 

भारतीय संस्कृति कोशाच्या प्रकारित प्रथम 
खंडात संस्कृतीची व्याख्या भारतीय संस्कृतीचे 
वेदिष्ट्य, हे विषय प्रथमच आले आहेत, मी शारीरिक 
दौबैल्यामुळें मूळग्रंथ पाहू शकलो नाही. परंत्र इृत्त- 
पत्रात या खंडावर अभिप्राय्र वाचला. त्यात श्री. 
द. के, केळकर यांची संस्कृतीची व्याख्या संपादकानी 
छापली आहे असे आढळले. परंतु तेथेंच अनेक 
विद्वानांनी केलेल्या व्याख्या का दिल्या नाहीत हे 
कळत नाही. 

माझे जप्त पुसतक ' आये संस्कृतीचा उत्कर्षाप- 
कर्षे ) हे जरी सोडले तरो १९४६ साली प्रसिद्ध 
झालेला “ हिंदु संस्कृति प्रदीप ? हा ग्रंथ संपादकीय 
नोंदीत नसावा. तो असता तर मी त्यात पहिल्याच 
प्रकरणात पान ११ वर दिलेल्या अनेक विद्वानांच्या 
आठ व्याख्यांचा, निदान नावबार दिलेल्या चार 
विद्वानांच्या, व्याख्यांचा तरी उछेख आला असता. 
तसा उठे त्या परीक्षणात मला आढळला नाही. 

तसेच “ भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य, हा 
विषयही प्रथम खंडात आहे. माझ्या बरोल ग्रंथात 


पान १५/१६ वरच हिंडुसंस्कृतीचे वेशिष्ट्य काय 
ते सांगून टाकलेले आहे, आणि उपसंहार पान 


४९४ येथे संग्राह्कता, साहिष्णुता वब उदारता ही 
सूत्रत्रबी दिली आहे. याही बिषयाची नोंद नसा- 
वीसे वाटते, 

श्री, ज. स. करंदीकर व श्री, हिबरगावकर कृत 
चाणक्य अर्थेशासत्राचा उछ्ेख नाही, असे श्री. 
बेडेकर लिहितात | जेथे करंदीकरांसारख्यांच्या 
ग्रंथाचा उछेख नाही, तेथे माझ्या ग्रंथाच्या नोंदीची 
अपेक्षाच चुकीची | | 


ब. ष्‌्फ | 


नवभारत 


संपादकीय धोरण काही निश्चित असतेच. तदनु- 
सारच हे घडले असावे. मुद्दाम चुकीने, अनवघानाने 
सुसंस्कृत संपादक असे विसरतील हे मुळीच शक्‍य 
नाही. - महादेवशास्त्री दिवेकर 

(४) 
अद्वेत वेदान्त 

: नवभारता 'च्या ऑगस्ट अंकातील श्री. महा- 
देवशास्त्री दिवेकर यांचे माझ्या अद्वेत वेदान्ता- 
वरील लेखासंबंधी पत्र वाचले, त्यानी मांडलेल्या 
मुद्यावर माझे म्हणणे असे आहे : 

( १) “' अद्वेत वेदान्त पद्धतीचे जुन्या पद्धतीने 
अध्ययन ?' न झाल्यामुळे माझा लेख “ मूल्ग्राही 2 
व “ स्पष्ट ? झाला नाही असे द्रास्त्रीबोबा म्हण- 
तात. मी वेदान्ताचे ग्रंथ मुळातून वाचून व त्यांची 
परंपरागत मीमांसा आधारभूत धरून विवेचन 
केले आहे, इंग्रजी भाषांतरे वा भाष्ये यावर मिस्त 
ठेवली नाही एवढेच यावर सांगू इच्छितो, 

(२ ) ब्रह्मज्ञानानंतर जग मिथ्या आहे ढे पटत 
असेल, पण ब्रह्मज्ञानाच्या आधी ते सत्य आहे 
असा अविचाल्य अनुभव येतो. मग ब्रह्मज्ञानानंत- 
रचा अनुभव खरां व पूर्वीचा खोटा असे म्हणण्यास 
प्रमाण काय | र 

(३) “मी चा अनुभव येतो यावरून 
शरीराबरोबर मरणारा आत्मा सिद्ध होऊ शकेल, 
स्थलळकालातीत आत्मा सिद्ध होणार नाही. हा मुद्दा 
माझ्या लेखातच स्पष्ट केला आहे. 

(४) जडाचे शक्तीत रूपांतर होते या भोति- 
कीच्या सिद्धांताचा एकमेवाद्वितीय ब्रह्माशी काहीही 
संबंध नाही, अद्वेती जगात जडाचे शक्तीत रूपांतर 
ही भाषाच अशक्य आहे. शास्त्रीबोबांच्या पत्राचा हा 
भाग वाचून “* अद्वेत वेदान्त परंपरेचे जुन्या पद्ध- 
तीने अध्ययन ?' करण्याचा उपदेदा त्यानीच ध्यानात 
घेणे अधिक आवद्यक्र आहे असे वाटते. वेदा- 
न्ताच्या विचारांवर विज्ञानाच्या सिद्धांतांचा “' अध्या - 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


रोप करण्याची प्रवृत्ति फारच सावळागोंधळ 
निमिणारी ब घातुक आहे, 


-- नी. र. वऱ्हाडपाण्डे 
(६.) 
“ नारायणराबाचा खून की आत्महत्या ९ ” 
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रा, न. र. फाटक 


' यांनी * नारायणरावाचा खून की आत्महत्या? या 


के, श्री. पां. गो, रानडे यांच्या ग्रंथासंबंधीचा घड- 
लेला इतिहास अठरा वीस वर्षानंतर आत्ताच पांच 
लेलांकाच्याद्वारे जनतेपुढे आणण्यास कोणते निमित्त 
झाले हे लक्षात येत नाही. तरीही अगदी बारीक 
सारीक तपशिलासह घटनेचे साद्यंत स्वरूप व्यक्त- 
विण्यात दिसून येणारे त्यांचे कोशल्य वाखाणण्या- 
सारखे आहे यात शंका नाही, तीव्र स्मरणशक्तीची 
अशी करामत क्वचितच पहावयास मिळते, फक्त 
त्यांच्या शेवटच्या लेखांकावरून सुचणारे काही 
विचार येथे देण्याचा माझा हेतु आहे, ' 


कोणत्याही विषयाचा प्रमाणाधारित ब सखोल 
अभ्यास करण्याची प्रत्रत्ति महाविद्यालयीन व विद्या- 
पीठीय विद्याथ्यांतून लोप पावत आहे अशी तक्रार 
वारंवार कानावर येते. त्यातच इतिहासासंबंधीची 
सध्याची जी कुतरओढ प्रा. फाटकांनी वर्णिळी आहे 
ती लक्षात घेता आज या विषयाची स्थिती किती 
अनुक$ंपनीय झाली असेल याची कल्पना सहज करता 
येण्यासारखी आहे, अनेक महाविद्याल्ये 


र व विद्या 
'चा अनुभव तर असा आहे की इतिहासाचा 


अभ्यास स्वेच्छेने करू इच्छिणारे विद्यार्थीच 
डुमिळ होत चाळले आद्ेत. शिष्यवृत्या देऊनही 
उच्च परीक्षांसाठी हा विषय घेणारे विद्याथी 
मिळणे दुरापास्त होत आहे. देशाच्या औद्योगी- 


करणावर भर असणाऱ्या सद्य:स्थितीत उपर्युक्त 
स्थिती काहीशी खाभाविक मानली तरी ती 


तशीच चाळू राहिली तर तिचे 


च देशाच्या जीवनावर 
अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम झार 


ल्याशिवाय राहाणार 


आ वि र्‍्कखगघर निळ” 


"वरंलग 


राज्य मराठी विकास सं्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पृत्रव्यबंहार 


नाहीत- नव्हे, असे दुष्परिणाम आपण सध्या प्रत्यक्ष 
भोगीत आहोत हे नीट समजून घेण्याची वेळ 
आलेली आहे. 

इतिहासाच्या अभ्यासाची सद्यःस्थिती प्रा. 
फाटकांनी कै. रानड्यांच्या ग्रंथाच्या संदर्भात पुढे 
मांडली असली तरी महाराष्ट्र व भारत यांच्या 
भवितव्यतेच्या दृष्टीनेही ती लक्षात घेणे अगत्याचे 
आहे, महाराष्ट्रासंवंधीच्या कोणत्याही लहानमोठ्या 
कामात घोळ पडलेला दिसतो, गेरसमजुती पसर- 
लेल्या दिसतात, व काही वेळा इतरांच्या मनात 
महाराष्ट्राविषयी आकस असावा. अशीही शेका उत्पन्न 
होते. या दुःस्थितीचे कारण अंशतः महाराष्ट्राच्या 
सध्याच्या नेतृत्वात असले तरी ते तितक्याच प्रमा- 
णात महाराष्ट्राच्या इतिहासासंबंधीच्या इतरत्र पसर- 
लेल्या अज्ञानातही आहे. सध्या तर या इतिहासाची 
माहिती मराठी विद्यार्थ्यीनाच मिळण्याची पंचाईत 
झाळेली दिसते. मग महाराष्ट्राबाहेर ती होणार 
केव्हा ? तसेच भारतातीळ निरनिराळ्या प्रदेशातील 
एकमेकांबद्दलचे गैरसमज दूर होऊन एकात्मतेची 


भावना रुजणार केव्हा इत्यादि प्रश्नांनी मन विषण्ण . 


होते. मराठी अभ्यासकांसाठी निदान काही साधने 
व ग्रंथसंपत्ति तरी उपलब्ध आहे. महारा्टाबाहेर 
तर त्याचीही वानवाच ! 

इतिहासाच्या अभ्यासासंवंधीच्या उपेक्षेव्राबत 
याहीपेक्षा महत्त्वाचा विचार हा आहे की त्यामुळे 
देशाचे सुकाणु प्रास परिस्थितीत योग्य दिशेने 
हाकारू शकेळ असे नेतृत्व उत्पन्न होण्यात अड- 
थळा येतो. गेली शेभर वर्षे ही जबाबदारी आपल्या- 
वर नव्हती. पंधरा वर्षापूर्वी ती आली, या पंधरा 
वर्षात देशाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरणाची 
दिशा तपासळी तर इतिहासाचे अज्ञान व तज्ञन्य 


५९ 


योग्य दृष्टिकोनाचा अभाव यामुळे नेतृत्व भ्रामक 
तत्त्वज्ञानाच्या आहारी जाऊन केवढे मोठे प्रमाद 
करून बसेल हे लक्षात येऊन धक्का बसतो. आपले 
पंतप्रधान जागतिक इतिहासाचे थोर अभ्यासी 
असताही हे प्रमाद वाढू शकतात याचेही कारणे 
जागतिक अभ्यासाच्या नादात या देश्याचा व विशे- 
प्रतः त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास योग्य असा 
वास्तववादी दृष्टिकोनातून त्यांच्या हातून झाला 
नाही हेच बहुधा असावे असे वाटते. राजकारणात 
मानवी पातळीची व्येयलक्षिता नसावी असे येथे 
सूचित करायचे नसून ती व्येयलक्षिता फक्त आका- 
शात स्वैर विहार करणारी अश्ली न असता वास्तव- 
तेवर आधारलेली व म्हणून जमिनीवर चालणारी 
हवी असे, सूचित करावयाचे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व 
काळातही भारतीय नेतृत्वाकडून असे प्रमाद घडलेले 
आहेत. राजकीय लोकप्रियतेच्या ओघात प्रमाद 
दाखविणारे अभ्यासक टप्तप्राय झाले आहेत. सद्यः- 
कालीन धोरणामागे इतिहासाच्या अधिष्ठानांचे महत्त्व 
यावरून स्पष्ट होईल. 


श 


निदान भविष्यकाळात असे प्रमाद टाळून देशाचे 
राजकारण योग्य दिशेने हाकारले जावे अशी इच्छा 
असेल तर इतिहास या विषवाचा प्रगाढ अभ्यास 
तर हवाच परंतु त्याबरोबरच त्या अभ्यासात योग्य 
तो दृष्टिबिंदूही हवा. नहून आपण आपल्याच 
हाताने आपल्या देश्याचे ब संस्कृतीचे थडगे खण- 
ण्याच्या पापाचे धनी होऊ. 


इतिहासाच्या अभ्यासासंवंधीच्या सद्य:स्थितीकडे 
संबंधितांचे लक्ष वेधल्याबद्दळ प्रा. फाटक याना 

त्रिवार धन्यवाद्‌. 
-प्रा. डॉ. र, चिं. बडवे 


उड 


-करगघल चिघनसज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकी क्‌त 


पुस्तक परिचय -- 


ईश्वरनिष्ठेचे साम्य, तत्त्वज्ञानाचे साध्य, 
मानवतेचे महत्त्व ( प्रत्येकी किंमत २० नये पैसे ) 

ही तीन छोटी प्रत्येकी सुमारे १६ पानांची 
पुस्तके अनुक्रमे मार्च, एप्रिळ, जून १९६३ 
मध्ये नबजी वन- प्रकाशन मंदिर, ( अहमदा- 
बाद १४) यानी प्रसिद्ध केळी असून या तिन्हीही 
पुस्तकांचे लेखक केदारनाथ किंवा नाथजी हे 
आहेत, श्री. केदारनाथ यांचा ' विवेक आणि 
साधना * हा असाधारण वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रंथ १९५ १ 


साली ' नवजीवन प्रकाशना'तफे प्रसिद्ध झाला. त्या. 


ग्रंथाचे अनन्यसाधारण महत्त्व व वैशिष्ट्य विशद 
करणारे परिचय--परोक्षण त्यावेळी * नवभारता च्या 
१९५२ च्या मे-अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. 
: विवेक आणि साधना? या पुस्तकाचे गुजराती व 


हिंदी अनुवादही झाले. आहेत. मराठी पुस्तकाची . 


पहिली आवृत्ति संपठी असून द्वितीय आवृत्ति 
प्रकाशनाच्या मार्गावर, आहे. “ विवेक आणि 
साधना ? या मराठी . पुरकातीळ काही प्रकरणेच 
छापून आरंभी उछेखिलेल्या छोट्या पुस्तकांच्या रूपाने 
प्रसिद्ध केली आहेत. ही प्रकरणे स्वतंत्र पुस्तकांच्या 
रूपाने प्रसिद्ध करण्यामागील हेतु श्री, केदारनाथ 
यांनी या पुस्तकांच्या आरंभी लिहिलेल्या “ निवेद- 
ना'त विशद केला आहे! “' ' विवेक आणि साधना? 
हे पुखक बरेच मोठे आहे. त्यात तात्त्विक, धार्मिक, 
भक्ति त्याचप्रमाणे योगासंबंधी व सामाजिक अनेक 
गंभीर ,.. असे अनेक विषय आहेत. ते समजण्या- 
करिता त्या विषयांचा काही पूर्वे अभ्यास असावा 
लागतो. सर्वांची ठितकी तयारी नसते. तरीपण जीव- 
नाळा उन्नत करणाऱ्या सद्वाचनाची त्यांना गोडी असते 
म्हणून पुष्कळ दिवसापासून माझी इच्छा होती की, 
अशा प्रकारच्या. वाचकांना सहज समजण्यासारखी 
मुळ पुस्तकातील काही प्रकरणे ल्हान ल्हान पुस्तिका- 
रूपाने छापवावी. ? त्यांच्या इच्छेला प्रकाशकांनी 
दिलेले मूर्त स्वरूप म्हणजे प्रस्तुत पुस्तिका होत, 


श्री. केदारनाथांचे वय सुमारे ८२ वर्षांचे 
आहे. त्यानी लिहिले फार थोडे. “ विवेक आणि 
साधना *? हाच एक त्यानी मोठा ग्रंथ लिहिला 
असून त्यात त्यानी आपल्या जीवनचिंतनाचे सार 
ओतले आहे, त्यांच्या सांनिव्यात व सहवासात जे 
असंख्य ळोक आले, त्यांच्या जीवनात त्यानी मित्र 
व तत्त्वचितक म्हणून मार्गदर्शन केले आहे, त्यानी 
भारतीय संस्कृतीच्या विविध अंगांचा-अध्यात्म 
योगसाधना, गुरुसांनिध्य इत्यादींचा प्रलक्ष आतके 
घेतला आहे, त्या अनुभवांचा तत्त्वचिंतनपूर्वक झगा 
जो त्यानी जीवनविषयक निष्कर्ष काढला आहे तो 
आधुनिक बु मानवतावादाशी अत्यंत लुसंगत 
असाच आहे, याचे उदाहरण म्हणून * ईश्वरनिठठेचे 
सामर्थ्य ? या त्यांच्या पुस्तिकेतील वल काज 
पहावा : “ जीवनाच्या थ्येयाची कल्पना आपल्याला 
शुद्ध व स्पष्ट झाली पाहिजे. त्या बाबतीत आपण हे 
निश्चित समजले पाहिजे की, जे जे भव्य वाटेल ते 
ते सर्व आदरणीय किंवा अनुकरणीय नाही. आकर्षक 
वाटेल ते ध्येय नाही. केवळ आनंद्प्रद किंवा सकर 
वाटेळ, केवळ शांति किंवा प्रसन्नता देणारे तेह 
तेही आपले ध्येय नाही. परंतु जे मानवतेळा धरून 
असेल, ज्याच्या प्राप्तीकरता प्रामाणिक मानवी 


डक व्यवहार 
व परिश्रम वगेरेंचा त्याग करावा हागत नाही 
ह शै 


ज्याच्या 
प्रासीची इच्छा सर्वानी केळी व सर्वाना ज्यांची प्राप्ति 


झाळी तर मानवी व्यवहार अधिक सरळ पचित्र व 

र 
व्यवस्थित होतील, ते साध्य करणे आपले थ्येय 
आहे ? (पान १२), 


म्हणूनच केदारनाथ यांच्या विचारांचे विशेष 
महत्त्व वाटते. त्यांचे विचार साच्या सुटसुटीत, कमी 
किंमतीच्या पुस्तिकांच्या रूपाने वाचकांना सादर 
करण्याच्या धोरणाबद्दल प्रकाशकांचे अभिनंदन, 


7 वि. म. बेडेकर 


क्याताचाणाच्या 


६9 


अनुक्रमणिका 


॥, 
त दट. प 


-करडगघरतचिघनसजन? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अण्वस्त्र चांचणी-वंदी कराराची पारश्वभूमि 

रद्दािया, अमेरिका, आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये नुक- 
त्याच झालेल्या अण्वस्त्र चांचणी-बंदीच्या कराराच्या 
संबंधाने सर्वत्र समाधानकारक प्रतिक्रिया व्यक्त होत 
आहे. जागतिक शांततेच्या दृष्टीने हा करार हे एक 
अत्यंत महंतत्वाचे पाऊल होय या भावनेने त्याचे सगळी- 
कडे स्वागत झाळे आहे, या करारासंबंधीची बोलणी 
मॉस्कोत होत होती त्याच सुमारास चीन आणि रशिया 
यांचेमधील वेचारिक संघर्षाविषयीही तेथे बोलणी चाळू 
होती. या दोनही चचांचा एकमेकावर परिणाम होणे 
अपरिहार्य आहे असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. 
चीन आणि रदिया यांच्यातील वाद मिटू लागल्यास 
त्या योगाने रशिया आणि पाश्चात्य राष्ट्रे यांच्यामधील 
- समझोता होणे अधिक कठीण होईल हे उघड होते. 
.उलट पाश्चात्य राष्ट्रांशी चाळू असलेली बोलणी मध्येच 
अडखळल्यास रशिया व चीन हे एकत्र होण्यासाठी 
त्याची मदत होण्याचाही संभव होताच. 

या कराराची पाश्वेभॉम म्हणून जून १९६१ मध्ये 
केनेडी आणि क्रुश्वेव्ह यांच्या व्हिएनञा येथील मुलाखती- 
नंतरच्या घडामोडी व्यानात घेणे जरूर आहे. रदिया 
ब अमेरिका यांचे परस्पर संबंध यानंतरच्या काळात 
अनेक अरिष्टातून गेळे आहेत. वर्लींनमधील सोव्हिएटने 
उभारलेल्या मिंतीसुळे निर्माण झालेली परिस्थिति, 
आग्नेय आशियातील विबिध घडामोडी, आणि 
'क्युजाचे प्रकरण ही यातील महत्त्वाची अरिष्टे होत. ही 
पादर्वभूमि . ध्यानात घेता चांचणी बंदीचा मर्यादित 
स्वरूपाचा करार करण्यास आपण तयार आहोत 
अक्षी कुश्‍चेव्हने २ जुळे रोजी प्रथमच केलेली 
घोषणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती. रशियाने अद्य 
करारास मान्यता द्यावी याबद्दलच पाढचात्यांचे प्रेयत्न 
जवळ जवळ तीन वर्षे सुरू होते. पूर्णतया चांचणी-बंदी 
करण्यांबाजतची बोळणी तपासणीच्या ( इन्स्पेक्शनच्या ) 
मुद्यांवर अडली होती, आगि म्हणून ज्या प्रकारच्या 
चाचण्यांना अशा प्रत्यक्ष “ इन्स्पेक्शन 'ची गरज 


११ 


अनुक्रमणिका 


सार-संकळन 


असत नाही अक्षा चांचण्यापुरता मर्यादित करार 
दोहोंनी प्रथम करावा, असे पारचात्यांचे म्हणणे होते. 
गेल्या २ जुळेपर्यत रक्षियाला हो भूमिका मान्य नव्हती. 
सर्वच प्रकारच्या चाचण्यांस बंदी घालण्याचा त्याचा 
आग्रह होता, त्यामुळे जिनीव्हा येथील चर्चेतून काहीच 
निष्पन्न 'होत नव्हते आणि दोहो बाजूचे चांचणी 
प्रयोग सुरू होते आपण मर्यादित चाचण्यास बंदी 
स्वीकारू असे सांगताना क्रुकचेव्हने नाटो राष्ट्रे ब 
वॉरसा करारातील राष्ट्रे यांच्यामधील अनाक्रमणाच्या 
कराराचा उछेखही केला होता आणि यामुळे 
मॉस्कोमधीळ बोलणी फल्ट्रप होतील की नाही यो 
विषयी अनेक पाश्चात्य राष्ट्रांत काहीशी राका होती. 
तथापि त्यां बरोबरच एकूण सूर आद्यादायक असाच 
होता. रशियाची याबावतची आजवरची भूमिका ही 
काही अशी अण्वस्त्रांच्या विकासात आपण मागासलेले 
आहोत अकद्या समजुतीवर आधारलेली असावी. पण 
तज्ञांच्या मताने या विकासात एक टप्पा असा येतो 
की त्या नंतरच्या सुधारणा बा उल्कादिक दास्त्रांचे" 
उत्पादन ही अथगून्य बनतात, आणि क्रुश्नव्हने हाच 
निर्णय काढला असावा असा कयास केला जात होता. 
याबाबत दुसर्‍याही एका मुद्याचा उल्लेख केला जाई; तो 
म्हणजे अण्वस्त्रस्पथत अधिकाधिक राष्ट्रे सामील होण्याचा 
संभब हा होय. विशेषतः चीन या क्षेत्रात येण्याची 
शक्‍यता रशियाला दिसत असावी, आणि चाचणी- 
बंदीचा करार झाल्यास त्या योगाने चीनच्या मार्गात 
थोडीबहुत अडचण निर्माण होईल अशी शक्‍यता त्याला 
वाटली असण्याचा संभब आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय 
परिस्थितीचा ताण काहीसा कमी ज्ञाल्यास अंतर्गत प्रश्न 
सोडविण्यास त्यायोगे मदत होऊ शकेळ हीही अपेक्षा 
त्यात होती, अण्वस्त्र उत्पादनासाठी खच होणारी साधन- 


सामग्री शेतीच्या बिकासांसाठी ब सामान्य माणसाच्या 
राहणीचे मान सुधारण्यासाठी बापरणे, पूर्व युरोपमधील 
अंकित राष्ट्रांची क्षमता सुधारणे आणि आर्थिक स्पर्धे- 
साठी ज्ञगात अन्यत्न या साधनसामग्रीचा उपयोग 


पुस्तक परिचय -- 


इश्वरनिठ्ठेचे सामथ्य, तत्त्वज्ञानाचे साध्य, 
मानवतेचे महत्त्व ( प्रत्येकी किंमत २० नये पैसे ) 

ही तीन छोटी प्रत्येकी सुमारे १६ पानांची 
पुस्तके अनुक्रमे मार्च, एप्रिळ, जून १९६३ 
मध्ये नबजी वन - प्रकाशन मंदिर, ( अहमदा- 
बाद १४ ) यानी प्रसिद्ध केळी असून या तिन्हीही 
पुस्तकांचे लेखक केदारनाथ किंबा नाथजी हे 
आहेत, श्री, केदारनाथ यांचा ' विवेक आणि 
साधना * हा असाधारण वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रंथ १९५१ 
साली * नवजीवन प्रकाऱना?तर्फे प्रसिद्ध झाला. त्या 
ग्रंथाचे अनन्यसाधारण महत्त्व व वैशिष्ट्य विशद 
करणारे परिचय-परीक्षण त्यावेळी * नवभारता च्या 
१९५२ च्या मे-अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. 
: विवेक आणि साधना.” या पुस्तकाचे गुजराती व 


हिंदी अनुवादही झाले. आहेत. मराठी पुस्तकाची . 


पहिली आदृत्ति संपळी असून द्वितीय आवृत्ति 
' प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. “ विवेक आणि 
साधना ? या मराठी . पुस्तकातील काही प्रकरणेच 
छापून आरंभी उठछेखिलेल्या छोट्या पुस्तकांच्या रूपाने 
प्रसिद्ध केली आहेत. ही प्रकरणे स्वतंत्र पुस्तकांच्या 
रूपाने प्रसिद्ध करण्यामागील हेतु श्री. केदारनाथ 
यांनी या पुस्तकांच्या आरंभी लिहिलेल्या “ निवेद- 
ना'त विशद केला आहे: “ ' विवेक आणि साधना' 
हे पुस्तक बरेच मोठे आहे. त्यात तात्त्विक, धार्मिक, 
भक्ति त्याचप्रमाणे योगासंबंधी व सामाजिक अनेक 
गंभीर ... असे अनेक विषय आहेत. ते समजण्या- 
करिता त्या विषयांचा काही पूर्वी अभ्यास असावा 
लागतो. सर्वांची तितकी तयारी नसते. तरीपण जीव- 
नाला उन्नत करणाऱ्या सदूवाचनाची त्यांना गोडी असते 
म्हणून पुष्कळ दिवसापासून माझी इच्छा होती की, 
अशा प्रकारच्या वाचकांना सहज समजण्यासारखी 
मुळ पुस्तकातील काही प्रकरणे लहान लहान पुस्तिका- 
रूपाने छापवावी, ? त्यांच्या इच्छेला प्रकाशकांनी 
दिलेले मूर्त स्वरूप म्हणजे प्रस्तुत पुस्तिका होत, 


श्री, केदारनाथांचे वय सुमारे ८२ वर्षांचे 
आहे. त्यानी लिहिले फार थोडे. विवेक आणि 
साधना ? हाच एक त्यानी मोठा ग्रंथ लिहिला 
असुन त्यात त्यानी आपल्या जीवनचिंतनाचे सार 
ओतले आहे, त्यांच्या सांनिध्यात व सहवासात जे 
असंख्य लोक आले, त्यांच्या जीवनात त्यानी मित्र 
ब तत्त्वचिंतक म्हणून मार्गदर्शन केले आहे. त्यानी 
भारतीय संस्कृतीच्या विविध अंगांचा-अध्यात्म 
योगसाधना, गुरुसांनिध्य इत्यादींचा प्रत्यक्ष अवते 
घेतला आहे, त्या अनुभवांचा तत्त्वचितनपूर्वक असा 
जो त्यानी जीवनविषयक निष्कर्ष काढला आहे तो 
आधुनिक दुल मानवतावादाशी अत्यंत लुसंगत 
असाच आहे, याचे उदाहरण म्हणून * ईश्वरनिषठेचे 
सामर्थ्य * या त्यांच्या पुस्तिकेतील हिन न. 
पहावा : “ जीवनाच्या थ्येयाची कल्पना आपल्याला 
सद्ध ब स्पष्ट झाली पाहिजे, त्या बाबतीत आपण हे 
निश्चित समजले पाहिजे की, जे जे भव्य वाटेल ते 
ते सर्व आदरणीय किंवा अनुकरणीय नाही. आकर्षक 
वाटेल ते ध्येय नाही. केवळ आनंदप्रद किंवा सखकर 
वाटेळ, केवळ शांति किंवा प्रसन्नता देणारे ल 
तेही आपले ध्येय नाही. परंतु जे मानवतेला धरून 
असेल, ज्याच्या प्राप्तीकरता प्रामाणिक मानवी 


फा व्यवहार 
व परि श्रम वगेरेंचा त्याग करावा लागत नाही 
हः. 


ज्याच्या 
प्रास्तीची इच्छा सर्वानी केली ब सर्वांना ज्यांची प्रासि 


झाळी तर मानवी व्यवहार अधिक सरळ पवित्र व 

शर 
व्यवस्थित होतील, ते साध्य करणे आपले ध्येय 
आहे * (पान १२), 


म्हणूनच केदारनाथ यांच्या विचारांचे विशे्र 
महत्त्व वाटते. त्यांचे विचार साध्या सुटसुटीत, कमी 
किंमतीच्या पुस्तिकांच्या रूपाने बाचकांना न सादर 
करण्याच्या धोरणाबद्दल प्रकाशकांचे अभिनंदन, 


क्त वि, म. बेडेकर 


९9 


अनुक्रमणिका 


उक 
ल क.ताभ 


-करखगघर चिठनसजा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अण्वस्त्र चांचणी-बंदी कराराची पाथ्वभूमि 

रशिया, अमेरिका, आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये नुक- 
त्याच झालेल्या अण्वस्त्र चांचणी-बंदीच्या कराराच्या 
संब्रेधाने सर्वत्र समाधानकारक प्रतिक्रिया व्यक्त होत 
आहे. जागतिक शांततेच्या दृष्टीने हा करार हे एक 
अत्येत महत्त्वाचे पाऊल होय या भावनेने त्याचे सगळी- 
कडे स्वागत झाळे आहे. या करारासंबंधीची बोलणी 
मॉस्कोत होत होती त्याच सुमारास चीन आणि रक्िया 
यांचेमधील वैचारिक संघर्षाविषयीही तेथे बोलणी चाळू 
होती. या दोनही चचांचा एकमेळावर परिणाम होणे 
अपरिहार्य आहे असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. 
चीन आणि रशिया यांच्यातील वाद मिटू लागल्यास 
त्या योगाने रदिया आणि पाश्चात्य राष्ट्रे यांच्यामधील 
समझोता होणे अधिक कठीण होईल हे उघड होते. 
उलट पाश्चात्य राष्ट्रांशी चाळू असलेली बोलणी मध्येच 
अडखळल्यास रदिया व चीन हे एकत्र होण्यासाठी 
त्याची मदत होण्याचाही संभव होताच. 

या कराराची पार्श्वभूमि म्हणून जून १९६१ मध्ये 
केनेडी आणि क्रुश्वेव्ह यांच्या व्हिएन्ना येथील मुलाखती- 
नंतरच्या घडामोडी ध्यानात घेणे जरूर आहे. रशिया 
व अमेरिका यांचे परस्पर संबंध यानेतरच्या काळात 
अनेक अरितून गेळे आहेत. वलींनमधील सोव्हिएटने 
उभारलेल्या भिंतीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिति, 
आग्नेय आशियातीळ विविध घडामोडी, आणि 
'क्युबाचे. प्रकरण ही यातीळ महत्त्वाची अरिष्टे होत. ही 
पार्श्वभूमि ' ध्यानात घेता चांचणी बंदीचा मर्यादित 
स्वरूपाचा करार करण्यास आपूण तयार आहोत 
अशी कुरचेव्हने २ जुळे रोजी प्रथमच केलेली 
घोषणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती, रशियाने अशा 
करारांस मान्यता द्यावी याबद्दलच पाइचात्यांचे प्रयत्न 
जवळ जवळ तीन वर्षे सुरू होते, पूर्णतया चांचणी-अंदी 
करण्यांबाबतची बोलणी तपासणीच्या ( इन्स्पेक्शनच्या ) 
मुद्यांवर अडली होती, आणि म्हणून ज्या प्रकारच्या 
चाचंण्यांना अशा प्रत्यक्ष “ इन्स्पेक्शन “ची गरज 


११ 


सार-संकलन 


असत नाही अक्शा चांचण्यापुरता मर्यादित करार 
दोहोंनी प्रथम करावा, असे पादचात्यांचे म्हणणे होते. 
गेल्या २ जुलेपर्यंत रशियाला ही भूमिका मान्य नव्हती, 
सर्वच प्रकारच्या चाचण्यांस वंदी घालण्याचा त्याचा 
आग्रह होता, त्यामुळे जिनीव्हा येथील चर्चेतून काहीच 
निष्पन्न 'होत नव्हते आणि दोहो बाजूचे चांचणी 
प्रयोग सुरू होते आपण मर्यादित चाचण्यास बंदी 
स्वीकारू असे सांगताना क्रुश्‍चेव्हने नाटो राष्ट्रे व 
वॉर्सा करारातील राष्ट्रे यांच्यामधील. अनाक्रमणाच्या 
कराराचा उछेखही केला होता आणि यामुळे 
मोस्कोमधीळ बोलणी फलद्रूप होतील की नाही.या 
विषयी अनेक पाश्चात्य राष्ट्रांत काहीशी रांका होती, 
तथापि त्यां बरोबरच एकूण सूर आद्यादायक असाच 
होता. रशियाची याबाबतची आजवस्ची भूमिका ही 
काही अशी अपण्वस्त्रांच्या विकासात आपण मागासलेले 
आहोत अक्शा समजुतीवर आधारलेली असावी. पण 
तज्ञांच्या मताने या विकासात एक टप्पा असा येतो 
की त्या ,नंतरच्या सुधारणा वा उल्कादिक दास्त्ांचे* 
उत्पादन ही अथून्य बनतात, आणि क्रुश्वव्हने हाच 
निर्णय काढला असावा असा कयास केला जात होता. 
याबाबत दुसऱ्याही एको मुद्याचा उछेख केला जाई; तो 
म्हणजे अण्वस्त्रस्पथेत अधिकाधिक राष्ट्रे सामील होण्यांचा 
संभव हा होय. विशेषतः चीन या क्षेत्रात येण्याची 
शक्‍यता रशियाला दिसत असावी, आणि चाचणी- 
बंदीचा करार झाल्यास त्या योगाने चीनच्या मागीत 
थोडीबहुत अडचण निर्माण होईल अश्शी दाक्‍यता त्याला 
वाटली असण्याचा संभव आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय 
परिस्थितीचा ताण काहीसा कमी झाल्यास अंतगत प्रश्न 
सोडविण्यास त्यायोगे मदत होऊ शकेल हीही अपेक्षा 
त्यात होती. अण्वस्त्र उत्पादनासाठी खच होणारी साधन- 
सामग्री शेतीच्या विकासांसाठी व सामान्य माणसाच्या 
राहणीचे मान सुधारण्यासाठी बापरणे, पूर्व युरोपमधील 
अंकित राष्ट्रांची क्षमंता सुधारणे आणि आथिक स्पर्धे. 
साठी जगात अन्यत्न या साधनसामग्रीचा उपयोग 


नबभारत 


करणे, या गोष्टी त्यातून साध्य होण्यासारख्या आहेत. 
या विविध कारणांमुळे मॉस्कोमधील बोलणी फलट्रूप 
होऊ दकतील अश्शी आज्या पाश्चात्य राष्ट्रातून व्यक्त 
केली जात होती. 


उलट चीनच्या १४ जूनच्या पत्रामुळे चीन आणि 
रदिया यांच्यामर्धाल वैचा रिक संघर्ष वराच चिघळला 
होता. या संघर्षाची बीजे दोनही राष्ट्राच्या विका- 
साच्या मिन्नमिन्न पातळीत आढळतात असे एक 
मत आहे. जगात कम्युनिझमचे वर्चस्व प्रस्थापित 
करण्याकरिता कोणता मार्ग स्वीकारावा या संब्रंधातच 
केवळ दोन्ही राष्ट्रांचा मतभेद आहे हे उघड आहे. 
अधिक आततायीपणाचे धोरण स्वीकारल्यास पाश्चात्य 
राष्ट्रांमधून त्यावावत प्रतिक्रिया निर्माण होईल आणि 
अणुयुद्धाचा धोका उंद्भमवेळ असे क्रुश्चेव्हचे म्हणणे 
आहे, अद्या स्वरूपाचे युद्ध झाल्यास त्यात कोणीही 
विजयी होण्याचा संभव फारच कमी, आहे, आणि 
सुमार पन्नास वर्षापयेत विकासाचे ररियाने केलेंठे 
सवे प्रयत्न अश्या युद्धामुळे धुळीस मिळण्याचा 
घोकाही _ आहे. म्हणून शांततामय सहजीवनाची 
कुश्रेब्हची घोषणा आहे. पाश्चात्यांचा दुबळेपणा 
वहेरणे, वैचारिक व आर्थिक स्पर्धा अधिक तौत्रे करगे, 
शक्‍य असेल तेथे राज्यतत्ता उल्थून टाकण्याचाही 
प्रयत्न करणे, परंतु त्याबरोबस्व युद्धाचा धोका प्रत्यक्ष 
निर्माण होण्यापर्यंत परिस्थिति हातात्राहेर जाऊ नये 
याची काळजी घेणे, हा कुश्वेव्हचा मार्ग आहे. उलट 
युद्धाबाबतची करुश्चेव्हची भीती असमर्थनीय असून 
तिच्या योगाने पाश्चात्य राष्ट्रे त्याला सहजच बनव 
शकतात असे चीनचे म्हणणे आहे. सहजीवन हे 
थोतांड आहे. साम्राज्यशाही आणि समाजवाद यांच्या- 
मध्ये अखेरीस कलह होणे अटळ आहे, जगात सगळी- 
कडे क्रांतीचा आक्रमक पुरस्कार करण्याचा मार्गच 
साम्यवादाने स्वीकारला पाहिजे, अशी चीनची भमिका 
आहे. या भूमिकेच्या पाश्वभूमीवर याच सुमारास 
मॉस्कोमध्ये होणारी ओोलणी दोनही राष्ट्रात समझोता 
घडवून आणण्यास कितपत उपयुक्त ठरतात हा एक 
प्रश्नच आहे. ती तशी ठरली नाहीत हे आता अधि- 


काधिक स्पष्ट होत आहे. 


६२ 


अनुक्रमणिका 


कराराबावतच्या प्रतिक्रिया- 
विऑऑऑशशााज॒ााआ्निकि िओशशशााााग्ब्न्न 


मॉस्कोच्या करारावाबत काही महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया 
येथे देत आहोत- 


मॉस्को रोडओने म्हटल्याप्रमाणे आपआपले टाक 
सह्या न करता केवळ शाईत बुडविणारे तत्त््ञ मॉस्कोत 
गोळा झाले होते पण या वेळी त्यानी सद्या करण्यापयंत 
मजल मारही आहे. आजवर अशा प्रकाण्ची आशा 
अनक्र वळा व्यक्त केली गेली होती परंतु दर वेळी ती 
नष्फळ ठरल्याचा अनुभव आहे. या पाश्चभूमीवर हा 
करार समाधानकारक वाटणे स्वाभाविक आहे. तथापि 
ठडनच्या “ इकॉनॉमिस्ट ? पत्राने २७ जुळेच्या अंका- 
तील एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे, या कराराचे महत्व 
बहुतांशी प्रतीकात्मक स्वरूपाचे आहे. करार होऊन 
देखील अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटन हे जमिनी- 
खालील चांचणी स्फोट करण्यास मोकळे आहेत, आणि 
अमेरिका व रशिया यातील चांचणी प्रयोगावर कोण- 
त्याही पकारच्या मर्यादा स्वीकाराहे नसल्याची गोष्ट 
ध्यानात थेतल्यास अज्ञा तऱ्हेचा उपक्रम भरपर प्रमा- 
णात चाळू राहील याविषयी अजून तरी शंका नाही. ! 
दुसरी महत्त्वाची अडचण म्हणजे फ्रान्स आणि चीन 
ही राष्ट्रे या करारात सामील होण्याची शक्‍यता आज 


वि क्त र्म नगी ८.1 2५ 
चान कमी झाली आहे, यामुळे प्रत्येक गटात 
गत ताण निर्माण होगे शाक्य आहे. तसे न 


झाल्यास करारावर सह्या करणारी र 
स्नेह्यांच्या द्वारे चांचणी प्रयोग क 
सराय बळावण्याचीही शक्यता आहे 


,._ हा करार म्हणजे इतर अनेक प्रश्‍नांबाबतच्या करा- 
रांची नांदीच होय अद्या अर्थाची घोषणा क्रुचेव्हने 
केळी खरी, पण त्यामुळे सोव्हिएट परराष्ट्रीय धोरणात 
आमूलाग्र वदूळ होऊ लागला आहे असा कयास व्यक्त 
डा आहे ता मात्र.अजून समथैनीय वाटत नाही. 
कराराच्या योगाने निर्माण झालेल्या संधीचा उभय 
पक्षांती योग्य रीतीने उपयोग केल्यास असा. बदळ 
कदाचित्‌ होऊ रकेळ, पण त्याबाबत आज मात्र विरोष 
अरावा उपलब्ध नाही, याबाबतीत अनेकांची दिशाभूल 
झाली असण्याचा संभव आहे. याचे मुख्य कारण 
म्हणजे दोनही बाजूस शत्रूंशी सामना करावा लागल्यास 
कोणताही चतुर सेनानी ज्याप्रमाणे एकीकडे लक्ष 


०: -: ूः 


ष्ट्र आपआपल्या 
रीत आहेत असा 


क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकलळून 


कोंद्रेत करण्यासाठी दुसऱ्या बाजूस क्यांतता निर्माण 
करण्याचा प्रयत्न करतो तक्षी क्रुशचेव्हचीं आज परि- 
स्थिती आहे ही समजूत होय, रशियाला आता चिनी 
आघ्राडीवर आपले लक्ष केंद्रित कगणवयाचे आहे आणि 
म्हणून तो पाश्चिमात्यांशी समझोता करावयास तयार 
झाला आहे, ही कल्पना या आशेच्या मुळाशी आहे. 


पण ह्या दृष्टिकोणात रशियात अंतगत बाद वा प्रश्न 
नाहीतच असे ग्रहीत धरळे जात आहे. पाश्वात्यांशी 
पूर्णतया समझोता करण्याच्या मार्गात क्रुकचेव्हला 
अंतर्गत विरोधही आहेतच. यामुळे पाश्रात्यांदी 
कोणत्याही विवक्षित मुद्यांवर होणारे करार हे पाश्चा- 
त्यांच्या बरोबरच रश्षियाच्या हिताचेही आहेत हे 
त्याला नेहमी सिद्ध करावे लागेल; त्याबरोबरच कम्यु 
निझमच्या जागतिक वर्चस्वाच्या स्थापनेच्या मार्गात 
या करारांच्या योगाने अडचणी निर्माण होणार नाहीत 
हे स्पष्ट करण्याची' जत्राबदारा त्याच्यावर राहील, 
अशा तऱ्हेचे वर्चेस्ब प्रस्थापित करणे हा चीन प्रमाणेच 
ररियाचाही हेत आहे. | 


तथापि त्याबरोबरच या. करारामुळे रदियाच्या 
धोरणात एक महत्वाचा नवा बदल दृष्टोत्पत्तीस येत आहे 
असे मात्र मानावयास पाहिजे. या दृष्टीने मॉस्को- 
मध्ये हंगेरियन कम्युनिस्ट नेत्यांशी बोलताना १९ जुल 
रोजी “ कराराच्या स्वरूपापेक्षा त्याचा आशाय अधिक 
महत्त्वाचा म्हटली पाहिजे हा करुश्रम्हने व्यक्त केठेठा 
अभिप्राय महत्त्वाचा आहे. या दृष्टीने सोव्हिएट याने- 
यन सकट सर्व राष्ट्रात नियंत्रणाची मोक्याची ठिकाणे 
प्रस्थापित करण्याच्या कल्पनेचा त्यांने पुनरुचार केळा 
आहे. ही ठिकाणे म्हणजे एक प्रकारच्या हेरागेरीच 
' अड्डे होतील असे रशियाच्या बतीने नुकतेच म्हणण्यात 
आले होते. अश्यी मोक्याची ठिकाणे स्थापन करू 
ण्याच्या कल्पनेचा उच्चार रशियाने सव राष्ट्रसंघाठा 
>: > नेलेट सलित्यात 
रै ९६१च्या सप्टवरमन्न लावा केलेल्या एका का ल्ल 
केला होता, पण या खलित्यात एकूण आठ मुद्दे सवान 
स्वीकारांवेत असे त्याचे म्हणणे होते. त्यातील निदान 
दोन मुद्दे म्हणजे परराष्ट्रातील लष्करी तळ हलविणे, 
आणि अण्वस्त्ररहित प्रदेश मध्य युरोपात निर्माण 
करणे हे पाश्चात्यांना कधीही स्वीकाराह होणार नाहीत 
अशी त्याची खात्री होती. 


अनुक्रमणिका 


६३ 


यावेळी मात्र इतर कोणत्याही मुद्यांची घोषणा 
जोडीला घेतलेली नाही. अक्ा तऱ्हेच्या * पोस्ट्स ? 
स्थापन करण्यास रदियास मान्यता दिल्यास त्यातून 
दोन गोष्टी सिद्ध होऊ शाकतील, एक म्हणजे 
: तपासणी ' आणि '* हेरगिरी ? या भिन्न वस्तु आहेत 
ही होय. दुसरी म्हणजे तपासनीसांनी केवळ कमी 
केल्या ज्ञागाऱ्या सेन्याचा वा लष्करी साधनसामग्रीचा 
तपास करावयाचा नसून अस्तित्वात असलेल्या साधनां- 
चाही तपास करणे बोग्य ठरते ही होव, ही भूमिका 
रशियाने स्वीकारल्यास त्यातून शास्त्र-सैन्यासाच्या 
दिशेने महत्त्वाची प्रगति करणे शक्‍य होईल. 

करारामुळे शीत युद्ध वंद झाळे असे समजण्याचे 
कारण नाही. परंतु कराराच्या योगाने निर्माण झालेले 
बातावरण टिकवून ठेवणे सर्वस्वी पाश्चात्यांच्या हिताचे 
आहे. त्या योगाने रशिया आणि पाश्चात्य राट्रे यांच्यातील 
परस्परविषयक भावना हळूहळू वदळू लागतील, आणि 
दोनही बाजूत एक प्रकारचा समजूतदारपणा निर्माण 
होण्यास मदत होईल, अद्या भूमिकेवरूनच आपल्या 
आक्रमक पोर्बात्य स्नेद्यापेक्षा पाश्रात्यांशी आपले संबंध 
सुधारणे अधिक इष्ट होय याची जाणीव रशियात 
निर्माण होऊ लागेल, व ही जाणीव निर्माण होणे अत्यंत 
महत्त्वाचे आहे. 

द गाची प्रतिक्रिया 

चाचणीबंदीकराराबद्दळची आपली प्रतिक्रिया जनरल 
द गॉळन दि. २९ जुळे रोजी बोलावलेल्या वार्ताहर- 
परिषदेसमोर विस्ताराने व्यक्त केली ती अद्ली- 

५: आपापल्या वचेस्वाखाली असलेल्या जगाच्या 
भागातील वर्चस्व कायम राहावे म्हणून अमेरिका ब 
रशिया आपापले अण्वस्त्रसामश्ये वाढवीत राहणार 
असतील तर अक्का उपक्रमामुळे प्राप्त होणारा संभाव्य 
दुय्यम दर्जा टाळण्यासाठी फ्रान्सलाही आपले अण्वस्त्र 
सामथ्ये वाढवावे लागेळ, उलळ्ट आपली अपप्वस्त्र 
नष्ट करण्याचा या राष्ट्रांनी निर्णय घेतल्यास फ्रान्सही 
त्या खटाटोपात पडणार नाही. पण दुदैवाने असा 
निर्णरञ अजून पुष्कळच दूर आहे. 

अमेरिका व फ्रान्स यांची दोनशे वषांची मैत्री 
आहे. खरोलर युद्धाचा प्रसंग उद्‌भवटाच तर अमे- 
र्किच्या बाजूने फ्रान्स सर्वस्व पणाला लावल्यावा'चुन 


ह: 


राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


नबभारत 


राहाणार नाही, व अमेरिकाही तसेच करील्से वाटते. 
पण याचा अर्थ असा नव्हे की पाश्चाल राष्ट्रांचा गट 
म्हणजे आपल्या वर्चस्वाखालील गट होय असे अमे- 
रिकेने समजावे. तसे समजण्याची वेळ निघून गेली 
आहे. नाटो व वॉर्सा करारातील राष्ट्रांनी अनाक्रमणाचा 
करार करावा अशी सूचना क्रुश्चेव्ह यानी केळी व 
अमेरिकेला शांततेच्या दिशोने आणखी एक पाऊल पुढे 
टाकता येईलशी आशा निर्माण झाली, परंतु युरोपनद्दळ 
-विशेषतः जर्मनीबद्दल- आपणास विश्वासात न घेता 
निश्चित केलेली कोणतीही व्यवस्था फ्रान्स कधीही मान्य 
करणार नाही, अंकित राष्ट्रांचा गट व अटलांटिक 
करारामुळे मैत्रीच्या संत्रंथाने एकत्र आलेली राष्ट्रे यांची 
गळत करण्याचा हा प्रकार. काहीसा ओस्च आहे. 
फ्रान्स आक्रमण करणार नाही म्हणून अद्या कराराची 
मुळी गरजच नाही. आक्रमण करण्याचा आमचा मुळी 
हेतूच नाही, म्हणून आम्ही अनाक्रमण करार कर- 
ण्याचा प्रश्नच उद्‌मबत नाही. 


“ मॉस्को वेथे झाळेला करार समाधानकारक आहे. 
केनेडींनी त्याब्रावत व्यक्त केलेल्या आनेदात आम्ही 
सहभागी आहोत. परंतु चाचणी प्रयोग थांबविण्याचा 
हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हे. दोन्ही स्पधकांनी 
यापूर्वीही कित्येक दिवस हे प्रयोग बंद ठेवले होते. 
आता ही बंदी /अधिक निश्चित स्वरूपाची झाली 
आहे हे मात्र खरे. दोन्ही बाजूंनी आजवर अशा 
प्रकारचे दोकडो प्रयोग केळ असल्याने त्यांची इतःपर 
विदोष उपयुक्तताही नाही, त्याचप्रमाणे भूप्रष्ठास्राळील 
प्रयोगांना बंदी घालण्यात आलेली नाही. त्याचा 
निषेध होईल हे दाक्य आहे. पण अण्वस्त्रांची वाढ ही 
मात्र चालू राहाणास्च. आणि त्यामुळे युद्धाचा धोकाही 
कायम राहील ! ” | 


पश्चिम जमनीतील प्रतिक्रिया 


प. जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री गेराड॑ श्रॉडर म्हणाले की- 
“ आम्ही सीमेबर असल्याने पूर्वे व पश्चिम यामध्ये 
तडजोड होण्याच्या दृष्टीने टाकण्यात येणारी कोणतीही 
व्यवहार्य पाबळे आम्हास संमत आहेत. मात्र यातीळ 
खरी कसोटी इतकोःच को अक्या प्रकारचा समझोता कर- 
तार्ना' जर्मनीभांजत दुजाभाव दाखवता कामा नये,” 


करारामुळे पूव ब पश्चिम यांच्यातील सर्व कल्ह 
मिटळे आहेत; कम्युनिस्टांची महत्त्वाकांक्षा नाहीशी 
झाली आहे किंबा युद्धाचे संकट मिटले आहे, असे 
समजण्याचे मुळीच कारण नाही असा या कराराविष्रयी 
बोलताना दि. २५ जुले रोजी केनेडी यानी अभिप्राय 
व्यक्त केला होता, केनेडींच्या या भापणाचे व त्यातून 
प्रकट होणाऱ्या सावधगिरीच्या व ऐक्याच्या गरजेचे 
* बॉन मध्ये स्वागत करण्यात आले आहे. खिश्चन 
डेमॉक्रेटिक पक्षाचे . नेते ब्रेंटानो म्हणाळे की, “ही 
बोलणी फलद्रूप झाली याबद्दल आम्ही आपल्या मित्र 
राष्रांचे अभिनंदन करतो, या दिशेने प्रयत्न चाळू ठेव- 
ण्यात जर्मन जनता त्यांना पुरेपूर साथ देईल, 
_अनाक्रमणाच्या करारासञंधी बोलताना परराष्ट्रमंत्री 
श्रॉडर म्हणाले की, “ अद्या कोणत्याही करारात जम॑- 
नीचे ऐक्य हेच अंतिम उद्दिष्ट होय यावद्दलची स्पष्ट 
तेरतूद असली पाहिजे, त्याचप्रमाणे पश्चिम बर्लिनचे 
खातत्य अत्राधित राखण्याची हमीही त्यायोगाने 
मिळाळी' पाहिजे, आजची बलिंनमधीळ परिस्थिती 
अत्यत धोक्याची आहे. सोविएट युनियन वा सोवि- 
एट“ झोन*चे अधिकारी कोणत्याही सवतरीवर (उदा० 
पूळ कचे. झाळे आहेत ) ब्टिनशी सुरू असलेली 
वाहतूक बंद करू दाकतात हा खरा धोका आहे. वखर 
हाता अशी सत्रत्र रास्त वाटेल, पण तिच्यामुळे 
आजच्या परिस्थितीत महत्वाचे फरक होऊ दाकतात 
ल क अनाक्रमणाचा करार झाळा 
ह थती आपोआप “जैसे थे? 
स्वरूपाची राहील असे मानता येत नाही, ” 


मळेशियाच्या स्थापनेची तहूकुबी 


मनिला येथे नुकत्याच झालेल्या मलाया, फिलिपा- 


ड्न्स ड्डे डोने > व 
चि ा बर शंडान[शया यांच्या नरिराष्ट परिषदेविष्रयी 
दि० १० ऑगस्टच्या अंकातील एका त ॉनॉ 
व एका लेखात इक्रकॉर्नॉ- 
मिस्ट ( लंडन ) पत्र म्हणते : र 
् केव्हा नमते व्यावयाचे 
रचू क आहोत ही गो 

यांनी सिद्ध के रि 

ह न वट आहे. मलेशियाच्या स्थापनेसाठी 
आन का ऑगस्ट ही तारीखही बदळू हाकत नाही 
क ह त्यांनी अत्यंत दिल्दारपंणाने मान्य केळे 
या प्रकारे परिषदेच्या' आरंभीच चांगुलपणाचे ' 


हे जाणण्याइतके आपण 
ष्ट तुंकु अब्दुल रहमान 


६४ सद 


-ऐञर्ञत 
"कखगघन|' 
स्य 


सार-संकलन 


वातावरण निर्माण केले.त्यावाचून संकल्पित “माफिलिंडो” 
संघटनेबाबत-मलळेशिया, फिलिपाइन्स व इंडोनेशिया - 
विचारविनिमय करण्यासाठी घोलावलेली ही परिषद्‌ सुरू 
होणेच अराक्य झाळे असते. या तीन्ही राष्ट्रांच्या प्रमु- 
खानी सात दिवसपर्यंत चर्चा केली, हा नवा गट प्रस्था- 
पित केला, व संरक्षण, आर्थेक संबंध आणि सांस्कृतिक 
बावी यावद्दल परस्परांची विचारविनिमय करण्यासाठी 
आवदयक यंत्रणाही उभारली. ही संघटना काहीशी 
सेल आहे. तिच्या मार्गात अडचणीही आहेत, तीन्ही 
राष्ट्रात उद्दिष्विषयक एकमत नाही ही पहिली मह- 
त्वाची अडचण होय. सुकणे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 
“ साम्राज्यशाही वब वसाहतवाद यांच्या वरुद्ध 
आपले संरक्षण करण्यासाठी तिची उभारणी करण्यात 
आली आहे; “ कम्युनिझम ” हीच आजच्या जगा- 
तीळ भयावह संहारक शक्ती असून त्यापासून संरक्षण 
करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तथापि आशियाई राष्ट्रांनी 
आपल्या प्रयत्नांनी अशा प्रकारे ' एकत्र येण्याचा हा 
उपक्रम धाडसाचा असला तरी स्वागताहच म्हटला 
पाहिजे, 

उत्तर बोर्निओ ब सारावाकमधील लोकमताचा मले- 
शियाच्या स्थापनेपूर्वी- स्थापनेनंतर नव्हे- संयुक्त- 
राष्टसंघटनेने अंदाज घ्यावा ही मागणी मान्य करण्या- 
.तही तुंकूने अंतिम निणेयाविषयींचा आपला आत्म- 
विश्वासच व्यक्त केला आहे. गेल्या जूनमध्ये झालेल्या 
निवडणुकांच्या निकालावरून या प्रदेशातील बहुसंख्य 
जनता मलेशियात सामील होण्यास अनुकूल आहे 
असा निर्णय निघू शकतो काय, हे संयुक्तराष्ट्र सघटनन 
. ठरवायचे आहे. हा विचार .होत असताना मलाया, 


इंडोनाशेया व फिलिपाइन्स या तीन्ही राष्ट्रांचे प्रतिनिधी 
निरीक्षक म्हणून हजर राहातील. संयुक्तराष्ट्रसंघटना हा 
प्र्न-विश्षेषत: त्याना दिलेल्या अल्प मुदतीत कसा 
काय हाताळणार यावद्दळ शंका वाटते. तुंकूने ३१ 
ऑगस्ट ही तारीख दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्याची 
तयारी दर्शविली आहे. परंतु एकदा तारीख बदलली 
म्हणजे जरूर पडल्यास आणखीही थोडी फार मुदत 
वाढणे अशक्य नाही. 

ब्रिटनमध्ये या घडामोडींबद्दह थोडीशी नाराजी 
दिसते. याचे खरे कारण म्हणजे त्यासंबरधीची अच्- 
यावत्‌ माहिती ब्रिटनला वेळचेवेळी मिळू शकली नाही' 
हे होय. अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या दूरदर्शी 


- मदतीच्या आघाराने कोणताही कमीपणा न पत्करता 


मळेशिंयाळा मान्यता देण्याची संधी सुकर्णाला देणे 
हेच तुंकूच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे काय होते. मले- 
शिया स्थापन होईपर्यंत उत्तर बोर्निओ व सारावाक- 
मध्ये ब्रिटिशांचे वर्चस्व असल्याने संयुक्तराष्ट्रसंघटने- 
द्वारा होणाऱ्या चौकशीस संमति देण्याची तुंकूने 
ब्रिटनला विनती केली आहे. ब्रिटनचे धोरण याबाबत 
वेगळे आहे. यामुळेच दक्षिण ऱ्होडेशिया, एडन, 
ब्रिटिश गिआना, इत्यादि प्रश्नात संयुक्तराष्ट्रसंघटनेला 
प्रवेश मिळू शकला नाही. शिवाय मलेशियाची 
स्थापना पुढे गेल्याने शासनात्मक ताण वाढण्याचा 
संभव आहेच. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचा निर्णय विरुद्ध 
बाजूने होण्याचा धोकाही यात आहेच, परंतु खुद्द 
मलायाने हा घोका पत्करण्याची तयारी व आवदयक 


लवचिकपणा दाखवल्यामुळे ब्रिलने आता अडून 
बसण्याचे कारण नाही. या प्रकरणात युनोला प्रवेक् 
करू देण्यास हरकत नाही 


६५ 


शेणी ्िप्नास्प्टन्स्स्दिन्लिन्ट मल कका. 
॥ फाझकाठशाळासमडळ यथमाळा ४ 
हि १ 
| १) धमेकोदा- व्यवहारकाण्ठ भाग १ ते ३ किंमत 
| साथी बांधणी. ... नव ५२.०० 
कापडी बांधणी र हल ..> __._ ' ७३.०० ४ 
(२) धभकोदा - उपनिषत्का्ठ भाग १ ते ४ ॥, 
ताजा वाहता. जट त ती ११८.००८ १ 
कापडी बांधणी ... न न १३८०० 
(३) धमकोादा- सस्काराण्द भाग १ ला का ४५.०० ॥ 
कापडी बांधणी...  ....  ... ७२.०० 1 
(४) मीमांसादहान ...  ... . ...  ... रषनदन 9 
(५) मीमांसाकोश  .--- भाग १ ते ६ २९००-०० 9 
(६) कोषीतकिन्राह्णारण्यकविषयकोशा  ..:.  ... ६.०० 
। (७ ) बोद्धागमार्थसंग्रहः "कडा अ... | 
(८) हिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मणशास्त्री जोशी) ... फळ १ 
' (९ ) वेदिक संस्कृतीचा विकास ... आ वा मुडी | 
(१०) नवभानवतावाद्‌ भड वी 
1 (११) मानवाचा आदश 000. करक ह र्ल | 
(१२) चावोक - इतिहास आणि तत्तज्ञान 
॥ ( प्रा, सदाशिव आठवले)  ... न. 1 
| (१३) गीता-प्रवेश (डॉ. गो. वि. देवस्थळी ) ८) 
(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 9 
र्व ( श्री. चा. अ. दाभोलकर ) शी |, 
री । 
101001 अड आड आडते. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


84 


२९९. (०. ७. 5177 | १0 
टा र उक यासार नवभारत _ | 
क कक लक मलन ल ळर ळी 000006) क मे १ 
व 3 £ | 
यै? $$ | 
ह डर र ठ ।॥ 
7 टे र | 
टे > '. 
9१८9 की 
१: "0१ 
र्र फड 
क्रं १ 
न (0 
र हि १ 
) ह ि ९] 1 
री घम १ 
द 38000 
धे य्य तव ह | | 
छै ऱ्या व्र ' 
ठर य त: ्ि 
र वह. £ 
ध्‌ घ्य | 
क १2 


मीड ममी) | टि कि 
यर : अधिक हाडे ठाणा रा र 


र्व हो 0 
र्‌ > 

9 य) , गन शीं शि धग शिश वि 
डू "या तुष्यालमी दा, ७नपे ठर 

9 र एपी ला ७9" नी 
नर पाला बोंबोंचा छयादिम ता, १ ओपगोपर डी 

द्र र वि 
वै ५९ पत, चार झोटी शाह लाधृण्याचा य. 
र्‍ दिराष्टाचा हुता शर 

ह कल्प पुण झर र; 


र 
झं शं | मश १ िंभ ऱ्ां 
ग; र भा शातता दह्य दरप यगराओी र 


री री ह र्क ण क 
नी क्ल र 101) ह र| ि जर (| 
घ्‌ 8) मि) श्‌ र) 1 १ ट्ट 
य न 
1 यक 
डि गत्वकने फ्फु तशी झोड गगाश शी तृ हठ 
वि -. ५४७ शातं! त्यार री 
. र) ' त त्याची लोणासना करावी 8 
(48 ग 
शर आह. य पिकवू, अधिक गर शड 
र) द उगवू ४ 
षः (टि मु धृ छु रि शर्व भे 
ग नात मज्ञराठ्र शाझः ॥यचा निघार ऱ 


ट्‌ 
म्ह र 00६2108 व मुंबई 
क्क र ५2०2. ०-७. . 
श्र ठक 3) *] ह्य षु क 3) च्य 9 णः “097. | ह यी १9०१३ ०५२०- यः ) 
ऱ्य सकट “ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


